'नवभारत 


या अंकात - 


अजुन अपरोक्षज्ञानी की परोक्षज्ञानी ! 
श्री. वि. मो. केळकर 

भासाच्या नाटकातील यज्ञशास्त्रीय प्रतिमा 
प्रा. बा. वा. कोल्हटकर 

सर्वेश्वराचा ज्ञानोपदेश 
श्री. अ. का. प्रियोळकर 

गांधीजींचे अनुपायी 
प्रा. प्र. रा. दामले 

पक्षविरहित लोकशाही 
श्री. वा. रा. जवाहिरे 

क्रौचेचे सोंदर्यक्ाख्र : १५! 
डॉ. रा. भा. पाटणकर 


संध्याकाळच्या कविता- एक चिंतन 


प्रा. द. ता. भोसले रु. १-२५ 
वरे ९६ 
अंक सातबा 
एप्रेल ७१ 
1 


अनुक्रमणिका 
नक मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


संगण द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


णक गा 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


| अनुक्रमणिका | 


महाराष्ट्र शासन हटल 
मराठी भाषा विभाग 
राज्य य स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव 
मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास रा ज्य मराठी विकास सस्था पृ शि 
नोंदणी क्रं. एफ.१६०९४(मुंबई) एल्फिन्स्टन तांत्रिक विद्याळय, ३, महापालिका मार्ग, 


धोबीतलाव, मुंबई - ४०००००१ दूरध्वनी : (०२२) २२६३१३२५ / २२६५३९६६ 
संकेतस्थळ ॥॥.[05://॥९५.॥)०0॥011011.90४.1॥ इ-पत्ता ॥॥४५5_॥]७॥॥1001(8%/601100.00॥ 


निवेदन 


राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई ही महाराष्ट्र शासनाने स्थापन केलेली स्वायत्त संस्था आहे. मराठी 
भाषा विभागाच्या पत्राप्रमाणे (संदर्भ क्र. मसंस २०१६/प्र.क्र.११५/२०१६/भाषा-२, दि. ३ जानेवारी, २०१७) राज्य 
मराठी विकास संस्थेद्वारे 'महाराष्ट्रातील मराठी संशोधन मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य योजना" कार्यान्वित 
करण्यात आली असून या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील मराठी भाषा, साहित्य व संस्कृती वृद्धिंगत होण्यासाठी 
काम करणाऱ्या महाराष्ट्रातील मान्यताप्राप्त मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य करण्यात येते. 


सदर प्रकल्पांतर्गत प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांना राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे नवभारत मासिकांचे 
ऑक्टोबर १९४७ ते सप्टेंबर २०१७ पर्यंतच्या अंकांचे संगणकीकरण करून ते सार्वजनिकरीत्या आणि विनामूल्य 
उपलब्ध करून देण्यासाठी अर्थसाहाय्य करण्यात आले होते. याअंतर्गत सद्र अंकांचे संगणकीकरण करण्यात 
आले असून प्राज्ञृपाठशाळामंडळ, वाई यांनी हे अंक जतन केळेळे असल्यामुळेच आपल्याळा संगणकीय 
स्वरूपात उपलब्ध होत आहेत. 


या अंकांच्या पीडीएफ प्रती आपण विनामूल्य उतरवून घेऊ शकता. असे करताना खालील सूचना 
लक्षात घेऊन त्यांचे पालन करावे. 

१. सदर ग्रंथांच्या पीडीएफ प्रती या वैयक्तिक वापरासाठी विनामूल्य उतरवून घेता येतील तसेच इतरांनाही 
विनामूल्य देता येतील. पण कोणत्याही कारणासाठी त्याचा व्यावसायिक वापर करता येणार नाही. 

२. सदर ग्रंथांचे दुवे इतरांना देताना त्यासाठी कोणतीही रक्कम आकारता येणार नाही. 

३. पीडीएफ प्रतींवर असलेली राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई व प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांची मुद्रा 
आपणास काढता येणार नाही. 

४. आपल्या अभ्यासासाठी, संशोधनासाठी या सामग्रीचा उपयोग करताना आपण योग्य तो श्रेयनिर्देशा 
केला पाहिजे. 
वरील अटींचा भंग झाळेला आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. 


स्पष्टीकरण : सदर सामग्री ही केवळ ऐतिहासिक दस्तऐवज म्हणून उपलब्ध करण्यात आळी असून या 
सामग्रीतून व्यक्त होणारी मते, विचारसरणी इ. त्या त्या लेखक, संपादक इ. कर्त्यांची आहे. त्यांपैकी कोणतेही 
मत, विचारसरणी इ. यांचा पुररस्कार महाराष्ट्र शासन, मराठी भाषा विभाग, राज्य मराठी विकास संस्था व 
प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई यांपैकी कुणीही करत नसून त्या त्या मताचे वा विचारत सि, 
विभागांवर असणार नाही. 


-रढडटण$ हल” 
ण्पळळुममी ४ ळरलवड् 
31 | एता 
| अनुक्रमणिका | शि] आश 
राज्य मर 
सगणक 


प्राज्ञपाठशाळामंडळ वाई, यांचे मासिक 


१३ 
त एप्रिल 
सांब्विसावे 
अंक सातवा १९७२३ 


महाराष्ट्र राज्य साहित्य व संस्कृति मंडळ पुरस्कृत ) 
सपादक-मडळ 
टन. क विक कळ छं (.. > क, ४ 'आह., का 0) पाढक 
प्रा. वि. म. वडकर--पा. गावधेन पाराख, पा. म. पु. रग का. सपादः 


क्क “शशश ४शशध “1 “1 अश ट ऱ् 


लश“ शाश “शाशी 


न अपरोक्षज्ञानी की परोक्षज्ञानी? श्री. वि. मो. केळकर १-१९ 
भासाच्या नाटकातील यज्ञशास्त्रीय प्रतिमा प्रा, बा. वा. कोल्हटकर २०-३६ 
सर्वेध्वराचा ज्ञानोपदेश श्री. अ. का. प्रियोळकर ३७-५० 
गांधीजींचे अनुयायी प्रा. प्र. रा. दामले ५१-५६ 

श्री. वा. रा. जवाहिरे ५७-६६ 
डॉ. रा. भा. पाटणकर ६७-८५ 


प्रा. द्‌. ता. भोसले ८६-९५ 


वाषिक रू, १२ अळास रु. १२५ 


हे मासिक श्री. स. दां. साठे यांनी दी प्राज्ञ मेस, २१५ गगापुरा, वाई 
सथ छापून प्रा. ।व. म. बडकर यांनी प्राज्तिमाठशाळामडळ बाइ 
यांचेकरिता तेथेच प्रसिद्ध केले, 


पत्रव्यवहाराचा पत्ता : 
१ संपादकीय : कार्यकारी संपादक, ' नवभारत ? मासिक, 
प्राध्यापकांचे निवासस्थान 
कीर्ति कोलेज, दादर-मुंबई २८ 
२ व्यबस्थापकीय : व्यवस्थापक, * नवभारत ? मासिक, 
€/० दी प्राज्ञ प्रेस, बाई ( जि> सातारा ) 
३ चौकशी : श्री. वा. बि. कोनकर 
१८८ एफ्‌ , भीमराबवाडी, मुंबई २ फोन नं. ३५४८५४ 


१ 


"करगघल चित? 


अनुक्रमणिका वन्ि व 
नड राठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विका 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


श्री. वि. मो. केळकर 


४ > ) 


अर्जुन अपरोक्षज्ञानी की परोक्षज्ञानी ! 


वस्तुतः प्रस्तुत विषय जुना आणि शिळा झालेला आहे. परंतु अलीकडेच 
पंडित द. वा. जोग यांनी आचार्यांच्या भगवदगीतेवरील भाष्याचे मराठीत भाषांतर 
प्रसिद्ध केले आहे त्या ग्रंथाच्या प्रस्तावनेत त्यांनी प्रस्तुत प्रश्‍नाची पुन्हा चर्चा केलो 
आहे; व त्या प्रस्तावनेत * अजून मरेपर्यंत परोक्षज्ञानीच ? होता असे आग्रहाने व 
अभिनिवेक्षाने प्रतिपादिले आहे. ते वाचल्यावर आमच्या मनात प्रस्तुत प्रश्‍ना- 
संबंधीच्या विचारांना पुन्हा चालना मिळाली आणि ते आपले विचार गीताभ्यास- 
कांच्या समोर आपण मांडावेत असे आमच्या सनात आले; म्हणून आम्हो 
हा लेख लिहावयास प्रवृत्त झालो आहोत. 


लोकमान्य टिळकांचा गीतारहस्य हा ग्रंथ १९१५ मध्ये प्रसिद्ध झ्ञाला. तो 
प्रसिद्ध झाल्यावर त्यावेळी समाजात खूपच खळबळ उत्पन्न झालो. सोठ-मोठ्या 
श्ास्त्री-पंडितांनी आणि विद्वानांनी त्या ग्रंथावर खंडन-संडनपर उलट-सुलट 
टौका-प्रतिटीका केली, अनेक टौकात्मक लेख लिहिले गेले. भाषणे-संभाषणे, 
व्याख्याने-प्रवचने इत्यादींतून वादविवाद झाले. काहोजणांची टोकात्मक पुस्तकेही 
प्रसिद्ध झाली. आचायंभक्त बापटक्ञास्त्री यांनो तर लोकमान्यांचे आचा्यविरोधी 
प्रत्येक विधान खोडून काढण्यासाठी गीतेवरील क्ांकरभाष्याच्या मराठी भाषांतरा- 
सहित एक भला मोठा ग्रंथ प्रसिद्ध केला. अज्नी त्यावेळी उलट-सुलट अनकविध 
चर्चा-टीका झाली. त्या चर्चा-टोकेच्या संदर्भात वरील प्रश्‍नाचाही विचार 
झाला. लोकमान्यांच्या कसंयोग संप्रदायाचे कट्टर अभिमानी आणि पुरस्कते अक्षा 
एका विठ्ठान्‌ सद्गृहस्थाजवळ आसचीही प्रत्यक्ष भेटीत त्याच सुमारास खूप चर्चा 
झाली. त्या चर्चेचे फलित म्हणून आम्हो त्यांच्याच लिनिंतीवरून दोन लेखही लिहिले 
होते परंतु ते केसरीत प्रसिद्ध झाले नाहीत. आम्ही ते अन्यत्र प्रसिद्ध केले. आम्ही व 
प्रो. पंगरूळकर यांनी सहकार्यांने ज्ञानदेवीचे क'ही अध्याय सान्वय-सार्थ-सटोप 
असे प्रसिद्ध केले आहेत. त्यापेको 1!सऱ्या व पांचव्या अध्यायांच्या उपन्यासात 
वरील लेख अनुक्रमे ' भगवान्‌ श्रौकृष्णांचा कर्मयोग ' व भगवद्‌ृगीतेचे अवतार- 


न. भा. १ 
| अनुक्रमणिका ण का | नक य - 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञमाठशाळामंडळ, वाई 


> नबभारत्त 


कार्य आणि कर्मयोग-कमंसंन्यास समन्वय ' या नावाने प्रसिद्ध झालेले आहेत. 
जिज्ञासूने पाहिजे असल्यास ते त्या त्या अध्यायात पाहावे. पुष्कळ काळ लोटल्या- 
मुळे आणि त्यावेळी खूपच चर्चा-वादविवाद झाल्यामुळे अलीकडे गीतारहस्य- 
विषयक तो वाद किंवा तो चर्चा खूपच थंडावली आहे. परंतु उपरि्निदिष्ट कारणा 
मुळे आमच्या मनात काही विचार उठले ते या लेखाद्वारे येथे व्यक्‍त करीत 
आहोत. 

भगवद्गीतोपदेश्ाच्या प्रारंभी अजूंन अज्ञानी होता याविषयी वाद नाही, 
ती वस्तुस्थिती कोणालाही सहज समजणारी आणि मान्य होणारी आहे. अजन 
मोहग्रस्त झ्ञाला होता, कतंव्याकतंव्याच्या व्यासमोहात सापडला होता, आणि 
“ द्र्मसंसूढचेताः ' असा झाला होता म्हणून तर भगवान्‌ त्याला भगवद्गीतो पदेशा 
करावयास प्रवृत्त झाले होते. परंतु भगवद्गीतेच्या उपदेश्ञानंतरही तो अज्ञा नीच 
राहिला हे म्हणणे आम्हाला पटत नाहो. किवा अज्ञानी नच राहिला तरी तो 
* मरेपर्यंत परोक्षज्ञानीच केवळ होता हेही म्हणणे आमच्या बुद्धोला पटत नाही. 
आणि म्हणूनच एकनाथ महाराज म्हणतात को:- 


ज्यासि गीता उपदेशी श्रीकृष्ण त्यासि न बाणे पूर्णपण 

ऐसें बोलतां वचन परम दूषण वाचेसी || 

ते वाचा गलितकुष्टें झडे तिसी विकल्पाचे पडती किडे 

ते वाचाचि समूळ उडे कृष्णोक्ति न घडे बोध म्हणतां ॥ 
गीता-उपदेक्ें पुर्णपण नव्हे, ऐसें म्हणतां जाण 

वाग्‌देवता कांपे आपण इतरांचा कोण पडिपाड | 

गोता ऐके, पाहे, पढे | ज्याति गोता स्मरण घड 

त्यासी परिपुर्णत्व स्वयें जोडे | मा उपदेक्ञे नातुडे परिपुरणत्व केसें १ 


गौतार्थाचे पुर्णपण 

कां श्रोता जाणे अर्जुन 
सारांश काढुनी वेदार्था 
जेथील अभिप्राबो पाहतां 


वकता जाणे श्रीकृष्ण 
त्यासि ते खूण बाणली || 
श्रीकृष्णें प्रकट केली गोता 
जोडे आयिता निजमोक्ष 


ए. भा. ३१॥२७२-२५७. 


एकनाथांच्या या उद्गारातील “ ज्लापोवित ' आणि “ अतिज्योक्ति ' जरी 
विचारात घेतली नाही तरी त्या उद्गारावरून एवढे निजचितच म्हणता येते को, 
गीतोपदेक्याने अर्जुनाला पूणंपण बाणले होते, त्याला अपरोक्ष आत्मज्ञान, आत्म- 


| अनुक्रमणिका | अ न् 
लड मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


अजुन अपरोक्षज्ञानी की परोक्षज्ञानी ? ३ 


साक्षात्कार झाला होता, तो कृताथ झाला होता, असा एकनाथांचा नि:संदिग्ध 
आत्मविडवास होता. एरव्ही त्यानी असे आत्मविदवासपु्ण उद्गार काढले नसते. 


गीतोपदेश्ाच्या शेवटी भगवंतानी अर्जुनाला विचारले को; 
कच्चिदेतच्छतं छृतं पार्थ त्वयेकाग्रेण चेतला । 
कच्चिदज्ानसंमोहः प्रनष्टस्ते धनंजय || १८.७२ 
हे अजुंना ! तूं हे सो सांगितलेले, एकासय्र चित्ताने ऐकलेस ना ? हे धनंजया ! 
तुझा अज्ञानामुळे झालेला अविवेक सर्वथा नाहिसा झाला ना?) 
या भगवंतांच्या प्रश्‍नावर अर्जुनाने उत्तर दिले कौ; 
नष्टो सोह: स्मृतिलंब्धा त्वत्प्रसादान्सया5च्युत । 
स्थितोइस्मि गतसंदेहः करिष्ये वचनं तव ॥। १८.७२ 


( हे श्रौकृुष्णा ! साझा अज्ञानजन्य मोह पार नाहिसा झाला. तुझ्या कृपेमळे मी 
आत्मतत्त्वाविषयींची-स्वरूपाची आठवण मिळविली. आता मौ सवं संदेहानी रहित 
होऊन राहिलो आहे. तुझे म्हणणे मी मानीन म्हणजे तुझ्या म्हणण्याप्रमाणे मी 
वागेन.) 


या अजुनाच्या प्रनोत्तरात्मक इलोकाचा अर्थ काय करावयाचा ? आणि 
त्यावरून अर्जुनाला कोणती अवस्था प्राप्त झालो असे समजावयाचे ? अजुनाला 
निःसंदेह अपरोक्ष आत्मज्ञान प्राप्त होऊन तो कृतार्थ झाला असे समजावयाचे 
काय ? किवा तो सरेपर्यंत परोक्षज्ञानीच राहिला असे समजावयाचे ? पण आपण 
काय समजावयाचे याच्या अगोदर आचार्यांनी या इलोकावर काय भाष्य केले 
आहे ते पाहणे उचित ठरेल. आचार्यांचे भाष्य असे आहे: 


*“ नष्ट इति । नष्टो मोहोःज्ञाननः समस्तसंसारानथेहेतुः सागर इव दुस्तर: । 
स्मृतिव्चात्मतत्त्वविषया लब्धा, यस्या लाभात्सवंग्रंथीनां विप्रमोक्षः, त्वत्प्रसादात्तव 
प्रसादान्मया त्वत्प्रसादमाथरितेनाच्युत | अनेन सोहनाशाप्रश्‍नप्रतिवचनेन सर्वज्ञास्त्रार्थ- 
ज्ञानफल्मेतावदेवेति निडचितं दशितं भर्वात, यत: ज्ञानात्‌ मोहनाश आत्मस्मति- 
लाभव्चेतति । तथा च श्रुतो अनात्मविच्छोचामोत्युपन्यत्य आत्मज्ञानेन सवंग्रंथीनां 
विप्रमोक्ष उक्त: । “ भिद्यते हृदयग्रंथ: ” ( सुं. २.२.८) “तत्र को मोहः क 
शोक एकत्वमनुपड्यतः: ” ( ईज. ७ ) इति च संत्रवर्ण: । अथेदानीं त्वच्छासने 
स्थितो5स्मि गतसंदेहो मुक्‍तसंशय: । करिष्ये वचनं तव । अहं त्वत्प्रतादात्कृतार्थो 
न सम कतंव्यमस्तोत्यभिप्राय: ” ।॥ ७२३ ॥ या भाष्याचे पंडित द. वा. जोग यांनी 
केलेले भाषांतरच खाली उद्धत करतो. 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्मपाठशाळामडळ, 


रट | 


ळामंडळ, वाई 


-4 नवभारत 


प्रकाश- संसाररूप अनर्थाचे कारण आणि सागराप्रमाणे दुस्तर असलेला 
अज्ञानमूलक मोह संपूर्ण नाहीसा झाला असून, आत्मतत्त्वविषयक स्मृतिही हे 
अच्युता ! तुझ्या प्रसादाने मला प्राप्त झाली आहे. ह्या स्मृतीच्या लाभामुळे सवं 
हृदयग्रंथींचा मोक्ष होतो. ह्या सोहनाशविषयॅक प्रश्‍नोत्तरावरून हेच सवे शास्त्रार्थ- 
ज्ञानाचे फल होय असे निइचयपुर्वक दर्शविल्याचे सिद्ध होत आहे. अज्ञानमूलक मोहाचा 
नाश आणि आत्मस्मृतीचा लाभ ह्यांचा जो या ठिकाणी निदेंश्न केला आहे हेच 
सवं शास्त्रार्थ-ज्ञानाचे फल होय. कारण श्रृतीमध्ये “ आत्मज्ञान नसल्यामुळे शोक 
करीत आहे” असा उपक्रम करून आत्मज्ञानाच्या योगाने सर्व हृदयग्रंथींचा मोक्ष 
होत असल्याचे सांगितले आहे. ( कारण, ' भिद्ते० सर्वसंशया: ' ' तत्र० पश्यत: 
असे संत्र आहेत. ) ( हे कंसातील वाक्य भाषांतरात अनवधानाने राहू 
गेले आहे. ) सांप्रत मो तुझ्या आज्ञेत स्थित आहे, व॒ माझा संदाय आता 
नाहीसा ज्ञाला आहे. आता तुझ्या उपदेशाप्रमाणे वागेन; तुझ्या प्रसादामुळे मी 
कृतार्थ झालो आहे. माझे आता काही एक कतंव्य राहिले नाहो. हा अर्जुनाच्या 
भाषणातील अभिप्राय आहे. ” 


या आचार्यांच्या भाष्यावरून काय समजावयाचे? ते अजुनाला अपरोक्षज्ञानी 
आणि कृतार्थ मानतात काय ? प्रस्तुत भाष्यात आचार्यांनी आधार स्हणन जी 
श्रुतिवचने उद्धृत केली आहेत ती अपरोक्षज्ञान झालेल्या ज्ञान्याच्या बाबतीतच 
उपयोजिली जात नाहीत काय ? आणि तो त्यांनी येथे असुनाच्या बाबतीतच 
उपयोजिली नाहोत काय ? त्यावरून आचाय अयुंनाला अपरोक्षज्ञान झालेला आणि 
कृतार्थ झालेला मानतात हे निःसंदिग्धपणे दृग्गोचर होत नाही काय? भरत 
आचार्यांच्या भाष्यावर पंडित जोग यांनी पुढील व्याख्यान केले आहे. 

“ गीता ग्रंथ उपनिषदातील प्रतिपादनाला कसा अनुसरतो हे भाष्यकारांनी 
ठिकठिकाणी दाखविले आहे. अर्जुनाला निमित्त करून सर्वे जनतेला श्रीकृष्णाच्या 
मुखाने श्रीव्यासांनी हा उपदेश इलोकनिबद्ध असा करविला आहे. आचार्यांनी 
पहिल्या अध्यायावर भाष्य न लिहिता नुसता उपोद्घात लिहून कोणत्या पद्धतीने 
ग्रंथ लावावा हे सांगितले आहे. मधून मधून ( तिसर्‍या अध्यायाच्या ञारंभी, 
पांचव्या अध्यायाच्या आरंभी, अद्वेतभाष्य, उपसंहारभाष्य इत्यादी अनेक ठिकाणी ) 
कोणता अभिप्राय-सिद्धांताला धरून सर्व जगाला उपयोगी पडेल-असा काहा 
ते सांगितले आहे. अभिप्राय दाखविताना अर्जुनाची भूमिका केवळ * निमित! पणाची 
आहे ही गोष्ट भाष्यकार कोठेही विसरले नाहीत. उदाहरणार्थ वरील भाष्यात 


क 


* करिष्ये वचनं तव-त्वत्प्रसादात्कृतार्थः, न मम कर्तव्यवस्ति- हृत्यधिद्रांगा, 17 


| अनुक्रमणिका | वक 
क मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे र 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञमाठशाळामंडळ, वाई 


अजून अपरोक्षज्ञानी की परोक्षज्ञानी ? ५ 


असा अभिप्राय काढण्यात आला आहे. इलोकात ' करिष्ये वचनं तव असे 
आहे आणि भाष्यात ' कृतार्थ झालेल्या माणसास कर्तव्य रहात नाही” असा 
अभिप्राय काढण्यात आला आहे. भाष्यकारांचा अभिप्राय हा वेदान्तज्षास्त्राच्या 
दृष्टीने सर्व लोकांना उपयोगी पडेल व जो उपनिषत्सिद्वान्ताला धरून असेल असाच 
असला पाहिजे. कर्तव्य रहात नाही, कोणाला ? अपरोक्षज्ञानी पुलषाळा. अपरोक्ष- 
ज्ञानाने काय होते ? अज्ञानापासून होणाऱ्या मोहाचा नाझ आणि आत्मस्मृतिलाभ 
होतो हेच सर्व ज्ञास्त्राथज्ञानाचे फल आहे. हे सव दाखविण्यासाठी श्री 
व्यासांनी काय केले? तर ' मोहाचा नाश झाला का ? असा कुष्णाकडून 
प्रश्‍न करविला व ' नष्टो मोहः' असे अजनाकडून उत्तर देवविले. व अनेन 
मोहनाशप्रइनप्रतिवचनेन सवश्रास्त्राथज्ञानकफलमेतावदेव निठचितं दशितं भवति यतः 
ज्ञानात्‌ मोहना: आत्मस्मृतिलाभचेति ! ” भाष्यात आलेल्या “ अनेन ' आणि 
* इत्यभिप्राय:! या पदांची खोच नोट कळल्यावाचून भाष्याचा अर्थ समाधान- 
कारक रीतीने लागणे शक्‍य नाही. पुढे भाष्यकारांनी सवंज्ञास्त्रारथज्ञानाचे फळ 
कोणते हे साक्षात्‌ थ्रुतिवचने देऊन सिद्ध केले. ' भिद्यते हृदयग्रंथिः * तत्र को 
मोहः ' हो थ्रुतिवचने अपरोक्षज्ञान दाखविणारीच आहेत. गीता लिहिताना ती 
उपनिषदांना धरून रचण्याची काळजी श्रीव्यासांनो किती घेतली आहे पाहा. 
उपनिषदात ' ज्ञान झाले समजलो- ( तद्धास्य विजज्ञो-छां. ६-७-६ ) असे जसे 
म्हटले आहे तसेच येथेही अजुंनाकडून कबूल करून घेतले आहे. असा ग्रंथरचनेच्या 
दृष्टीनेही आदार्यानी विचार मांडला आहे. यावरून अर्जुन हा अवरोक्षज्ञानी होता 
असे भाष्यकारांचे मत आहे असे म्हणणाऱ्यांच्या अज्ञानाची कौव करावी. ” 


पंडित जोगांच्या व्याख्यानातील पहिल्या भागाविषयी ( म्हणजे गोताग्रंथ 


,., .. विसरले नाहीत या भागाविषयी- ) मतभेद असण्याचे कारण नाही. पण 
1 झ्ाष्यात करिष्ये वचनं तव-त्वत्प्रासादात्‌ कृतार्थः, न मम कतंव्यमस्ति - इत्यभि 
प्रायः- ! ” असा अभिप्राय काढण्यात आला आहे. इलोकांत करिष्ये वचनं तव 


असे आहे आणि भाष्यात कृतार्थ झालेल्या माणसाला कतंव्य रहात नाहो ' असा 
अभिप्राय काढण्यात आला आहे, इत्यादी त्यांचे व्याख्यान पटणारे नाहो, कृताथथ 
झालेल्या त्रयस्थ माणसाला कर्तव्य रहात नाही असे आचाय येथे म्हणत नाहीत. 
“८ अथ इदानीं त्वच्छासने स्थितो$स्मि गतसंदेहो मुक्‍तसंशय: । करिष्ये वचनं तव । 
अहं त्वत्प्रसादात्कृता्थः, न मम कतंव्यमस्तीत्यभिप्रायः ” हे म्हणणे आचार्यांनी 
अर्जुनाच्या तोंडी घातलेले आहे. कोणा त्रयस्थ माणसाच्या नाहो. नाहीतर (अहं) 
* स्थितो$स्मि (अहं) ' करिष्ये ', (अहं) 'कृतार्थः,' “न मम कतंव्यमस्ति ); इत्यादि 


| अनुक्रमणिका द विवा 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


६ नवभातर 


प्रथस पुरुषवाचक शब्दयोजना आचार्यांनी कशाला केली असती? सौ तुझ्या 
कृपेमुळे नि:संदेह होऊन राहिलो आहे, मौ कृतार्थ ज्ञालो आहे, मला आता काहीएक 
कतंव्य राहिलेले नाहो, तरोपण मी तुझी आज्ञा पाळोन.' असे अजुन येथे म्हणत 
आहे. डुसरा कोणी त्रयस्थ पुरुष तसे म्हणत नाहो. आणि आचार्यांनीहि भाष्यांत 
तसेच म्हटले आहे. आचार्याचे भाष्य सरळ, स्पष्ट आणि उघड आहे. त्यात खोंच, 
संदिग्धपणा व गुप्त असे काहो नाही. आणि ते अर्जुनाला कृतार्थ आणि अपरोक्ष- 
ज्ञानी मानतात यात संशय नाही. म्हणून आचार्यांच्या मतानुसार जे कोणी अजुनाला 
अपरोक्षज्ञानी व कृतार्थ समजत असतील त्यांची कोंब करण्याची पं. जोगाना जरूरी 
नाही. त्यांना मग भाष्यांत तसे स्वच्छ म्हटल्यामुळे आचार्यांचीच कोंव करावी 
लागेल. पण आचार्यांचे भाष्य पाहाता त्यांची कोव करण्याचा प्रश्‍नच संभवत नाही, 
म्हणून मग आचार्यांच्या भाष्याचे विपरीत ग्रहण केल्यामुळे पं. जोगांना स्वतः- 
चीच स्वतःला कोव करावी लागेल. या सवं विवेचनावरून अजुनाच्या प्रश्‍नोत्तरा- 
त्मक इलोकाचा आचार्यांच्या मते काय अभिप्राय निष्पन्न होतो हे स्वच्छ होते. 
आता इतर संस्कृत टोकाकार किंवा भाष्यकार या इलोकाचे बाबती 


रद त काय 
म्हणतात ते पाहणे योग्य ठरेल. 


संस्कृत भाषेत गीतेवर पुष्कळच टीका किवा भाष्ये झालें 
सर्वाचा येथे विचार करण्याचे कारण नाही. 
कारांचाच येथे परामर्श घेण्यात येणार आहे. 
टौकाकारांचाच परामश्ी आम्ही घेणार नाहो; 
देती, विशिष्टाद्वेती टौकाकारांचेही मत आम्ही 


लो आहेत. त्या 
त्यांतील काही ठळक-ठळक टौका- 
शांकरांद्रेत तत्त्वज्ञान मानणाऱ्या 
तर ते तत्त्वज्ञान न मानणाऱ्या 
विचारात घेणार आहोत: 

आनम्दगिरि:- भगवदनुप्रहादज्ञानळात मोहदाहानन्तरमात्मज्ञाने प्रति- 


लब्धे त्वदाज्ञाप्रतीक्षो ५-हमित्यत्तराधं व्याकरोति-अथेति । 


ब्रह्मानन्दगिरिः:- एवं पृप्ठः कृता्थत्वेन पुनरुपदेशानपेक्षतामात्मनो जुन 
उवाच-नष्टो मोह इति । | 
नीलकण्ठ:- एवं पृष्ट: स्वस्य छृतकत्यतां ज्ञापयन्नजुंन उ 
झाका उुन उबाच नष्टो मोह 
केशवकाइमीरिभट्टाचार्याः- एवं पृष्ट; 
( देताद्वेती ) 


मधुसूदनसरस्वती : एवं पृष्ट: कृताथत्वेन पुनरुपदेशास ये 
र २क्द्शा $ 
अजुन उवाच नष्ट इति । नपेक्षतामात्मन 


धग येतामजुंन 
स्वछता सुल उवाच-नष्ट इति | 


| 5 3553 | क ना 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


अजुन अपरोक्षज्ञानी की परोक्षज्ञानी ! ७ 


इांकरानन्द : एवं त्वद्पदेशजनितविज्ञानेन सर्वानर्थबीजे मोहे सकारणे विनष्टे 
सति संप्रात्तात्मयाथात्म्यविज्ञानो ५ह॑ गतसंदेहः सन्नक्षोभ्य- 
स्वभावेन स्थितोस्म्यविद्यातत्कार्यतद्वर्मतत्कर्मतदवस्था- 
निर्मुक्ताविक्रियात्मस्वरूप एव । इतःपरं मम न किंचिज्ज्ञा- 
तव्यं प्राततव्यं वापीषद्स्ति, तथापि मद्‌गुरोरीशवरस्य तव 
वचनं करिष्ये । 
श्रीधर:- कृतार्थ: सन्नजुंन उवाच-नष्टइति । 
सदानन्द:- एवं पृष्ट: कृताथेत्वादुपदेशानपेक्षताम्‌ । 
आत्मनो मन्यमानः सद्भुवाचेदं वचो$जुंन: ।॥ 
धनपतिसूरिः- भग्‌वदनुग्रहात्स्वस्य कृतार्थताकथनेल भगवन्तं परितोष- 
यिष्यन्ञजुन उवाच - नष्ट इति । 
देवज्ञपण्डितस्रिः छृतार्थेः सन्नजुंन उवाच - नष्ट इति । 
वर उद्धृत केलेल्या भाष्यकारांच्या मतें अलुनाने भगवंताच्या प्रश्‍नाला 
<नष्टो मोह इति हे जे उत्तर दिले ते देण्यातच त्याने आपली कृतकृत्यता, 
कृतार्थता व्यकत केली आहे. आणि त्यावरून ते भाष्यकार किवा टोकाकारही 
अजुनाला कृतार्थ किंवा कृतकृत्य झालेला मानतात हे सिद्ध होते. 


आता यापुढे ज्ञानेश्वरांची ज्ञानेश्‍वरी ' किवा * भावार्थदीपिका, वामन 
पंडितांची “ यथार्थदीपिका? आणि रंगनाथस्वामींची * सच्चिदानंदलहरी ' अज्ञा 
ज्या प्राकृत भाषेत भगवद्‌गीतेवर तीन टीका आहेत त्यांत प्रस्तुत इलोकावर त्यांनी 
काय व्याख्यान केले आहे ते आपण पाहू; परंतु त्यांच्या अधिकारासंबंधी प्रथम 
दोन शब्द लिहितो. जुन्या परंपरेतील शास्त्रीपंडित ज्ञानश्‍वरांना ' श्रोत्रियं 
अह्यनिष्ठम्‌ ' किंवा “जझाब्दे परे च निष्णातम्‌' या चरणात वणिल्याप्रभाणे 
८ शोत्रिय ! आणि ' झाव्दे निष्णात ' म्हणून मानीत नाहीत. परंतु ते महान्‌ 
योगी, साक्षात्कारी, ब्रह्मनिष्ठ आणि परेनिष्णात असे अवतारी पुरुष होते यांत 
हांका नाही. आणि त्यांचे ग्रंथ पाहाता ते अतिदाय बहुश्रुत व विह्ान्‌॒ होते हेही 
स्पष्ट दिसून येते. ' ज्ञानदेवांचे समकालीन नामदेव-जनाबाई आदिकरून संतकवि, 
तसेच त्यांच्यानंतर झालेले एकनाथ-दासोपंत, तुकाराम-रामदास, मुक्‍तेश्‍वर- 
मोरोपंतादि संत व कवि हे सर्वे ज्ञानदेवास : ज्ञानाचा आगर ' समजतात व 
त्यांचे ज्ञानेदवर्यादि ग्रंथ महाराष्ट्र-सारस्वतांत ' गुरुवतीच्या ठायी ' बसण्यायोग्य 


| अनुक्रमणिका | स्विव 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


र्ट नर्वभारत 


आहेत असे जाणून त्यांच्यापुढे आपली मस्तके नमवितात, एवढा ज्ञानदेव व त्याचे 
ग्रंथ यांचा महाराष्ट्रीय सारस्वतभक्तात असाधारणच मान आहे! हो गोष्ट 
खचितच लक्षणीय आहे. वामनपंडितांच्या विषयी तर प्रश्‍नच नाहो. ते शास्त्री- 
पंडितांच्याही कसोटीला उतरणारे महान्‌ पंडित होते. आणि त्यांच्या * निगससार ? 
या ग्रंथावरून ते अपरोक्षज्ञानी आणि साक्षात्कारी होते असे प्रत्ययास येते. रंगनाथ- 
स्वामी हे महान्‌ योगी, ज्ञानी आणि पंडित होते असे त्यांच्या प्रकृत टीकेवरून 
म्हणणे प्राप्त होते. हे तिघेहो अजुंनाला आत्मसाक्षात्कारोी आणि कृतार्थ झालेला 
मानतात हे यांच्या प्रस्तुत इलोकावरील व्याख्यानावरून दिसून येते. तिघांच्याही 
टोका आम्ही पुढे उद्धत करीत आहोत. एकनाथमहाराज यांची काही भगद- 
गीतेवर टीका नाही परंतु आपल्या भागवताच्या एकादशस्कंधावरील टोकेत एके- 
ठिकाणी प्रस्तुत प्रश्‍नाविषयी आपले मत त्यांनी प्रकट केले आहे. आणि तेच आम्ही 
पुढे उद्धृत केले आहे. त्याचप्रमाणे  हस्तामलक' य। आपल्या प्रकरणग्रंथातही 
त्यांनी तेच मत व्यक्‍त केले आहे. त्या त्यांच्या ओव्याही आम्ही पुढे उद्धृत 
केल्या आहेत. एकनाथ महाराज हे विह्ान्‌ पंडित आणि साक्षात्कारी असून त्यांच्या 
ग्रंथाचा काशीक्षेत्रासारख्या पंडितांच्या नगरीत गोरव आणि परीक्षा झालो होती 
हे सर्वास माहीतच आहे. तेव्हा त्यांचेहो मत लक्षात घेणे योग्यच ठरेल. त्याच- 
प्रमाणे योगी अरविंद आणि डॉ. राधाकृष्णन्‌ यांचाही या इलोकावरील अभिप्राय 
विचारात घेतला पाहिजे. योगी अर्रावद हे विसाव्या शतकात महान्‌ योगी आणि 
थोर साक्षात्कारी पुरुष होऊन गेले. त्यांची ग्रंथसंपत्ती अफाट आणि ससद्ध 
त्यांचे भगवद्गीतेवरील प्रबंध तर सुप्रसिद्धच आहेत. डॉ. राधाकृष्णन्‌ हे 
पुरुष म्हणून जरी ओळखले जात नसले तरी ते तत्त्वज्ञानाचे गाढे पंडित म्हणन 
सर्व जगांत मानले जातात. त्यांचीही भ्रंथसंपत्ती अपार आणि समृद्ध आहे. भारतीय 
संस्कृति आणि तत्त्वज्ञान यांची जगाला ओळख त्यांच्या इतकी दुसऱ्या कोणी 
क्वचितच करून दिलेली असेल. म्हणून या दोघाही थोर पुरुषांचा प्रस्तुत इलोका- 
वरील अभिप्राय आम्ही पुढे उद्ध॒त केला आहे. आता ज्ञानेश्‍वर, वामनपंडित आणि 
आ आ णात तशात अ 

द ब षे _ ४. राधाकृष्णन यांच्या 
प्रस्तुत इलोकावरील टोपा पुढे अनुक्रमाने उद्धृत करतो: 


द्ध असून 


> 


साक्षात्कोरी 


अजुंन उवाच- 
नष्टो मोहः स्मृतिलंब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्यत । 
स्थितो$स्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव || १८-७ ३ 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राजमाठशाळामडळ, वाई 


अर्जुन अपरोक्षज्ञानी की परोक्षज्ञानी ९ 


(१) ज्ञानदेव 


आतां मोहो असे किं नाहि । हें ऐसें पुससी काई 
कुतकृत्य जालां पाहों । तूझे पणें १८-१५ ४८. 
(गुंतलों होतों अर्जुनगुणे । तो मुक्‍त जालो तुझेपणें 
आतां पुसणें सांगणें । दोन्हि नाहि) 

मी तूजझेनि प्रसादे । लाधलेनि आत्मबोधें 

मोहाचे तेया कांदे । नेदिसी चि उरों १८-१५४९. 
आतां करणें न करणें । हें उठी जेणें दूजेपणे 

तें तंबांचोनि नेणें । सवंत्र गा १८- १५५०. 

इथे विखि माझां ठांइं । संदेहाचें नरे चि काहि 
त्रिशुद्धी कमं जेथ नाहि तें मि जालां १८-१५५१, 
ह्मणौनि मी एक पाहुनि । कृत्य गेलें निपटोनि 

परि आज्ञा हे वांचौनि । तूझी प्रभू १८-१५५२- 
(तुझेनि मज मि पावोनि । कतंव्य गेलें चि निपटुनि 
परि आज्ञा तुझी वांचूनि । आन नाहि प्रभु ) 

कां जें दृश्यातें नासी । जें दूजें दूजेयाते ग्रासी 

जें एक परि सर्वदेशीं । वसवी सदा १८- १५५२३. 
जेयाचेनि संबंधें बंधु फीटे । जेयाचिया आज्ञा आश तूटे 
जें भेटलेया सर्व भेटे । आपणपां चि १८.१५५४. 

ते तूं गुरुलिंग जी माझें एकलेपणिच विरजें 
जेयालागी ऊलांडिजे । अद्वेतबोधु १८.१५५५. 

आपण चि होऊनि ब्रह्म । सारिजे कृत्याकृत्याचें कास 
मग कौजे कां निःसीम । सेवा जेथाची १८,१५५६. 

( गंगा सिंधु सेउं गेलि। पावतां चि ससुदृ जालि 
तेवि भवतां सेल दिधलि। निजपदाचि ) 

तें सां तूं निरुपचार । सेव्य सकळां दातारु 

मी ब्नह्मतेचा उपकार । हा चि मानीं १८.१५५७. 
जें मज तुझां आड । हों तें भेदाचे कवाड 

तें फेडूनि केले सुआड । तुवां जी देवा १८,.१५५८. 
तझी आज्ञा । सकळदेव राज्ञा 


तरि आतां तू डतिये 
करीन देई अनुज्ञा । भलेतियेविषीं १५५९. 


| अनुक्रमणिका | स्विकी 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे (00) 0) गि 
संगणकीकृत (> ढ 
गणकीक द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


१० वि _ नवभारत 


(२) वामनपंडित 
अर्जुन म्हणे जी अच्युता । मोह माझा गेला पुरता 
स्मृति पावलों तत्त्वतां । प्रसादे तुझिया १८.३११० 
गेला सकळ संदेह । आहे होऊनी गतसंदेह 
तुझा प्रसाद होतां अज्ञानमोह । राहेल केसा? १८.३१११ 
करीन तुझें वचन । करीन कौरवांचे कदन 
म्हणूनी म्हणे अजून । याचा विशद अर्थ येरीती १८-३११२ 
'अइन, तुझें गेले कों नाहीं अज्ञान । आणि भोह नानात्वजडभांन 
त्यास आधीं बोलिला अजून । मोह नाशला म्हणोनी. १८.३९११३. 
आधीं आपण कवण । हे कळावी खण न 
मग जडतरंगास चित्सिधुपेण । त्या चित्सिधुयोगे कळतसे १८.३११४. 
अवलंबनो हा क्रमं । उपदेशक्रमे पुसे पुरुषोत्तम; 
अजुन आधीं म्हणे, गेला मोहत्ञम । नानाजडत्व भेदाचा. १८.३११५ 
बोलोनी ऐसें प्रथम, । मग आठविला क्रम, . . 


आणि म्हणे, को आत्मस्मृति परम । पावलों म्हणोनी .१८.३११६ 
कीं लाम होय आत्मस्मृतीचा । होता विवेक जडचेतन्याचा 


_ मग सर्वात्मबोध साचा । अनुभवा येतो, हा क्रम. १८.३१ १७. 
परंतु लाभ मोठा वाटला, । जेव्हां मोह जडपणाचा तुटला 
पुर आनंदाचा लोटला । चराचर लहरियांसमंवेत. १८.३११८ 
म्हणुनी आधीं मुखास आला, । जो सरवत्मितेचा बोंध जाला. 
कीं सामग्री मिळाली तेव्हां जेविला, । तथापि लाभ मोठा जेवणाचा 


या भावेंकरूनी । आधीं म्हणे मोह नाडला म्हणोनो, | व हड 
मग बोलिला आठवूनी । कों स्मृति पावलों तुझ्या प्रसादे. १८.३१२० 

'कौं जडतरंगीं स्फुरण. । प्रथम ज्या चित्समुरे, तो आपण. . | 
ऐसें होऊं लागलें स्मरण, । प्रथम जडनिषेधे कळतां चिदात्मा १८:३१२१ 
र्‍या भावें म्हर्णे, स्मृती । पावलों जी ! जगत्पती ! र 
आतां करीन म्हणतो महामती । आज्ञा तुझी भच्युत्ता ! १८.३१२२ 


देवा ! आतां म्हणसी मला, । कों अनुभव ऐसा जाला तुजला, . . 
आतां काय करणार-? तरी तुझ्या. बोला । मस्तकीं धरूनी वर्तेन, १८.३१२२ 
कौं प्रारब्धकर्माचा क्षय । भोगंची, करूनी, ऐसा. नि र 


जो तूं बोलिलासी, तो निश्चय धरिला श्लीकृष्णा,!:. १८,३१२४,... 


| अनुक्रमणिका | 


अजुन अपरोक्षज्ञानी की परोक्षज्ञानी ! ११ 


»- 


३) रंगनाथस्वामी.. . क वा 
- मोह नाशला ज्ञान पावलों । हे अच्युत तुझे प्रसादास्तव कृतकृत्य झालों 


नष्ट ह्ाणिजे उच्छिन्न । मोह ह्ाणिजे अज्ञानकृत विपर्येय जाण 
याचा नाझ सांगेन पुरणे । ' स्मृतिलंब्धा ' हाणिजे ज्ञान 'पावलों-जी 


: त्वत्प्रसादान्मयाच्युत ! । तुझ्या प्रसादास्तव निठ्चित ति 
_-उपदेज्ास्तव झालें ज्ञान प्राप्त । सवे संशय अनाकतान्त झालें माझें १८- १४९७. 


देवा ! बोलिलासी गोष्टी ऐसी । कीं हें अहंकारें न मानिसी- 
तरी तूं अजुंना ! वायां ज्ञासी । कीं स्वभावजनित कमे तूं निब्ध- 
न .- १८.३१२५. 
एवं जेव्हां प्रारब्धची ये रीती । आणि तूं आज्ञा करिसी जगत्पती ! 
आतां हें करितांच तुझी प्रीती । संपादणें उचित मजला. १८-२१२६. 


..या भावें म्हणे अजून । कीं देवा ! करीन तुझें वचन 
' ऐसें था संवादाचे निवेदन । धृतराष्ट्रास संजय करितसे. १८-३१२७. 


यथार्थदीपिका : १८-३११०-३१२७. 


संदेह गेला निवान्त राहिलों । आतां काय बोलों वचन करीन तुझें. 
,_ १८-१४९५. 


१८-१४९६. 


सर्व प्रतिबंध शून्यत्बें करून । आत्मज्ञानोत्कर्षे संपुर्ण. 

मोह नांशला निःशेष पूर्ण । आणि संबोधन करी ऐसें. १८-१४९८... 
हे अच्युत ह्ाणिजे आत्मत्वें करून । निठ्चित केलें तुजहून | 
-मज वेगळें नाहीं निपटून । ऐसी स्मृति ज्ञानललाभ जाला १८-१४९९. 
'गर्व ग्रंथींचा नाश तो मोक्ष झाला । थृत्यये आणि अनुभव पावला 
तेंचि सांगे भरीकुष्णाला.॥ अजूंन भला अनुभवारूढ १८-१५००. 
जवळी येतां सुयंनारायण । डोळ्यांचे झालें तमोनिरसन 
हे पुसणे काय जी सरे कोठून । कोणा गांवी जाण वतत १८.१५०१ 


“तैसा चि तूं ज्ञाननिधान । जोडिलासी आमुच्या डोळ्यां लागून 


इतुकेनि काय गा नव्हे पुरण । तेथें हि ज्ञान स्वमुलें सांगसी १८. १५०२, 
स्ेथें मोह गेला कीं. नाहीं जाण । ऐसें पुससी कृपे करून 

कृतकृत्य झालों जी संपुर्ण । तुझियेन श्रीकृष्णा १८.१५०३ . 

* स्थितो$स्मिंगतसंदेहः' ह्यणिज । सवं संदेह निवृत्ति होऊनि राहिलों जाणिजे 
आतां युद्धकतंव्यताबचन. तुझें । शासन 'जे:फरीन मी १९.१५०४. 


। 


| अनुक्रमणिका | 


१२ 


(४) 


“,.. __, नवभारत 


यावज्जीव. वचनं करिष्ये । ह्मणिजे भगवंत परमगुरु विश्षेषे 
तुझी आज्ञा पाळणें निजमानसें । धरिले संतोषे अतिप्रीती १८,१५०५ 
तुझा प्रसाद मज कारणें । केला तेणें सकळ झालें पुर्णपणे 
बोलावया भगवंती अजूने । परितुष्टपर्गे करिता झाला १८. १५०६. 
करूनि गीताशास्त्राथं याचा उत्कर्ष । अध्ययन करितां भगवत्मसादास्तव 
:__ > अबल्य 
मोक्षफळप्यंत ज्ञान होय विद्वेष । क्ास्त्रफळाचा विक्षेष उपसंहार केला 
१८.१५०७, 
तद्धास्यविजज्ञावितिवत्‌ । इतुकेनि शास्त्रार्थ झाला समाप्त 
आतां कथानुसंधान बोलिजेत । संजय वदत इलोकसंगति १८.१५०८. 
चित्सदानंदलह्री : १८.१४९५-१५०८.. 
एकनांथ महाराज हटकण्यी ँ १ 
बाप कृपाळु कृपानिधी । उपदेशिला युद्धसंधीं 
परी लाविली जे समाधी । ते न मोडे त्रिशुद्धी कल्पांतकाळों ३१-२६९.. 
नाही स्थानशुद्धि चोखट । संघ र॒थांचे घडंघडाट 
सुटतां शास्त्रांचे कडकडाट । लाविली निदुष्ट परमात्मनिष्ठा २१.२७०.. 
केशी लाविली समाधी । जी न मोडेच महायदीं 
क्षेखीं कृष्णावसाननवधी । तोचि बोध उद्‌बोधी परिपूरणत्वे ३१,२७१ 
ज्यासि गौता उपदेशी श्रीकृष्ण ।. त्यीसि न बाणे पुर्णपण 
ऐसें बोलतां वचन । परम दुषण वाचेसी ३१.२७२ 
ते वाचा गलितकुृष्ट झडे ।' तिसी विकल्पाचे पंडती किडे 
ते बाचाचि समूळ उडे 1 कृष्णोक्ति न घडे बोध हणतां ३१.२७३ 
गीता उपदेश पुर्णपण । नव्हे, ऐसे म्हणता जाण 
वाग्‌देवता कांपे आपण | इतरांचा कोणं पंडिपांडू २१.२७४ 
गीता एके, पाहे, पढे । ज्यासि गौतास्मरण घंडे त, 
त्यासी परिपुणंत्व स्वये जोडे । भा उपदेश नांतुडे परिंपुर्णत्व कसे ? 


३१, 
गीतार्थाचे पुर्णणण । ववता जाणे श्रीकृष्ण १,२७५. 


"काँ थोता जाणे अजुन । त्यासि ते खूण बाणली ३१,२७६ 


सारांश फाढुनी वेदार्था । श्रोकुष्णे प्रकट केली गीतां ी 
जेथील अभिप्राबो पाहतां । जोडे आयिता निजमोक्ष ३१.२७७:. : 
परदेशी जाहला होता वेदांत । त्यांसि सहाय जाहेला गोतार्थ . 
तेणें. बळें मतें समस्त ।॥ जिंणोनि संम्थ तो जाहला. २१,२७८. .-. 


| अनुक्रमणिका | 


अजुन अपरोक्षज्ञानी की परोक्षज्ञानी ? $$! 


'- | कुष्णनिःइवासों जन्मले वेद । गोता श्रीकृष्णमुखें प्रकटली शुद्ध 
यालागीं गौतार्थ अगाध.'। धडौते बेद नेणें जाहले ३१,२७९, 
;  वेदें आप्त केले तिनी वणं । दुराविले स्त्रोशूद्रादिजन 
'- न क्रिवेचि त्यांचे कान । हें वेदांसि न्यूनपण पे आलें ३१.२८०. 
तें वेदाचे फेडावया उणें । गीता प्रकट केली श्रोळृष्णे 
'गौतेचेनि थरवणें पढणें । उद्धरणे समस्तो २१.२८१ 
: अर्जनाचें प्रोतीकारणें । गोताथं प्रकाशिला भ्रीकृष्णे 
ते गौतेचेनि श्रवणें पठणें । उद्धरणें जडजीवो ३१.२८२ 
असो अगाध भीतामहिमान । तेणें गीतार्थे तो अजुन 
'करूनि आपुलें सांत्वन । जाहला सावधान प्रकृतिस्थ ३१.२८३. 
एकनाथी भागवत: ३१.२६९-२८२३८ 
अज'ना बोधनी ब्रह्मबद्धी । सवेंचि घातला निर्वाणयुद्धों 
'परी तो श्रौकृष्णकुपानिधी । तटस्थ त्रिझुद्धी न करीच २५५ 
नाहीं स्थानशुद्धी चोखट । सेंघ रथांचे घडघडाट 
-थोर यद्वाचा कडकडाट । परी अह्मनिदिष्ट प्रबोधी कृष्ण २५६ 
*बाप सद्गुरुकुपापुण । युद्धीं डंडळीना ब्रह्मज्ञान न 
'हें गुरुकृपेचें महिमान । संतसज्जन जाणती १५७ 
:हरिखाच्या लवलाह्या । श्रीकृष्ण उमउनो बाह्या 
.बोले * मात्यिता जनकादयः  । देहीं विदेहा वर्तता मुक्‍ती २५८ 
.येचि अर्था वेढींची धुती । ग्रह्मविद्‌॑ अह्य आप्नोति 
तें सत्य केलें अंजूनाप्रती । स्वयें भोपती वेदाथ ३५९ 
जाणितंलें ब्रह्मज्ञान । तो देह इंद्रियांसी ब्रह्म पुर्ण 
: हें जनकादिकीं प्रमाण । गौतेसी श्रीकृष्ण बोलोनि दावी २६० 
एकंनाथंकुत हस्तामलकः ३५५-३६० 


पृणा७ छ०० ए०्छ& 18 767७७16, गढ. टा णात र्जा शार 
७७02 18 ांश्‍भा 91 क्षंप्पा& 06 लो05शा. हाय 8001 8 
.0106 ए॥ल'० पाण, ॥० ]जा भः 1 18 ९छणंहट तागत एपॉ; या 
8 ट्ा'७७68, 86001 र्‍ता०१)९त2७, ॥० ७७ काशा 800७01. पपा 
शाप 18 7९8७0 णि गाढ तशाया७ पर् 1 (112 पाका, 11718 
.60॥8७०प58 झुगींध 79 धळ प्रण र्जा 3७ 10९1७8१ 50प 
पपोत88ए७ 12811018. 1)687097०0 18 110 11]ए801. 0.12 111105 


| अनुक्रमणिका | 


आणण्य 


१४ नवभारत 


116 50ए]?58 1101001" ० 15 861 छा 158 ऐए७ णा ०88] 
50 100092 0४ णा 1य8188तपा७् झो०प8 हयात 000105 01 ठया 118 
188 160प77)00 (010 गत 0800110 8 10018] 0018001811088; 
छा] तठ्पाा७ छावे 0०1७३७ टुणाढ, 1 ठका ऐशा (0 11012 
७३७७पा1011 01 (10 ००ण१8द्येचे छ्ायते तै चिप] ए80०एला 
फण णा जण्त द्यात निल फळीत आक ७७ घण गा” लत हात 
8101070190 (0103 शाह गा8डाहा ० 0पा' फना, ॥॥० 817011 
87त ज0ताा लवत 8७ पि] 11 १11० छत 0106156. 


1]. 116858६ ए 0 (९ (प भी 
उ १001110 : 05 ४७९ 261 

कै]एते. 111800 1158 81]0000त घटला, 100 फा छा 
8ठटणाडऱिठ याते ७ छा 8लॉ-र1०७]०तछुळ. याड 1110510115 810 
१७8705७१, 1158 तै०ए०(5 89760 तोाड०]७त. पगाठ लाळडदया 118070- 
01610 0 (ज0त 1९९5 0] (1९ तप 88 0015 5५7 ७0० [णात 
पि ए०॥त. मढ ए11100700 (0१8 ७तेकायट, पढ 1०81120858 181 
पढ 1190७ ए8 101 याह खोतड, 10 000 0७7. ए७०ततञा] (0 
०००३०४] तल७पड 01 1 णा'चा च्ांगागण, पप्पा) हाळा 
००७85 ४७ 1180 ए]) (० ७ 1४ ० छा, एणाली टा 188 
ए&8 ठप, खी शि ०881688 (0 एणाला 0] 1681 18 7०५४७. 
कैच 130 018 0118801 01 181110181101. 910 फा 118 क$ (0 
& पटावे शा. ० 7९9 18 18 १] १001 (110 
९017111810 0 (09 85 [९ 18 ाला010 ३ छल 1111. 1 
18 0ए॥ त्रा(५ 0110911 1० 8017111 0 शा ट ४७56, “ १5 1 ह्या 
०070811100 15 १0166, () ॥शा'5]२०88, 5088 111 11) 16811, 50 
1 ७. ” उ०ड15 888, ' 1 88ळार 10, शा 0७) एना] प * (16 
कायी खी झआयांगा छणाठ डर्था; ॥€.” “ ०1118 108 घ$ (00 
छ०एत 1६४७ ए8 1७871 याड ७] 10.0. ७० ७]] एवा, ("त 
छ118 15 110 58९0७ 01 ताग ]७,. एला चय७डा& ठागठत 
॥185 1158 ७ए]) १9३5 शी'0णा 118, ठ 8 ४७ 18110 राड 
0०७71 ])7७18101011065 घात 8 झर्लत 101 ])७'5018] कवी 
गय ७18190 (0 685808])0 ० ॥७' ॥॥॥011[81101 १10 त७७]ा 


अनुक्रमणिका विळा 
चक मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


अजुन अपरोक्षज्ञानी की परोक्षज्ञानी ? १५. 


प छ७1 [७ प.७7७0 “ ५५ ७] ७8 तला& ?, “' एर5ए0- 


80०8118911) 188, 116 ४8 ए6 ए]) याड 8लूका'8 65डाठ8 ६1 
तिह्माऱियी&त. यागा$७01 प्रा 0168 ० खी (8 आणाल फ० 
8810 याग). गणा ड 8एलप00 ९8 घे. छाट; झोल्तेतगाष्टा णी 
81] 11७6110९88 घ्यात 6एघडालाड, क 8 "0णयाड खी 8] 8108115, 
छ ए8४एि'91381181811, 116 8011 1180४11112 0 118 50ए]. 


ग] 131800एचत्छ३ि 0 3. िव्रताछ]य150181) 128926 381, 
वरील एकंदर प्रतिपादलावरून आणि उद्धृत केलेल्या आधारवचनांवरून 
अजुंन गीतोपदेज्ञानंतर अपरोक्ष ज्ञानी आणि कृतार्थ ज्ञाला होता असे निःसंदिग्ध सिद्ध 
होते आणि त्याने त्याच कृतार्थभूमिकेवरून युद्ध केले आहे. आचायंहो आत्मज्ञानोत्तर 
लोकसंग्रहार्थ ज्ञानी कर्म करतो असे स्पष्टपणे मान्य करतातच. (पहाः गीताभाष्यः 
३-२५) पण असे असताहो अजुंन अपरोक्ष आत्मज्ञानी नव्हता तर तो झेवट- 
पर्यंत-मरेपयंत-परोक्षज्ञानीच होता असे आग्रहाने का प्रतिपादिले जाते. तर त्याचे 
कारण असे आहे. भारतीय युद्धकाली अर्जनाचे जीवन समाप्त झाले नव्हते, म्हणजे 
तो युद्धात मृत्यु पावला नव्हता. त्यानंतरही तो पुढे पुष्कळ वर्षे विद्यमान-जिवंत- 
होता. आणि त्याला पुढील आयुष्यात पुन्हा पहिल्याप्रमाणेच मोह झाला आहे. 
त्याने भगवंताला विनविले आहे की, युद्धाच्या प्रारंभी जो तू मला उपदेश केलास 
तो सौ आता विसरलो आहे तरी ते ज्ञान तू मला पुन्हा सांग. या अजुंनाच्या 
विनंतीप्रमाणे भगवंतांनी त्याला अनुगीता सांगितली आहे. आणि शेवटी अजुन 
मत्यनंतर स्वर्गाला गेला आहे, त्याला सोक्ष प्राप्त झालेला नाहो. इत्यादी 
कारणामुळे तो अपरोक्षज्ञान आणि कृतार्थ झाला नव्हता, तो शेवटपर्यंत परोक्ष- 
ज्ञानीच होता असे प्रतिपादिले जाते. कारण अपरोक्षज्ञानी आणि कृतार्थ झालेल्या 
पुरुषाच्या बाबतीत वरील गोष्टी संभवत नाहोत. 
पण येथे एक लक्षणीय आणि महत्वाची वस्तुस्थिति दु्लक्षिली जाते असे 
आम्हास वाटते. ती वस्तुस्थिति अशी: मनुष्य जन्मास आल्याबरोबर ज्याप्रमाणे तो 
वृद्ध होत नाही किवा बीजाला अंकुर फुटल्याबरोबर ज्याप्रमाणे त्याचा वृक्ष होत नाहो; 
किवा वृक्षावर फळ धरल्याबरोबर ज्याप्रमाणे ते परिपक्व होत नाही, त्याप्रमाणे 
अपरोक्षज्ञान जन्म पावल्याबरोबरच ते परिपक्व आणि दृढ होत नाहो. ते परिपक्व 
आणि दृढ होण्यासाठी दीर्घकाळ साधनाभ्यासाची नितांत जावडयकता असते. आणि 
म्हणूनच अध्यात्मज्ञास्त्रात ज्ञानाच्या सप्त भूसिका मानल्या आहेत. शुभेच्छा, 
विचारणा, तनुमानसा, सत्त्वापत्ति, असंसक्ति, पदार्थाभाविनी आणि तुंगा या त्या 


| अनुक्रमणिका | क व्कि व 
पड मराठीचा विकास: महा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


१६ नवभारत 


सात-सप्त-भूमिका होत. यांपेकी पहिल्या तीन या साधकाच्या भूमिका असून 
चोथ्या भूमिकेवर त्या साधकाला आत्मसाक्षात्कार किंवा अपरोक्ष आत्मज्ञान होत 
असते. हेवटल्या तीन जीवन्मुकक्‍्ताच्या भूमिका म्हणून सांगितल्या असल्या तरी 
वैराग्य, ज्ञान-बोध-आणि उपदाम यांच्या तारतम्याने त्यांच्यामध्ये श्रेष्ठ-कनिष्ठ- 
भाव मानिलेला आहे. त्याचा खुलासा असा : सप्तसभूमिकेवरील ज्ञान्याला केवळ 
: विदेहमुक्‍त ' म्हणतात. सहाव्या भूमिकेवरील ज्ञान्वाला ' विदेहमुक्‍त ' आणि 
“ जीवन्मुक्त ' म्हणतात आणि पंचम भूमिकेवरील ज्ञान्याला केवळ ' जीवन्मुक्त ' 
म्हणतात. आणि म्हणूनच चोथ्या भूमिकेवरील ज्ञान्यापासून सप्तमभ्मिकेवरील 
ज्ञाग्यांना अनुक्रमें ब्रह्मविद्‌, न्रह्मविदवर, ब्रह्मविद्रीयान्‌ आणि ब्रह्मविद्वरिष्ठ 
या संज्ञानीं संबोधिले जाते. चतुर्थभूमिकेवरील ज्ञान्याळा अपरोक्षआत्मज्ञान किवा 
आत्मसाक्षात्कार झालेला असला तरी तो कनिष्ठ किंवा मंद किवा बाल ज्ञानी 
समजला जातो. त्याने दोघंकाळ आणि सतत साधनाभ्यास करून आपले ज्ञान दढ 
आणि परिपवव करावयाचे असते. परंतु त्याने जर ते तसे दृढ आणि परिपक्व 
केले नाहो आणि पुन्हा जर तो- बहिमुंखपणे बाह्य व्यवहारातच रमून गेला 
किंवा गढून गेला तर त्यांचे आत्मज्ञान काहो कालाने नष्ट होते. याविषयी 
दृष्टांत असा कों, एखादा इलोक पूर्णपणे पाठ जरी झाला असला तरी तो 
तात्कालिक असल्यामुळे आणि त्याची पुन्हा पुन्हा आवृत्ति न झाल्यामळे, 
मधल्या इतर अनेक वृत्तींच्या व्यवधानामुळे काहो काळाने तो निःदोष 
विसरला जातो; किवा इुसरा दृष्टांत असा कों, एखाद्या मनुष्याची नवोन 
ओळख अल्पकाळ प्रत्यक्ष जरी झाली असली तरी काही वषे तो मनष्य 
पुन्हा जर भेटला नाही तर त्याची ओळख रहात नाहो. आणि म्हणूनच 
चौथ्या भूमिकेवरील आत्मज्ञान्याने दृढतर साधनाभ्यास दोघेकाल केला 
पाहिजे. याच कारणासाठी आचाय म्हणतात को, * देहात्मधौवत आत्मधौदाढर्ये 
कृतकृत्यता ! म्हणजे देहच मो हो जाणीव अनंत जम्मौंच्या अभ्यासाने ज्याप्रमाणे 
मनुष्याच्या ह'डीभाशी खिळलेली आणि अहोरात्र जागृत असते त्याचप्रमाणे सी देह 
नव्हे तर मी आत्मा आहे हो जणीव दोघंकाळच्या सतत अभ्यासाने दढ आणि 
परिपवव झाली पाहिजे तरच त्या साधकाला कृतकृत्यता प्राप्त होत असते. 
अजु नाच्या बाबतीत नेमकी होच गोष्ट घडलेली आहे. गौतोपदेज्ञाच्या शेवटी 
त्याने प्रांजळपणे पावती दिल्याप्रमाणे त्याला अपरोक्ष आत्मज्ञान ज्ञाले आहे, 
परंतु ते अल्पकालीन आणि अपरिपक्व होते. ते दृढ परिपुर्ण आणि परिपक्व 
होण्यासाठी त्याच्याकडून सतत साधनाभ्यास व्हावयास पाहिजे होता परंतु तो 
त्याच्याकडून घडला नाहो. ६तकेच नव्हे तर त्यांच्याधुढे घनघोर युद्ध करणेच 


| अनुक्रमणिका | डव 
बक मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे हि 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


अजुन अपरोक्षज्ञानी की परोक्षज्ञानी ? १७ 


चालून आले आणि त्याने ते केलेही. परंतु म्हणूनच त्याचे आत्मज्ञान अनंत घटनांच्या 
व्यवधानामुळे कालांतराने नष्ट झाले. त्याला त्यामुळे पुढे पुर्वोप्रमाणेच मोह झाला; 
युनश्‍च उपदेश करण्याची श्रीकृष्णाला विनंती करण्याची त्याच्यावर पाळी आली 
आणि शेवटी त्याला सोक्ष प्राप्त न होता तो मृत्यूनंतर स्वर्गाला गेला, आणि या 
वस्तुस्थितीसुळेच तो अपरोक्षज्ञानी नसून ज्ेवटपर्यंत-मरेपर्यंत-परोक्षज्ञानीच 
होता असे प्रतिपादिले जाते. या एकंदर वरील विवेचनावरून आम्हाला काय 
म्हणावयाचे आहे याचा वाचकाला स्वच्छ खुलासा होईल अज्ली अपेक्षा आहे. तरी 
सुद्धा पुनरकती करून आम्ही आमच्या म्हणण्याचा सारांश सांगतो. तो असा आहे : 
अजून मरेपर्यंत परोक्ष ज्ञानीच होता असे म्हणण्यात त्याला केव्हाही अपरोक्षज्ञान 
झाले नव्हते व तो कृताथही झाला नव्हता असे दिग्दशित केले जाते. पण आमच्या 
मते ते बरोवर नाहो. वर उद्धत केलेल्या सर्व आधारवचनांवरून गीतोपदेशानंतर 
अजुन अपरोक्षज्ञानी आणि कृतार्थ झाला होता. परंतु युद्धातारख्या ब!ह्य व्यवहारात 
गुंतल्यामुळे व लाधनाभ्यासाच्या अभावामुळे त्याचे ते अपरोक्ष ज्ञान दृढ आणि 
परिपक्व झाले नाही. आणि म्हणून कालांतराने ते नष्ट झाले. म्हणजेच इुसऱ्या 
भाषेत तो योग'त्रष्टाप्रमाणे ' ज्ञानभ्रष्ट' किवा ' ज्ञानच्युत' झाला. व त्यामुळेच त्याला 
पुन्हा मोहू ज्ञाला, पुन्हा अनुगीता सांगावी लागली, त्याला मोक्ष मिळाला नाहो 
आणि तो स्वर्गाला गेला, पण त्यावरून तो केव्हाही अपरोक्षज्ञानी नव्हता असे नाहो. 
आता जाता-जाता आणखी काही आक्षेपांचा ग्रेथे थोडक्यात परामरद घेतो. 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण अर्जुनाला अपरोक्षज्ञान करून द्यावयास प्रवृत्त झाले होते काय ? 
असा एक प्रश्‍न वरील प्रश्‍नाच्याच-अजुंन अररोक्षज्ञानी की परोक्षज्ञानी-या प्रश्‍नाच्याच 
संदर्भात विचारला जातो. त्या प्रश्‍नाचे उत्तर निश्चितच होकारार्थी देता येते. 
भगवद्गीतोपदेज्ञानंतर श्रीकृष्णाने अजेनाला जो प्रश्‍न विचारला आहे. त्यांत त्याने 
स्वच्छच विचारले आहे कौ. ' अरे, अजुंना, तुझा अज्ञानसंमोह नष्ट झाला ना? ' 
या भरोळुष्णाच्या प्रश्‍नावरून श्रौकृष्ण अजेनाचा *अज्ञानसंसोह ' नष्ट करण्यास 
प्रवृत्त झाला होता हे खासच दिसून येते. आणि सर्व अनथंपरंपरेचे बीज असलेला 
' अज्ञानसंमोह ' अपरोक्ष आत्सज्ञानाशिवाय किवा आत्मसाक्षात्कार ज्ञाल्याशिवाय 
निश्चितच पुर्णपणे नष्ट ठोत नाहो. अजंनाने भगवंतांनी विचारलेल्या प्रश्‍नास 
नष्टोमोह्ति? हे जें उत्तर दिले आहे. त्यांत तो स्वच्छ्च म्हणतो की, 
* तुझ्या कृपाप्रसादाने मला .आत्मविषयक्त जान झाले आहे आणि त्यामुळे माझा 
अज्ञानामुळे उत्पन्न ज्ञालेला महू नष्ट झाला असून मी आतां निःसंदेह होऊन 
राहिलो आहे. आणि या इलोकावरील भाष्यांत आचार्यांनी आधारासाठी म्हणून 
जी श्रृतिवचने उद्गुत केली आहेत, ' भिद्यते हृदयग्रन्थिशिछययन्ते सर्वसंशया: । क्षीयन्ते 


न.भा. २ जी मो 
अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


९८ नवभारत 


चास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे परावरे ' | (मुं. २-२-९) “तत्र को मोहः क: शोक एक- 
त्वमनपद्यत: ||! (ईशर. ७ ) ती अपरोक्षज्ञानी व्हिवा आत्मसाक्षात्कार झालेल्या ज्ञानी 
पुरुषाच्या बाबतींतच उपयोजिली जात नाहीत काय ? शिवाय वर उद्धृत केलेल्या 
अन्य भाष्यकारांच्या किवा टौकाकारांच्या आधारवचनांवरूनही श्रीकृष्णोपदेज्ाने 
अर्जन कृतार्थ ज्ञालेला आहे असे दृग्गोचर होत नाहीं काय ? यावरून श्रीकृष्ण 
अर्जनाला अपरोक्षज्ञान करून द्यावयास प्रवृत्त झाले होते हे निःसंदिग्ध सिद्ध होते. 

* , करिष्ये बचनं तव' या चरणातील “वचत! या पदाचा काय अर्थ 
समजावयाचा ? भगवंताचे कोणते ' वचन! मी करोन असे अर्जुन म्हणत आहे ? 
असाही एक प्रश्‍न विचारला जातो. त्याचे उत्तर काय ? काहो भाष्यकारांनी 
: वन! या पदाचा “आज्ञा ' असा अर्थ केला आहे; तर दुसर्‍या काहो भाष्य- 
कारांनी त्या पदाचा ' युद्ध ' असा अर्थ केला आहे. ' ज्ंकरानन्द ! यांनी त्या पदाचा 
: उपदेश ! असा अर्थ केला आहे असे दिसते. परंतु यापैकी कोणता अर्थ प्रसंगोचित 
आणि योग्य समजावयाचा ? श्रोमडनुमान्‌ न्रह्मानन्दगिरि, सधसुदनसरस्वती आणि 
सदानन्द या भाष्यकारांनी ' वचन ' या पदाचा ' आज्ञा ' असा अर्थ केला आहे. 
परंतु ' आज्ञा! हा अर्थे मोघल वाटतो. कारण कोणती विशिष्ट आज्ञा असा 
त्यावरून स्पष्ट अर्थबोध होत नाहो. म्हणून तो योग्य वाटत नाहो. शंकरानन्दांच्या 
म्हणण्याप्रमाणे * माझें म्हणजे ब्रह्माचे ध्यान कर! हा केलेला उपदेश जवळच 
असल्यामुळे, तोच परम सिद्धांत असल्यामुळे आणि विद्वानाला ( परोक्षज्ञान्याला ) 
तेच अवरुय कर्तव्य असल्यामुळे अजूंच भौ काय करीन ते- ' सी ब्रह्माचे अनुसंघान 
करीन '-- असे * करिष्ये वचनं तव! या चरगाने सांगत आहे. पण हे म्हणणेहि 
समचित व यथार्थ वाटत न!ही. कारण गीतोपदेज्रानंतर प्रत्यक्ष घडलेल्या घटनेच्या 
दष्टीने ते सुसंगत नाही. गोतोपदेज्ञानंतर 'अर्जुनाने युद्ध केले आहे, तो ब्रह्माचे ध्यान 
करीत बसला नाही. म्हणून हाही अर्थ वस्तुस्थितीला धरून नसल्यामुळे योग्य 
वाटत नाही. श्रीमद्रामानुजाचार्याः, श्रीमद्वल्लभाचार्याः, पुरुषोत्तमजी, नीलकण्ठ, 
केशवकाइमीरिभट्टाचार्याः, श्रीधर, राघवेरध आणि देवज्ञपण्डितसूय या भाष्य- 
कारांनी किंवा टीकाकारांनी ' बचन ' या पदाचा ' युद्धादि कतंव्यताविषयं तव 
वचनं , ' युद्धादिविषयं सवं त्वद्ठचनं ' इत्यादी युद्धविषयक स्पष्ट अर्थ केला 
आहे आणि आमच्या मते तोच सर्वंथेव प्रसंगोबित आणि योग्य आहे. कारण 
भगवदगीतोपदे्याच्या अगोदर अजून युद्धपराडमुख झाला होता आणि गौतोप- 
देशानंतर तो युद्धसन्मृख होऊन त्याने युद्ध केले. भगवान्‌ तर उपदेशकालो 'य॒द्ध कर, 
यद्ध कर असा वारंवार उपदेश करीतच होते. तेव्हा या वस्तुस्थितीच्या संदर्भात 
: करिष्ये वचनं तव? या चरणातील ' वचन या पदाचा अर्थ 'युद्ध ' हा घेणे 
केव्हाही समुचित आणि सुसंगत वाटते. 


| अनुक्रमणिका | 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


१ 4 १ 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे ४58 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


अजुन अपरोक्षज्ञानी की परोक्षज्ञानी ? १९ 


भगवद्गीतोपदेज्ञाच्या शेवटी श्रीकृष्णोपदेज्ञाने अजुंनाला अपरोक्ष आत्मज्ञान 
होऊन त्यामुळे तो कृतार्थ ज्ञाला असे जर समजले तर भगवद्गीतोपदेज्ञाच्या 
प्रारंभी चोथ्या अध्यायात- ' तुला पुढे भविष्यकाळी तत्त्वदर्शी ज्ञानी त्या ज्ञानाचा 
उपदेश करतील * ( उपवेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वर्दाशन: || ४.३४ उत्तराध ) 
असे भगवंतानी म्ह॒टले आहे त्याची वाट काय ? त्याचा वरोल घटनेशी मेळ कता 
घालावयाचा ? आणि संगती क्ली लावावयाची ? असाही एक प्रश्‍ल विचारला 
जातो. तर त्याचा खुलासा असा: वर उद्धृत केलेले वचन गोतेच्या प्रारंभी-चोच्या 
अध्यायात आलेले आहे, ते गीतेच्या शेवटी आलेले नाहो हो गोष्ट प्रथस लक्षात 
घेतली पाहिजे. आणि हो गोष्टच अतिशय लक्षणीय व महत्त्वपुर्ण आहे. ते वचन 
जर गीतोपदेज्याच्या शेवडी आलेले असते तर त्या गोष्टीलाही फार महत्त्व प्राप्त 
झाले असते. व मग असे म्हणता आले असते कों, अजंनाला अजून तत्त्वदर्शी 
ज्ञान्यांकडून आत्मज्ञानाचा उपदेशही झालेला नाहो, तो याच्यापुढे भविष्यकाळी' 
व्हावयाचा आहे. तेव्हा तो आत्मज्ञानाचा उपदेश व्हावयाच्या अगोदरच अजु नाला 
अपरोक्ष आत्मज्ञान होणारच कसे? ते होणार नाही हे अगदी स्पष्टच आहे. 
अर्थात्‌ अज्ञा परिस्थितीत मग त्याला अपरोक्ष आत्मज्ञान झाले होते असे 
कोणालाही म्हणताच आले नसते. व ही गोष्ट खरीच आहे. परंतु वरोळ बचन 
चोथ्या अध्यायात आलेले असल्यामुळे प्रस्तुत परिस्थितीत फारच मोठा 
फरक पडतो. कारण, चोथ्या अध्यायानंतर पुढें कित्येक अध्यायात-म्हणज गीता- 
समाप्त होईपर्यंत-भगवंतानी अजु नाला ज्ञान-विज्ञानाचा आणि एकंदर सवेच 
तत्त्वज्ञानाचा सवप्रकारे संपूण उपदेक्ञ केला आहे व ' गुह्मादगुहचतर ज्ञान ? 
(१८.६३) आणि ' गुह्यतमशास्त्र हि (१५.२०) सांगितले आहे. आणि भगवंताचा 
उपदेश व तस्वदर्शो ज्ञान्यांचा उपदेश यांच्यात कोणत्याहि प्रकारे महत्त्वाचा फरक 
किवा निराळेपणा असण्याचा बिलकूलच संभव नसतो. त्याचप्रमाणे भगवात 
श्रीकृष्ण आणि तत्त्वदर्शी ज्ञानी यांचा अधिकारहि समानच असतो असे मानावयास 
कोणताच प्रत्यवाय नाहो. या एकंदर वस्तुस्थितोमुळे सदरहू वचन एकप्रकारे गतार्थ 
होते, म्हणजे त्याचे महत्त्व उरत नाहो. म्हणूनच मग ते वचन पुढे करून म्हणजे चोथ्या 
अध्यायात असे-असे वचन आले आहे असा निदेश करून भगवद्गीतोपदेशाच्या शेवटी 
अजुंनाला अपरोक्ष आत्मज्ञान कसे झाले असेल असे विचारणे मुळीच बरोबर होणार 
नाहो. इत्यथं हा को, ते वचन चोथ्या अध्यायात असूनही गीतोपदेशाच्या शेवटी 
अजुंनाला अवरोक्ष आत्मज्ञान होणे निग्चितच संभवनीय आहे. आणि तसे ते त्याला 
झालेहि आहे. आणि असे म्हणणे यात कोणतीहि बिसंगती नाही; त्यासुळे कोणताही 
विरोध उत्पन्न होत नाही असे आम्हास निःसंदिग्धपणे वाटते. 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्मपाठशाळामडळ, वाई 


प्रा. बा. वा. कोल्हटकर. 
: भासाच्या नाटकातील यज्ञशास्त्रीय प्रतिमा 


भासकवीच्या नाट्यवाडमयाचा साकल्याने विचार करता ठळकपणे जाणव- 
णारी एक गोष्ट म्हणजे त्याच्या नाटकातून प्रतिबिबित होणारे हिंदूंच्या पारंपरिक 
सांस्कृतिक जोवनाचे सहजचित्रण. नाटकातील पात्रांचे आचरण, देनंदिन जीवन, 
विचारधारा या विविध अंगांनी नाट्याच्या ओघात हे चित्रण अभावितपणे होत 
रहाते, तसेच भासाच्या प्रतिमांच्या आधारेही या जीवनाचा पोत उसजून येतो. या 
दृष्टिकोनातून विचार करता भासनाटकचक्रातील यज्ञविषयक प्रतिमा हा एक 
लक्षणीय घटक ठरतो. या प्रतिमातील विविधता, संपन्नता आणि बारकावा काही 
अंशी. तत्कालीन समाजस्थितीवर आणि विशेषतः भासाच्या व्यपितमत्त्वावर अधिक 
बरकाश टाकतातं. वस्तुतः कवीच्या प्रतिमासृष्टीचे समग्र व सुक्ष्म अध्यवन कवीच्या 
वैयक्तिक जीवनाच्या अभ्यासाचे आणि कलाकृतोझी एकरूप झालेल्या कारागिरीचे 
एक महत्त्वाचे साधत मानले. जाते. या संदर्भात भासाच्या यजक्ञास्त्रविषयक 
प्रतिमांचा समुचित विस्ताराने आढावा घेण्याचा प्रयत्न करीत आहे. . 


प्रतिमांच्या अभ्यासाला प्रारंभ करण्यापुर्वी प्रतिमा शब्दाचा अभिप्रेत अर्थ 
विज्षद करणे अगत्याचे आहे, पाडचात्य. साहित्यचर्चेच्या परिचयाने मराठीच्या 
प्रगल्म वाचकाला ' प्रतिमा ' शब्द अज्ञात नाही. तंथापि : राम दुर्बादलाप्रमाणे 
यासवर्ण होता; त्याचे नेत्र कमळासारखे होते. ' (रामं दुर्वादल्यामं पद्याक्षम ! ) 
या वाक्यात ' दुर्वावल ! आणि कमळ ' या प्रतिमा आहेत' हे मानले जाईलच असे 
याही. मराठीतील * प्रतिमा ' शब्दाच्या अर्थाला काही गूंढबलय विले जाते. या 
हेखात मात्र वरोल प्रकारचे प्रयोगही प्रतिमा म्हणून स्वबोकारले आहेत. सांप्रदायिक 
अलंकारविचारात ज्याला * उपमान ! म्हणतात तोच स्थूलमानाने प्रतिभा दन्दाचा 
अर्थ गृहीत धरला आहे. त्यामुळे उपमा, उत्प्रेक्षा, तुल्ययोगिता इत्यादि. साम्या- 
धिष्ठित अलंकारांचा * प्रतिमे ) मध्ये अंतर्भाव होईलच पण त्याव्यतिरिक्त अन्य 
लाक्षणिक प्रयोगही इथे प्रतिमा शब्दाने अभिप्रेत आहेत. भासाच्या थज्ञज्ञास्त्रोय 
उपमानांचा अभ्यास असेही या लेखाला नाव देता आले असते. परंतु प्रतिमा शब्द 


| अनुक्रमणिका | 


भासाच्या नाटकातील यज्ञशास्रीय प्रतिमा २१ 


मराठीत आजमितीला 'अधिक. रूढ असल्याने तो शब्द योजिला. या. लेखात 
भासाच्या संपुर्ण प्रतिमासृष्टीचा विचार न करता केवळ यज्ञज्ञास्त्रीय प्रतिमांचेच 
विवेचन करण्याचा मानस आहे हे लेखाच्या नावावरून ओघानेच येते. | 

कोणत्याही कबीच्या काव्यसौंदर्याच्या, रचनाकौदाल्याच्या आणि व्यक्ति- 
अत्त्वाच्या सखोल अभ्यासासाठी “त्याच्या संपुण प्रतिमासृष्टीचे विवेचन 
विज्षेष उपकारक ठरत असले तरी भासाच्या यज्ञविषयफ प्रतिमांचे अध्ययन 
अनेक कारणांसाठी अधिक अगत्याचे. आहे. अन्य संस्कृतकवींच्या तुलनेने 
सासाच्या काव्यातील यज्ञीय प्रतिमांचे प्रमाण अधिक आहे. हे लक्षात घेता 
यज्ञकाण्ड आज लुप्तप्राय झाल्याने या प्रतिमांचा तपशीलवार अभ्यास; भासाच्या 
नाटकांचे शब्दांथज्ञान आणि सर्वांगीण अर्थज्ञान यांची मूलभूत गरज वाटते. 
विविध अर्थच्छटा व्यक्‍त करण्याच्या या प्रतिमांच्या क्षमतेवरून त्यांच्या लवचिकतेची' 
साक्ष पटते. तसेच यज्ञविषयक प्रतिमांची संख्या, त्यांचे वेचित्र्य, त्यातून प्रतोत 
होणारी स्थूल किंवा सूक्ष्म अथंबल्ये यांच्या साहाय्याने भासाच्या व्यक्तिमत्त्वाचे 
काही पेळू, त्याचे प्रेक्षक आणि त्याचा काळ वगेरेंच्या संदर्भात काहो ठोकळ अंदाज 
बांधणे सुलभ होते. ] ति 
__ संख्या आणि विविधता या दोन्ही दृष्टींनी. भासाच्या यज्षिय प्रतिमा 
उपेक्षणीय नाहीत. त्यातून यज्षपुरुषाच्या सर्वपरिचित विद्येषांबरोबरच काही ज्ञास्त्रीय 
तपकरिलांचेही दर्शन घडते. आहुती, दीक्षा, अरणी, दर्भ, यूप, वितान, चयन, पक्ष, 
मंत्र, अध्वर्ये, पुरोहित, अग्निहोत्र, अइवमेध आणि सामान्य स्वरूपात यज्ञ या मित्व 
भिन्न अंगांनी मासानी यज्ञदेवता आपल्या प्रोतमातून सांकार केली आहे, तिचे 
श्रद्धेने स्मरण केले आहे. आहुती आणि यज्ञ,यांचे यॉ प्रतिमातून वारंवार दक्षन होते 
तर. दभ, मंत्र, वितान, चयन .बगेरे ..यशांगे एकेकदाच आढळतात. दीक्षा, अरणी 
व यूप यांच कमी अधिक प्रमाणात प्रयोग होतो. 


आहुती: गी * रभ, 


आहुतो हा यज्ञशास्त्राचा एक मूलभूत घटक आहे. श्रौत व गृह्मविधींचे ते 
एकं अविभाज्य अंग आहे. अनेक गह्मविधी प्रत्येक उपनीत व्यक्तीला प्रतिदिनी 
करावे लागत, वेइंबदेवासारंख्या विधोतून आहुतोंचा चिरपरिचय असल्याने प्रंतिभातून' 
आहुती विविध अंगांनी नटली असल्यास नवल नाही. यज्ञांग या नात्याने आहुतीच्या 
धार्मिक मूल्याला महत्व मिळणे वस्तुतः साहजिक होते. तथापि आहुतोंची. सोंपी 
कृती आणि अतिपरिचय या कारणांनी असेल कदाचित, भारदस्त धार्मिक मर्थाच्या 
बरोबरीने लौकिक अर्थानीही आहुतीचा प्रयोग दृष्टोत्पत्तीस येतो. “घटोत्कच नाहती 


| 


| अनुक्रमणिका | 


श्र्र ह. व नव भारत 


अपण केलेल्या अग्नीसारखा तेजस्वी होता. ' अक्ञा वचनात घटोत्कचाचे देवताविरोधी 
राक्षसकुळ आणि यज्ञिय मंगल अग्नी यांच्यातील भेद विसरून; केवळ स्थल अर्थानेच 
उपमेचा अथं लावणे श्रेयस्कर आहे. दूतघटोत्कच नाटकात घटोत्कच राजा धत- 
राष्ट्राला कृष्णाचा निरोप सांगतो * पुत्रशोकाने प्रदीप्त झालेल्या अग्नीत आपल्या 
प्राणांची आहुती भस्मसात्‌ होऊ नये यासाठी सत्वर आत्मबलाने स्वतःला सावर "या 
न्नाक्यातही अग्नीत अपंण केलेलो. आहुती भस्मसात होते या लौकिक अर्थानेच प्रतिमा 
स्वीकारली पाहिजे. प्राणांची आहुती या शब्दांच्या आधारे पाच आहुती कल्पून पंच 
प्रयाजाझी साम्य स्वीकारले तरी याला. धामिक गांभीयं प्राप्त होत नाही. कारण यज्ञात 
अर्पण. केलेली आहुती नष्ट होत नसुन चिरंजीव होते अशी श्रद्धा भासानेहो व्यक्‍त 
केली आहे. ' अज्ञा प्रकारच्या उपमातून आहुतीचा पुर्ण विनाह्य अगर. भस्मसात 
होणे, परिणामी अग्नीचे प्रज्वलित, देदीप्यमान स्वरूप- असा.- लौकिक असिप्रायच 
न्यक्‍्त होतो. अविमारक आत्महत्येला प्राणाहुती म्हणतो,.* हा. तर फए- 
गाझा) चा.प्रकार मानला पाहिजे - 

,  ऊरूभंगात. ही श्रव्वाहीन भोतिक दृष्टी गळून आहुतोचे भव्तिप्रधान आणि 
त्यागमय नैसगिक स्वरूप दृग्गोचर होते. ' स्वर्गासाठी रणभमोवर. आपल्या. 


अवयवांची आहुती ' " अपण करणारे योद्धे. पारलौकिक सुखावरील श्रद्धेने देहबंड 
आणि प्राणापंणालाही आनंदाने सामोरे जातात, अक्ञा वांवयातने दिसणारे स्वर्गाचे 


प्रलोभन केवळ मृत्यूनंतर प्राप्त होणारे आहे, परंतु तत्पुर्वी ऐहिक मत्य नंटळं 
आहे. कर्णभार नाटकात ही उणीवही काहो अंदमानी दुर केली. : दैव फिरले तर 
विद्येचाही. क्षेय होतो. . . दिळेंली भाहुती आणि दिलेले दान मात्र शाश्‍वत महे ” 
फोतिरूपाने आहुती इहलोकातही चिरंजीव होते. आहुती झ्ाशवत व क्षणभंगंर 
अक्षा दोन्ही स्वरूपाचे प्रतीक बनते. अग्नी आणि आहुती यांचे जवळचे नाते नसल्याचे 
वर्णन केले आहेः - “ जसा समुद्राचा नद्यांवर, किवा अग्नीचा आहुतोंवर अधिकार 
आहे * * " * ' तद्वत्‌ भगवान्‌ उपेन्द्र हा मामचा प्रभू आहे. ” ' 

प्रतिमा ' नाटकातील दोन उपमा शास्त्रीय पाइवंभूमीवर समजावन घेणे 
आव्यक आहे. रावण म्हणतो. “ खराचा वध केल्याने वरो बनलेल्या 'राघवाला 
फसवून स्वरहीन मंत्रानी अपण केलेल्या हव्यधारेप्रमाणे सोतेचे हरण करण्यासाठी 
सी. जात आहे. * किवा * कपटाने रामाला. दुर नेल्यावर एकाकी रडणाऱ्या 
सीतेला तपोवनातून मंत्रहीन आहुतीप्रमाणे मो पळवन नेतो. 7८ संत्रविरहित 
किंवा स्वरविरहित आहुती देवतोद्देशाने अपंण केलो असलो तरी ती राक्षसांचे आणि. 
मसुरांचे भक्ष्य बनते असा प्राचीन संकेत आहे, त्याचाच येथे मनुबाद केला 


* टीपा लेखाचे झेवटी संवेभ सचीवरून पहाव्या. . . ... ८. 


| अनुक्रमणिका | 


भासाच्या नाटकातील यज्ञशास्रीय प्रतिमा _ २३ 


असावा, गीताकारानी अश्या विधिहीन, मंत्रहीन, दक्षिणाहीन किवा श्रद्धाहीत 
यज्ञाची तामस कर्मात गणना केली आहे. ' संत्रहीन आहुती विषयींचा हा पारंपरिक 
संकेत लक्षात घेतला असता. रावणाला. आपल्याच सुखाने आपले राक्षसत्व 
कबूल - फरायला लावण्यात प्रस्तुत प्रसंगात तरी विह्ेब औचित्य नाही. 
'यज्ञज्ञास्त्रदृष्ट्या उपमा परिपुर्ण करून तांत्रिक बाजू पक्की केली पण रावणाच्या 
असुर जातीची भासाला पुणं. जाणीव असल्याने आणि कंबींला आवश्यक असलेली 
अलिप्तता अंगी न बाणल्याने लेखकाने रावणाचे राक्षसत्व ध्वनित करण्याची संधी 
घेतली, क शिरा 

विधियुक्त कमे यथासांग पार पडले तर फलप्राप्ती होते हेही मध्यम- 
आ्यायोगातील उपमेंवरून स्पष्टं होते. घटोत्कचाला आपला देह अपण करण्याचा 
विचार करताना वृद्ध ब्राह्मण म्हणतो “ बयोमानपरत्वे जरोजजर झालेले जाणि 
विधिपूर्वक संस्कार झालेले हे बारीर मौ पुन्रांसांठी राक्षसखूषी अग्नीत हवन 
करतो.” १9 ्ि ० 


-“। दौक्षा- यज्ञ अगर अन्य धामिक कृत्य यथासांग पारं पाडण्याची जबाबदारी 
विधिपूर्वक स्वीकारली. जाते, या विधीला दीक्षा म्हणतात. दीक्षित व्यक्‍तीला 
यक्षाच्या काळात ब्रतस्थ_ राहून वेदोक्त नियमांचे पालन करावे लागते. पांडव 
*संयुगाध्वरदीक्षित ' आहेत- “ पांडवांनी युडयज्ञाची दौक्षा घेतली आहे'' ! असे 
धृतराष्ट्र म्हणतो किंवा याच अर्थी दुर्योधन केवळ दीक्षित* झांब्दांचा प्रयोग करतो 
तेव्हा स्वीकृत युद्धेकसे धार्मिक निष्ठेने वार ' पाडण्याचे व्रत घेणे हा अथ अभिप्रेत 
आहे. पञ्चराच नाटकातील : वाघ_ हरिणांसारखे वागत आहेत, गिरिगव्हरातील 
ससहांनी हिसावृत्तीचा त्यांग. केला आहे? राजाने दीक्षा घेतली आणि. सर्वे विरव 
दौक्षित झाल्यासारखे वाटू लागले.”- ४ हे वर्णन वाचंताना धौतसुत्रातील दीक्षित 
व्यक्तीनी . पाळावयाच्या सामान्य नियमांचे स्मरणं होते. .दीक्षित व्यवतीने * रागावू 
नमे, असत्य बोलू नये ' * इ. यज्ञाची दौक्षा घेतलो कौ हिसाविरती स्वीकारावी 
असा अप्रत्यक्ष उल्लेख भासाते. याच. नाटकात दुर्योधनाच्या मुखाने केला आहे. 
«* येज्ञामुळे झान्त असलेली. गदा भी पुन्हा धारण करतो.” * पञ्चरात्र नाटका- 
तील या. दोन्ही उल्लेलात. पांडित्याचा अगर कृत्रिमतेचा. रंग थोडा अधिक आहे 
हेउघडआहे. .. -. -.. : . . |. | 
अरणी:. नर आणि मादी स्वरूप: असलेल्या अरणिकाष्ठांच्या मन्यनाने 
यज्ञातील अर्नी उत्पन्न केला. जातो. म्हणू नच अग्नीला. अरणींचा पुत्र-मानतात. 
अदोत्कचाचा परिचय करून-.देताना-..मध्यमव्यायोगातीळ सुत्रधार म्हणतो- ,“ हाः 


| अनुक्रमणिका | 


२४ की 'नवभारत 


घटोत्कच हिडिम्बारू्पी अरणीतुन' जन्मलेला राक्षसाग्नी आहे * हिडिबा आणि: 
घटोत्कच यांचे माता-पुत्रांचे नाते व्यक्‍त करणे एवढेच या उपसेत अपेक्षित आहेः 
अरणी आणि अग्नी याच्या पावनत्वाच्या संदर्भात उपमा अधिक ताणणे गेर आणि 
अस्थानी होईल. या सवे विवेचनाचा एक महत्वाचा भाग असा की भासाने यज्ञिय 
प्रतिमांचा प्रयोग केला को किती विविध अथंच्छटा सुखेनैव, उलगडत जातात. त्यांना 
पांण्डित्याचा आणि कुत्रिसतेचा गंध क्वचित येत' असला तरी त्यात पांडित्य- 
प्रदहनाचा भाग थोडा आढळतो. । 
मन्यनक्रियेने अरणीतून अग्नीची निमिती करणे किती बेभरंवशाचे आहे 
आणि म्हणूनच चिकाटी आणि उद्यमशीलतेचे गमक आहे, याची भासाला पणं 
ओळखल. असावी. एरवी “ मन्थन केले म्हणजे. लाकडातूनही अग्नी उत्पन्न होतो . - 
*-*- उत्साही व्यक्‍तीला काहीही असाध्य नाही ' " अल्ली प्रतिमा आलो. नसती. 
यूपे- यज्ञिय पक्ष बांधण्यासाठी केलेल्या सुडौल आकाराच्या खांबाला , यप 
म्हणतात. मला आढळलेल्या भासाच्या यूपविषयक प्रतिमा केवळ अरुभंग. 
नाटकातच योजिल्या . आहेत. त्या यूपाचा .गुटगुटीत आणि निमुळता आकार 
सुचवितात. बलदेव दोन उपमातून. शूर वौरांचे बाहू कनकयूपाप्रमाणे पुष्ट: 
ब लांब असतात असे सुचवितो.“ दुसऱ्या एका प्रतिमेत सांगरूपकाद्वारे यद्धाचे 
यज्ञाशी असलेले साधम्यं वर्णन करताना हत्तींचे शुण्डादण्ड म्हणजे यद्धयज्ञातील 
यूपच होत ' अज्ञी कल्पना केलोआहे. ... ग 
त. उरुरुमंगातील याच इल्ोकात युदधयज्ञाच्या 'सर्वागांचे वर्णन करताना यज्ञाच्या 
दर्भ, चयन, वितान, संत्र या अंगांचा निदेश होतो. त 
ज्यामध्ये श्रेष्ठ हत्तींचे शुंडादंड हेच यूप आहेत, बाणरूपी दर्भ पचणे 
आहेत, गजराजांच्या मृतदेहांची चयने रचली आहेत. बघेराग्नी' प्रज्वलित केला 
आहे, ध्वजांचे मण्डय घातले .आहेत, वीरगजंनांचे मंत्रपाठ चाल आहेत आणि: 
सानवर्पी पक्षूंचा बघ झालां आहे असा हा युद्धयज्ञ विश्राम्त झाला.” * 
मुडासारल्या भयानक करियेकडे स्वगंभाप्त करून देणारा धार्मिक विधि- 
असा दृष्टिकोन गीतेमधे घेतला होताच-हतो वा म्राप्त्यसि स्वर्गम- हाच विव्वास 
भासाने -. मपल्या फर्णभार नाटकात. अनुवादित केला " आहे. तथापि वरील 
इलोकात युद्धांची यज्ञाशी सर्वांगानी तुलना करून भासाने युंक्याकडे पहाण्याचा 
आपला दृष्टिकोन अधिक स्पष्ट केला. युद्ध ही एक महनीय गोष्ट आहे. केवळ. 
भाग्यवंत क्षत्रियांनाच अज्ञा युख्याची संधी. लाभते हे गीतेचे वचन खोटे नाही 
पश्यु- वरील इलोकांत यज्षिय पशूचा . उल्लेख आंलाच आहे. प्रतिज्ञा- 
थोगंधरायण नाटकातील पदाची उपमा अंधिक्क गहिरी आणि महत्वाची आहे» 


| अनुक्रमणिका | 


भासाच्या नाटकातील यज्ञशास्रीय प्रतिमा २५- 


नॉटकाचा दुसरा अंक. राजा प्रद्लोत झ्षाणि राणी यांच्यामधे वासवदत्तेच्या 
विवाहाविषयी आणि अपेक्षित वराविषयी चर्चा चाळू आहे. मद्यावेळी एका 
पताकास्थानकांच्या प्रसंगाने काऊ्चुकोय वत्सराज उदयत बंदी झाल्याची बार्ता 
राजाला सांगतो. यावेळी महासेन प्रद्योत सचना देतो - 


« यज्ञासाठी बंधनात पडल्यामुळे रागाने आतल्या आत धूमसणाऱ्या सिहा- 
सारखा असणारा आपल्या कततंबगारीने विख्यात झालेला माझा शत्रु नागरिकांना 
पाहू दे.” 

था इलोकातील * यज्ञासाठी बंधनात पडलेला सिह ग्रा कल्पनेचे अधिक 
विवरण करणे आवशयक आहे. ही केवळ एक कविकल्पना न समानता, किवा 
*निरंकुझाः कबय:! या न्यायाने भासाने स्वेरपणे यक्षज्ञास्त्राचा विशेष आधार न घेता 
एक स्वरचित उपमा पेश्ष केली असा सोइस्कर गेरसमज करून न घेता या उपसेचा 
स्वतंत्रपणे विचार केला तर हो प्रतिमा आपल्या चिरपरिचित यज्ञविषयक' 
कल्पनांना धक्का देणारी आणि बुचकळ्यात टाकणारी वाटते. ' अश्व नेव गजं 
देव? हे सुभाषित झ्ास्ञवचन मान्‌ लागलो तर हो उपमा एक प्रतिभाविलसित 
आहे थाविषयी शंकाच उरत नाही. परंतु त्यातील पहिलाच प्राणी जो अइव याचा 
अइवमेध. यज्ञात बळी दिला जातो. म्हणजेच “ अजापुत्रं बॉल दद्यात्‌ देवो दुर्बंल-. 
घातक: हे पुरणे सत्य नाही. यामुळे साहजिकच पुढील प्रश्‍न. उपल्थित होतात: 
१) सिहाचा यज्ञिय पक्षु या. नात्याने भासाने केलेला उल्लेख कपोलकल्पित नसेल तर 
कोणत्या- यज्ञात -सिह॒ बळी. दिला जातो? २) त्या संबंधीचा. विधी काय- 
३) वत्सराजाची सिहाशी केलेली तुलना शौर्य-हा . पारंपरिक साधारणधम व्यक्त. 
करण्यासाठी. केली आहे किवा त्यात काहो अधिक गर्भितार्थ आहे? त, 

“ - या दृष्टीने प्रयत्न करता तेत्तिरीय: संहिता, ते. ब्राह्मण, ज्ञतपथ ब्राह्मण इ०- 
यजुबेंदाच्या ग्रंथातून यज्ञातील पक्ष म्हणून सिंहाचा उल्लेख आढळला. ' अश्वमेध 
ग्रज्ञाच्या प्रसंगी इतर. अनेक 'पद्मंबरोबर सिह हाही एक पशू आहे. तथापि प्रचलित 
कल्पनेप्रमाणे सिहांचा. बळी द्यायचा ' नसतो. . उपाकरण, पर्यग्नीकरण आदी पशु- 
धर्माचे अनुष्ठान केल्यावर सिहाला मुक्‍त . करावे असा विधी सांगितला आहे. 
ग्रावरून स्पष्ट होते की- १) सिहाची उपसा काल्पनिक नाही; २) अन्य सामान्य 
पदंप्रमाणे सिहाचा बळी द्यायचा नसतो 

ही वस्तुस्थिती ध्यानात घेऊन नाटकातील पुर्वापर संदर्भाचा योड्या सुक्ष्म 
वृष्टीने अन्वय लावला तर ही प्रतिमा क्षधिक अन्वर्थक वाटते; या. उपमेतीलः 
प्रत्येक शब्द अत्यंत सूचक असल्याचे जाणवते. प्रद्योताने उदयनाला पकडण्याचा 


| अनुक्रमणिका | 


२६ | ,» २. न - नबभारत 


-प्रयत्त राजकोय दावा साधण्यासाठी केला नव्हता. यज्ञासारख्या एका संगल 
कार्याच्या अपेक्षेने हा सारा खटाटोप केला गेला. उदयनाला ठार मारण्याचा किवा 
आजीवन बंदीवासात टाकण्याचा क्षुत्र उद्देश महासेनाचा - नव्हता. - सिहाच्या 
-उपमेचा वरवरचा अर्थ न घेता अंतरंग पाहिले तर सन्मानाने त्याची मुक्तता 
करण्याचाच महासेनाचा मानस होता. याची प्रद्योताचा प्रधान मरतरोहक यालाही 
-कल्पना होती हे चौथ्या अंकातील भरतरोहक आणि . योगंधरायण यांच्या संबादा- 
बरून निःसंदिग्धपणे स्पष्ट होते. . 
भरतरोहक- . . . . . समरात जिंकलेल्या शत्रूसंबंधो झ्यास्त्राचा आदेश का 
-आहे डे 2 ऱ्््न र , न क. व 
योगंधराय॑ण-वध. . . ” । - ' र. 
भरतरोहक- वत्सराज. वघाह असूनही आम्ही त्याचा सत्कार कक्षासाठी 
केला ?". ग क काका न 
वत्सराजाला अंखर बंधनमुकतच करायचे होते तर पकडण्याचा आटापोटा 
-तंरीं का केला? याचे उत्तर दुसऱ्या अंकात, प्रद्योत राजा आणि राणी नंगारवती 
यांच्या संवादात सापडते. _ महासेंन प्रद्योत वत्सराजाच्या गुणांवर .प्रथमपासूनच 
"लुब्ध झाला होता. आपली. 'फन्या वासवदत्ता हिचा त्याच्याज्ञी विवाह -व्हावा 
-अश्ली त्याच्या मनातील सुप्त इंच्छा. तथापि उदयनाने आपण होऊन दत त 
-पाठविल्यामुळे प्रथोताला उघडपणे आपला उद्देश सफल करता येईना. म्हुणून 
तर उदयनाला बंबीत टाकण्याचा हा ब्राविडीप्राणायाम करावा लागला. प्रद्योताच्या 
अपेक्षेप्रमाणे उदयनांने त्याला अभिवादन केले नसले तरी क्षात्रधर्माप्रमाणे 
विवाह पार पडलां.* हे सर्वे प्रकरणे बारकाईने पाहिले तर 'वंत्सराज उदयन 
आपल्या मुलीच्या प्रेमात पडावा. यासाठी :प्रथयोताने किती काळजी घेतलो होतो 
याचे प्रत्यंतर येते. आणि भासाने रंगवलेल्या एका लोकविलक्षण प्रेमकथेची 
मौज - वाटते. प्रस्तुत विवेचनात यावरून एकच गोष्ट स्पष्ट होते. सिहाची 
उपमा काल्पनिक नाही. आणि संकृद्दशंनी वाटते तितकी-- निरागसही. नाही. 
तिच्यात फार मोठा आक्षय भरला आहे. २ :: 

* - पुरोहित व अध्वयू- यज्ञकार्यात वेगवेगळया केर्मासाठी भिन्न भिन्न फ्त्विज 
फाम करत असतात. भासाने प्रतिमातून केवळ दोघांचा उल्लेख केला. चारब्त 
नाटकात विठ्ठूषक म्हणतो गाणारा पुरुष लाल फुलांनी सजलेल्या पुरोहिता- 
प्रमाणे एकदम बेंगळूर दिसतो. व्हत्बिजाचा दुसरा उल्लेख आठे. 


म र | | आहे अध्यय 
विषयींचा;:: ऊरुभंग नाटकात. अश्‍वत्यामा म्हणतो. '. घनुष्य . सज्ज... केलेल्या 


| अनुक्रमणिका | 


भआसाच्या नाटकातील यज्ञशात्रीय प्रतिमा २७ 


डुर्योधनासह मी युद्धयज्ञात प्रवेश केला. अध्वयूने पार पाडलेल्या अइवमेध' 
थज्ञाप्रमाणे गाकशकाट झालेल्या त्याच यज्ञात मो पुन्हा प्रवेश करत आहे. 
भारतीय युद्धाचे अध्वयु पद आवणाकडे' घेण्यात अइवत्याम्याची दांभिक असत्यता 
दिसत असली तरी त्यातील कारुण्य चटका लावून जाते. यजमानाच्या पदचात्‌ 
यद्धयज्ञ पण करण्याची जबाबदारी अरवत्यामा आपण होऊन पत्करतो. कदाचित्‌ 
यज्ञज्ञास्त्राप्रमाणे, यजमानाच्या अकाली मृत्यूने. अधवट राहिलेला . यज्ञ पूर्ण 
करण्याचे उत्तरदायित्व अध्वर्यंचे असावे. यासंबंधीचा साधक अगर बाधक 
कोणताच शास्त्राधार. अद्याप मला प्राप्त झाला नाही. अन्य यज्ञविषयक 
उपमांची झास्त्रज्ञुद्धता पाहिली म्हणजे या उपमेलाही काही शास्त्राधार जरूर 
असावा असे वाटते. 


यज्ञ . 


थज्ञाविषयोंच्या प्रतिमांचे दोन विभाग करता ' येतात. १) विशिष्ट 
यज्ञाचा प्रत्यक्ष. अगर अप्रत्यक्षरीत्या उल्लेख करणाऱ्या प्रतिमा आणि २) थन्नाचा. 
'साभान्यपणे उल्लेख करणाऱ्या प्रतिमा. अ्वमेघाचा प्रत्यक्ष उल्लेख अध्वर्यूच्या 
अंतिमेत आपण पाहिलाच आहे. " अशवमेघाचा अप्रत्यक्ष निर्देश सिहाच्या प्रतिमेत 
'आढळती. 'त्याचीही चर्चा झाली आहे. * ऊरुभंगात भग्निहोत्राचा उल्लेख होतो 
“युद्ध. हा प्राणाग्निहोत्रहोमक्रतु आहे; ' “ युख्रूपी नग्निहोत्रात प्राणांची आहुतो अर्पण 
केलो जाते. युद्ध हा एक यज्ञ आहे; एक महन्मंगल धार्मिक कची आहे हा विचार 
विज्षेषतः; ऊरुभंगात. घारंवार सांडला आहे. युद्धाची तरफदारी “युद्ध नावाचे 
ऑत्रमपद 7 अश्या इतर प्रतिमातूनही केलो जाते. काही अहिसक पंथीयांनी' 
- केलेल्या. युद्धाच्या निदेला हे उत्तर असेल किवां तत्कालीन समाजाचा किवा 
-भासाचा युंद्षाकडे पहाण्याचा. दृष्टिकोनही. या प्रतिमातूंन व्यक्‍त होत असेल. काही 
असो; ऊंस्भंगोच्या संदेर्भात 'युद्षांच्या धामभिफ गोष्टोंशी. केलेल्या तुलनेचा अन्यत्र: 
-अधिक सविस्तर विचार करणें आंबव्यक . वाटते. य़ा प्रतिमा. त्या एकांकिकेतून 
'बिकसित  होंणा*्या 'विचारंभ्रवाहाशी समरस झाल्या आहेत; किंबहुना अज्ञा प्रति- 
'मांनीच या. विचारांना विशिष्ट गति, दिज्ञा- आणि गोंभोये दिले आहे. यज्ञामुळे 
मत्ये भानवाला अमृतत्व प्राप्त होते, गौरव प्राप्त होतो असा विश्‍वास आहुतोंच्या 
संदर्भात. आपणं पाहिलाच आहे.' हा विदवास यज्ञविषयक प्रतिमातूनही व्यक्‍त 
'होतो; इंक्ष्वॉकू, शर्याती, रामं . - . यांचे शरीर नष्ट झाले तरी यज्ययागांमुळे त्यांना 
अमरत्व मिळाले. * यजञयागांनी देवादिकांसारखे महत्व प्राप्त होते. राजा 
कुत्तिशोज अंविंमारकाला आक्योर्नाद देतो ' लुंभ यज्ञांनी तू विष्णूसारखा हो.? 


| अनुक्रमणिका | 


यर्ट "५... . , “नवभारत 


* व्यावहारिक निबेन्ध यज्ञासारख्या अपवादात्मक प्रसंगी शिथिल केले जात्तात.! 
यज्षप्रसंगी, विवाहाचे वेळी आणि संकटकाली स्त्रियांना पाहिले म्हणून दोष 
लागत्त नाही. ' * यज्ञात संपत्तीचे दान करून निष्कांचन होणे प्रतिष्ठेचे होतेच,. 
पण रघुराजाची याविषयी विज्षेष ख्याती होती. रघुकुळांतील राजपुत्रांनाही 
याविषयी रास्त अभिमान वाटत असावा. लक्ष्मण भरताला आक्षीर्वाद देतो $ 


यज्ञात दान देऊन क्षीणकोष झालेल्या रघुराजाप्रमाणे तू तेजस्वी गुण संपादन 
कर. 


भासाच्या यज्ञिय प्रतिमांच्या या धावत्या आढाव्याबरून एक गोष्ट स्पष्ट 
होते को अन्य संस्कृुतकवोंच्या यज्ञिय प्रतिमांप्रमाणे या प्रतिमा ठराविक साच्याच्या 
आणि हमरंगी नसून त्यात विषयवेचित्र्य आणि एकाच प्रतिमेतून भिन्न भिन्न 
प्रसंगी विविध अर्थे काढण्याची लवचिकता प्रकर्षाने आढळते. या संदर्भात सर्वं 
संस्कृत कवींची साक्ष काढण्यापेक्षा दोन प्रातिनिधिक कवींचा- विज्ेषतः नाटक- 
कारांचा ओझरता उल्लेख करणे अनाठायी होणार नाही. अभिजात संस्कृत 
वाडमयाच्या प्रारंभाच्या काळातील कालिदासाच्या ताट्य- वाऊमयातील प्रतिमा" 
पाहता- यज्ञविषयक प्रतिमांचे वैपुल्य आणि देचित्र्य या दोन्ही. दृष्टींनी भासाचा 
वेगळेपणा चटकन्‌ नजरेत भरतो. 'धूमाकुलित दृष्टि यजमान ', “ पशभारणकमं- 
दारुण श्रोत्रिय ' किंवा ' चाक्षुष कान्त कतु ' अज्ञा ' काही अपवादात्मक प्रतिमा 
वगळता कालिदासाच्या नांट्यवाडमयात तरी या. प्रतिमांना विशेष स्थान नाहो. 
कालिदास आणि, -मास यांच्यात या व्यतिरिवश्‍त आणखीही एक भेद - आहे. 
कालिदासाच्या मनात वेदिक परंपरेविषयी नितांत भरद्धा वसत असली: तरी सोंदर्य- 
दृष्टया आणि नैतिक दृष्ट्या यज्ञकाण्ड विलोभनीय आहे असा त्याचा कधोच 
समज नसावा. याउलट वर उल्लेखलेल्या प्रतिमातील ध्वनी लक्षांत घेतला तर 
यज्ञकाण्ड धुराने भरठेले, हिसामय तसेच डोळ्यांना बोचणारे म्हणूनच काहीसे' 
अमंगल, अविशुद्ध अश्ी उल्लेख करण्याइतकी. तोत्र प्रतिक्रिया त्याच्या मनात 
वसत होती. भासाच्या प्रतिमातुन असा अथ शोधूनही सापडणार नाहो; ऊरुभडगा-. 
तोल यज्ञशास्त्रीय आणि इतर. धाभिक प्रतिमांचे नाट्याच्या परिणासाच्या दृष्टीने. 
महत्त्व आणि योजकता ध्यानी घेतली म्हणजे भासाच्या मनातील यज्ञाबाबतची- 
ओढ विद्वेष स्मरणात राहते. अभिजातच्या संस्कृत वाठममयाच्या काहीझा ओसरत्या- 
काळातील भुरारीच्या यज्ञविषयक दृष्टिकोनाशी तुलना करता मुरारीचा पांडित्य-. 
प्रदर्शनाचा हव्यास समजून येऊन भासाच्या - प्रतिमातील सहजता आणि- अनो... 
पचारिकता ध्यानी येते. मुरारीच्या . नाटकातील व्याकरण, आयुरवेव - अगर- 
अर्थशास्त्र इ.. शास्त्रांचे संदर्भ दुलंक्षून केवळ यक्ञविषयक उल्लेखांचो जंत्रीही 


| अनुक्रमणिका | 


'भासाच्या नाटकातील यज्ञशासत्रीय प्रतिमा २९ 


"एवढी वाढते .की प्रतिसांची वर्गवारी करून सूक्ष्म दृष्टीने यज्ञविंषयक संदर्भ 
:गोळा करण्याचेही विशेष प्रयोजन नाही." 


5. झालिदास आणि कालिदासोत्तर अभिजात कवींच्या काव्यातील प्रतिमा- 
-तून व्यक्‍त होणारा यक्षविषयक दृष्टिकोन पहाता एक गोष्ट चटकन ध्यानी 
येते को भास आणि कालिदास यांचे यज्ञाय प्रतिमांच्या संदर्भात गोचर विद्वेष 
जुळत नाहो. आणि मुरारीसारख्या कवीप्रमाणे भासाच्या प्रतिमा ' आहार्य ' 
कवा औपचारिक न वाटता त्यांना सहज माधुयं असल्याने भास त्यांच्याही पंक्तीला 
बसू शकत नाही. तथापि संस्कृत कवीच्या सभेत भास अगदी एकटा पडत नाही. 
- वैदिक वाडमयापासून प्राचीन संस्कृत वाडमयाच्या दालनात सहज फेरी मारली तरी 
बैदिक आणि आषं महाकाव्यातील यज्ञिय प्रतिमांचा .अखंड स्रोत समजून येतो. 
मण्डूक सुक्‍तातील “ अत्रात्र ! सोम यागाची उपमा किंवा ' अग्निमीळे पुरोहितं 
'यज्ञस्य देवमृत्विजम॒ होतारम्‌ : . अज्ञा .. ब्ग्वेदातील , पुरोहित, 'त्विज, 
.होता या प्रतिमात, आपला देह अरणी कल्पून, ओंकार उत्तरारणी मानून 
घ्यानरूपी मंथनांने . निगूढ देवाला पहावे.'* इवेताइवतरोपनिषद आणि * उषा 
हो यशिय अदवाचे मस्तकच आहे! या बृहदारण्यकातील प्रतिमावरून बेदिक 
व आपनिषदकालातील यज्ञविषयक प्रतिमांचे महत्त्व सहज ध्यानी. येईल. आणं 
महाकाव्यातही डॉ. गजेन्दगड करांनी लिहिलेल्या ' महाभारतातील उपमांबरोल 
-ग्रबंधावरून, उपमामधून दिसणारे यज्ञविषयांचे वैपुल्य आणि विविधता समजून 
थेईलच. आपल्या अधिक परिचयाचे उदाहरण म्हणजे गोता. गौतेतील यज्ञविषयक 
:होम-हवनांच्या प्रतिमावरूनही येजिय प्रतिमांची तत्कालीन अर्थेवाहिता लक्षात येते. 
___ या सवं गोष्टोंचा अधिक सखोल अभ्यास केल्यास भासाचा काल ठरविण्याचे 
:भणखी गमक प्राप्त होते. आपण वरं पाहिलेच को यज्चिय प्रतिमांच्या संदर्भात तरी 
.आज उपलब्ध असलेल्या भासाच्या मानलेल्या नाटकांचे कालिदास अगर कालिदा- 
.सोत्तर कवींशी विद्वेष नाते न जुळता प्राचीन परंपरेशी त्याचा अधिक कणानुबंध 
दिसून येतो. भाषाविषयक इतर प्रमाणांच्या आधारे हा विचार तपासूनही पहाता 
-येईलं. माझ्या मते ही नाटके भासाची अगर अन्य कोणाची असोत, कालिदासाच्या 
पूर्वीची आणि गोतमबुद्धाच्या नंतरच्या कालातील असावीत. अविमारकातील 
नग्न थमणकांचे उल्लेख आणि. चारुदत्त नाटकातील झाक्यथमणकांचे ' उल्लेख 
-बुद्धोत्तरकाल सुचवितात. | 


..यज्ञिय प्रतिमांचे प्रत्येक नाटकातील प्रमाण पहाता आणि प्रतिमांचा 
“तौलनिक अभ्यास केला. तर त्या त्या नाटकाचे भासाच्या साहित्यनिसितीच्या 


| अनुक्रमणिका | 


३० नवभारत 


विकासक्रमातील स्थान ठरविण्यासही प्रमाण मिळू शकते. भासाच्या नाटकांचे 
स्थूलमानाने पुढीलप्रमाणे विभाग करता येतील : 

१) महाभारत. नाटके- दूतवाक्य, कणंभार, दुतघटोत्कच, मध्यमव्यायोग, 

पञ्चरात्र आणि ऊरुभड. 

२) रामायण-नाटके- अभिषेक व प्रतिमा 

२) उदयन नाटके- प्रतिज्ञायोगंधरायण, स्वप्नवासवदत्त 

४) कृष्णक्था नाटक- बालचरित 

५) स्वतंत्र नाटके- चारुदत्त आणि अविमारक 


स्वप्नवासवदत्त, अभिषेक आणि बालचरित या तीन नाटकांचा 
अपवाद वगळता इतर सर्व नाटकात कमी अधिक प्रमाणात यज्ञविषयक प्रतिमा 
येतात. या तीन नाटकात यज्ञविषयक प्रतिमा का नाहोत थाची कारणमीमांसा 
त्या नाटकांचा विषय आणि सवं प्रतिसा यांच्या संदर्भात शोधणे रास्त ठरेल. 

सर्व महाभारत नाटकात यज्ञाच्या प्रतिमा आढळतात. तथापि ऊरभंगात 
या प्रतिमांचे प्रमाण विशेष आहे. त्यांचे था नाटकातील कार्यही वशिष्ट्य पुणं 
आहे. स्थूलमानाने महाभारत नाटकातील प्रतिमा अधिक ओचित्यपु्ण आहेत 
आणि त्यांची शब्दरवनाही प्रगल्भतेची सूचक आहे. रामायण नाटकापैकी 
केवळ प्रतिमा नाटकातच यज्ञिय प्रतिमा आढळतात आणि त्यात विशेष परि- 
पक्वता दिसत नसल्याचे आपण आहुतीच्या संदर्भात पाहिले आहेच. उदयन 
नाटकातील केवळ प्रतिज्ञायोगंधरायणात मोजक्याच यज्ञविषयक प्रतिमा येतात; 
तथापि त्या अधिक आढायपु्ण आणि नाटयदृष्टया अधिक स॒चक आहेत. विशेषतः 
* सिहमन्तर्गतानषंम्‌ ' या प्रतिमेच्या सूचकतेची सर कोणत्याच प्रतिमेला येत नाहो. 
स्वप्नवासवदत्त नाटव्हात यज्ञविषयक प्रतिमा मला आढळली नाहो. येथे यां 
नाटकाचा एक विज्ञेष सांगणे अप्रासंगिक होणार नाहो. भासाच्या कोणत्याही 
नाटकातील सर्व प्रतिमांची संख्या कालिदासाच्या नाटकातील प्रतिमांच्या संख्ये- 
इतकी मोठो नसली तरी ऊरभडग, अविमारक अज्ञा नाटकात ती अधिक आहे 
आणि अन्य नाटकातही नाटकाच्या आकाराच्या मानाने योग्य अज्ञाच प्रमाणात 
प्रतिमा आढळतात. स्वप्नवासवडत्त नाटकाचे वैशिष्ट्य असे कौ त्यात चटकन 
नजरेत भरणाऱ्या उपमानांची संख्या फार कमी आहे. तथापि परिणामात कोण- 
त्याही प्रकारची उणीव नाही. याचबरोबर या नाटकात शब्दांचा प्रयोगही माफक 
प्रमाणातच केला आहे. उदयन नाटकात आढळणारी सफाई, सृचकता, साधेपणा 
आणि काटकसर भाताच्या इतर नाटकात या प्रमाणात दृष्टोत्पतीस येत नाहो. 


2222233 कळती 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


भासाच्या नाटकातील यज्ञशास्त्रीय प्रतिमा डर 


प्रतिमांच्या रचनेची सफाई पुढील उदाहरणावरून स्पष्ट होईल. अविमारक 
नाटकात चण्डभार्गव त्रद्षषींच्या रागाचे वर्णन करताना सोवीरराजा म्हणतो ' घृत- 
धारेचा अभिषेक केलेल्या अग्नीप्रमाणे जळजळीत नेत्रांनी ... ' अज्ञाच प्रदीप्त 
अग्नीची उपमा मध्यसव्यायोग नाटकात केवळ तीन इाब्दांच्या एका सामासिक 
पदाने मांडली आहे. घटोत्कचाचे वर्णन करताना ब्राह्मणपुत्र स्हणतो-' हुत-हुतवह- 
दौप्तः!' * आहुती दिलेल्या अग्नीप्रमाणे तेजस्वी. या वाक्याच्या रचनेतलो 
शब्दांची काटकसर आणि नेमकेपणा अर्थातच अधिक सफाईचा संकेत करतात. 
अबिमारक नाटकातील हसरी उपमा- अविमारक प्राणत्याग करायला सिद्ध होतो व 
म्हणतो * जवळच दाबानल दिसतो आहे. त्यात मी आपल्या प्राणांची आहुती 
अर्पण करतो. . . . . निष्ठावंत भक्‍ताचे मनोरथ जर अग्नी पूर्ण करीत असेल तर 
परलोकातही तीच ( कुरडंगी ) सला कार्ता लाभेल ' अविमारकातल्या या 
प्रसंगासारखाच प्रसंग मध्यमव्यायोगात येतो, आपल्या कुटुम्बीयाच्या रक्षणासाठी 
आत्मबलिदानाची सिद्धता करताना वृद्धव्राह्मण म्हणतो, “ भी ठाम निश्‍चय 
केला आहे- 


वार्धक्याने जर्जर झालेले आणि छुतकृत्य झालेले हे विधिसंस्कृत शरीर मी 
पुत्रासाठी या राक्षसाग्नीत अपण करीत आहे. ” अविमारक आणि मध्यमव्यायोग 
या दोन्ही नाटकातल्या प्रतिमातून आहुति आणि तिच्यामुळे प्राप्त होणाऱ्या 
फलाचा निदेश असला तरी रचनाकोझल्य अर्थातच मध्यमव्यायोगात अधिक 
आढळते. 


गाब्दरचनेच्या कोढाल्याप्रमाणेच प्रतिमेचे आणि त्यात सांगितलेल्या 
तपशिलाचे औचित्य विचारात घेतले तरी महाभारत नाटके हो अविमारक, रामायण 
नाटके यापेक्षा अधिक प्रंगतत वाटतात पण उदयन नाटकातील- विशेषत: प्रतिज्ञा- 
योगंधरायणातील यज्ञिय प्रतिमातील सूचकता निर्विवादपणे श्रेष्ठच मानली पाहिजे. 
भचित्याचा विचार करताना प्रतिमा योजणारे पात्र, असंग आणि ज्या व्यक्‍तीला 
उद्देशूत प्रतिमा योजायची तो व्यवती अशा त्रिमितीच्या साहाय्याने ओचित्याचे 
मूल्यमापन करता येईल. प्रतिमा योजणाऱर्‍्या पात्रांचा साकल्याने विचार केला 
तर पुढील गोष्टी नमूद करता येतील-भासाच्या एकूण नाटकातच स्त्रीपात्रांचे 
प्रमाण कमसी आहे. आणि स्वप्नवासबदत्त नाटकासारख्या नाटकाचा अपवाद 
बगळता नाटकांतील त्यांच्या संवादाचे प्रमाणही तुलनेने कमी जाहे. या स्त्रियांच्या 
मुखी यज्ञिय प्रतिमा येत नाहोत. अन्य पुरुषपात्नात सर्व नाटकांत ब्राह्मण व 
क्षत्रिय पात्रांची संख्याच अधिक आहे. अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन अज्ञा 


| अनुक्रमणिका | अराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


दग €. शि -_ _ __ नवभारत 


कर्मांचा अधिकार असल्याने या पात्रांच्या बोलण्यात यज्ञज्ञास्त्राच्या प्रतिमा 
येणे बिलकूल गर नाही. प्रद्योत, योगंधरायण, अविमारक, सोबीरराजा, विदुषक, 
"राम, रावण, कणे, ब्राह्मण, 'म्रह्मणपुत्र, धृतराष्ट्र, घटोत्कच, ऊरूभंगातील योद्धे, 
"दुर्योधन, बलदेव, अइवत्यामा अज्ञा पात्रांनी या प्रतिमांद्रारे आपल्या भावना व्यवत 
'केल्या. काही ब्राह्मण वगळता यातील बहुसंख्य पात्रे क्षत्रिय व विशेषत: राजघरा- 
'ण्यातली आहेत. या राजांच्या हातुन यज्ञयाग घडलेले असल्याने प्रथयोता- 
“सारख्या व्यक्‍तीच्या बोलण्यात यज्ञातील बारकाव्याचा उल्लेख होणेही रास्तच 
-वाटते. प्रसंग आणि उद्दिष्ट व्यक्ती पाहिली तरी स्थूलमानाने फार मोठा 
अपराध झाल्याचे कुठंही आढळत नाही विदूषक वगळता सर्व पात्रानी या प्रतिमा 
मोठ्या अदबीने आणि त्यांच्या धाभिक गांभोर्याची पुंण जाणीव ठेवून योजलेल्या 
आढळतात. विद्दुषकाने “ लाळ फुलांच्या माळा घातलेला पुरोहित काहीतरीच 
: दिसतो. ' * असा पुरोहिताचा थोडा अनादराने उल्लेख केला आहे. विदूषकाला 
म्याणारा पुणुषह्ी आवडत नाही. हो 'वोन्ही एका विदूषकाची सते आहेत, यात बरेच 
आले. आणि विद्वूषकाची मते म्हणून याकडे दुलंक्ष केले ताही तरी या...एकमेव 
: उल्लेखावरून विशेष निष्कर्ष काढणे अयोग्य ठरेल ती; त 
- -... वरील सर्वं विवेचनाच्या आधारे भासाच्या . जोवनाविषयी, त्याच्य़ा श्रद्ा- 
' विषयी. जी स्थूल माहिती मिळते ती पुढीलप्रमाणे संकलित करता येईल. भासाची 
' यज्ञज्ञास्त्राची सखोल माहिती, त्यांच्या तांत्रिक बाजूचा दृढपंरिचय यावरून तो 
उच्चवर्णीय बहुधा ब्राह्मण असावा एवढेच नव्हे तर यज्ञमार्गाश्ी त्यांचा जवळचा 
संबंध असावा. त्यांच्या प्रारंभीच्या अविमारक, प्रतिमा यासारख्या नाटकात 
'उपमेच्या तपश्निलाची परिपूर्णता आणण्याचा थोडा जाणीवपुर्वक प्रयत्न दिसतो. मग 
'या तंपशिलांचा कथासुत्राशी अगर पात्राच्या चित्रणाझी धागा “जुळो अगर थोडा 
'शिथिल 'राहो. या प्रवृत्तीत उत्तरोत्तर बदल घडून ऊरुभंग आणि प्रतिज्ञा 
*यौगंधरायण यासारल्या नाटकात या प्रंतिमांचा मांमिकपणे प्रयोग केला जातो. 
'बहुतेक नाटकात यज्ञज्ञास्त्रीय प्रतिमा आढळत असल्या तंरी आपल्या .ज्ञानांचे 
अंदेशनासाठी म्हणा किवा आपल्या श्रद्धांवरील नितान्त. प्रेमांपायी येजज्ञास्त्रोथ 
“प्रतिमा सर्वच नाटकातुन योजल्या पाहिजेत असा आग्रह दिसत. नाहो. आग्रह, 
'घुरांग्रह किवा अभिनिवेश्ञ आणि प्रदर्शन करण्याची भावना यांनां भासाच्या .वृत्ति- 
'जीवनात विझ्षेष स्थान नसावें. यज्ञज्ञास्त्र आणि आनुषंगिक गोष्टोंवर .निष्ठा असली 
तरी पुरोहिताविषयीच्या एखाद्या अनुदार उद्गाराने तडा जावा इतक्या भासाच्या 
श्रद्धा काचेच्या नव्हत्या. तथापि यज्ञज्ञांस्त्राविषयी सोंदयंदृष्ट्या किंवा नेतिकदृष्टया 
-दोषांची सुक्ष्म छटा जक्ली. कालिदासाच्य़ा प्रतिभांतून स्पष्ट होते तसा भाव 


अनुक्रमणिका 


भासाच्या नाटकातील यज्ञशात्रीय प्रतिमा ३३ 


भासाच्या मनात बिलकुल नव्हता. उलट यज्निय आणि इतर धाभिक प्रतिमांच्या 
आधारे युद्धातल्या वीरमरणाला आणि एकूण: वातावरणाला सुद्धा केवढी उदात्तता 
प्राप्त करून दिली याचे प्रत्यंतर ऊरुभंग नाटकात येते. भांडी मोडन पडल्यावर 
इर्योधनाची मानसिक व्यथा हळुवारपणे चित्रित करणार्‍या भासांच्या या 'कसुमादपि 
मूदु ' प्रतिभेला युद्धाचे वावडे नव्हते, रक्‍तपाताने भोवळ येत नव्हती, हातपाय 
आणि शिरकमले तुटलेली पाहून विषण्ण वाटत नव्हते. अखेर युद्ध म्हणजे य॒द्ध 
असते. युद्ध जसे अनिवार्य तसे त्याचे परिणामही अनिवार्य. याचा अर्थ सासाला 
भोषण गोष्टींची आवड होती असा नव्हे; पण भोषणाचे भय त्याने लिखाणात तरी 
दाखविले नाही. युद्धही यज्ञासारखेच मंगल म्हणनच त्याने स्वीकारले. कदाचित 
तत्कालोन श्रद्धाच तज्षी असावी. योद्धे यज्ञ या दृष्टीनेच रणांगणात उतरत आणि 
रणातील जय किंवा मरण यांच्याकडे लोक सारख्याच गौरवाने पहात''. 


__ संस्कृत कबींची उपमासृष्टी अगर प्रतिमासृष्टी याविषयावर आजवर अनेक 
'क्लेख वा पुस्तके लिहिली गेली. विशेषतः कालिदासासंबंधाने असे अनेक प्रयत्न झाले 
तथापि मी वाचलेल्या लेखात तरी कवीच्या लोकोत्तर उपसांचे सोदयं स्पष्ट करण्याची 
मधुकर वत्ती आढेळलो. एकाद्या कवीच्या प्रतिमांचा. साकल्याने अभ्यास कर- 
'ण्याचा प्रयत्त मला .तरी .दिसला नाही. माझा प्रयत्न या भाषेच्या क्षेत्रात 
अभिनव असो अगर अज्ञात अनृकरणात्मक असो; असे अध्ययन. कबी आणि 
त्याची प्रतिभा यावर्‌ काही विद्वेष प्रकाश टाकू दाकेल, त्यांचे स्वतःचे असे 
वैशिष्ट्य या प्रयत्नांतून स्पष्टपणे दाखवता येणे . इक्यं .आहे असे वाटते. भास 
आणि अन्य कवींच्या तौलनिक अभ्यांसाने कवींच्या विचारप्रणालीतील साधर्म्य 
आणि वैचित्र्य नेमकेपणाने दाखवता येईल, हाही काही थोडा लाभ नव्हे. 


-संदभे सूची -- ि . 
१) हितीयः हुतहुतवहदीप्त: . . .... || ६ || मध्यमव्यायोग 
२) घटोत्कचः . ..... ततः क्षिप्रमात्मबलाधानं कुरुष्व । यथा ते पुंत्रशोक- 


संमृत्यितो हॉग्निनं दहेत्‌ प्राणमयं हविरिति । दुतघटोत्कच ३६ ...... 
३) अबिमारक: - तस्मिन्‌ प्राणार्हीत करिष्यासि । अविमारक ४-६ ..... न 
४) परिपाशविकः - स्वर्याथमाहवमुखोद्यतगात्रहोमाः ... | २॥ ऊरुमड्ग 
५) करणेः - विद्या क्षय गच्छति कालपययंयात्‌ .... न 
अ हुतं च दत्त॑ च तथेब तिष्ठति | २२॥ कर्णसार 
न. भ', २ 


| अनुक्रमणिका | 


३४ 


नवभारत 


यथा नदीनां प्रभवः समुद्रो 
यथाहुतीनां प्रभवो हुतागन: । 
तथा प्रभर्नो भगवानुपेन्द्रः || ५२ || मध्यमव्यायोग 
रावणः - ... स्वरपदपरिह्ीणां हव्यधारामिवाहं 
जनकन॒पसुतां तां हतु कामः प्रयामि | प्रतिमा ५.७. 
रावणः - ( आत्मगतम्‌ )- माययापहुते रामे सौतानेकां तपोबनात्‌ । 
हरामि रुदतों बालामसस्त्रोकतामिवाहुतिम्‌ ॥ प्रतिमा ५.१५ 
विधिहीनमसुष्टाननं मन्त्रहीनमदक्षिणम्‌ । 
श्रद्धाविरहितं यज्ञ॑ तामसं परिचक्षते || गौता, १७. १३. 
वृद्धः'-. एष एव मे निचयः 
कृतकृत्य शरीरं मे परिणामेन ज्जरम्‌ । 
राक्षसाग्नो सुतापेक्षी होष्यासि विधिसंस्कृतम्‌॒ ॥ १५ || 


मध्यसव्यायोग 
धृतराष्ट्र:- यस्य वीर्यबलोत्सिवतं संयुगाध्वरदीक्षितम्‌ । ऊरभडग ४६ 
दुर्योधनः- ...... दर्पाहूतं दौक्षितेः || ६३ ॥ ऊरुभडग 


प्रथस:- . . . मृगेस्तुल्या व्याच्रा बधनिभूर्तासहाइच गिरयः 
नृपे दोक्षां प्राप्त जगदपि ससं दोक्षितसिव ॥ पञ्तरात्र १.३ 
क्ोधानृते वजयेय्‌ः । लाट्यायन श्रोतसूत्र. ३.२,२५ 
दु्थोधन:- ... गदा यज्ञप्रशाम्ता च पुनर्मभे करसेष्यति । पज्वरात्र १. ५६, 
सूत्रधार:- ... हिडिम्बारणिसम्भूतो राक्षसाग्निः ... | 
मध्यम व्यायोग २... ... 
योगम्धरायण:- काष्ठादग्निर्जायते मथ्यमानाठ्‌ 
सोत्साहानां नास्त्यसाध्यं नराणां 
०80 ॥ प्रतिज्ञायोगन्धरायण १.१८ 
बलदेव;- ... दर्पोचतः कनकयूपविलम्बबाहु: । ३९ ऊरुभडंग 
बलदेव:- ... रंचिरकनकबूपव्यायतालम्दबाहु; । ५६ ऊरुसडग 
तृतीयः- करिवरकरयूपः ... |॥ ६ ऊरुभडग 
तृतीब:- कॅरिवरकरयूपो बाणविव्यस्तदर्भो 
हतगजचयनोच्चो बैरवह्हिप्रदीप्तः । 
ध्वजविततवितानः सिहनादोच्चमत्त्र: 
पतितपक्ुमनुष्य: संस्थितो युद्धयज्ञ: | ६ || ऊरुभळग 


| अनुक्रमणिका | डन 
कर मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


भासाच्या नाटकातील यज्ञशास्त्रीय प्रतिमा ३५ 


२१) कर्णः- हतो$पि लभते स्वर्ग जित्वा तु लभते यज्ञः । 
उभे बहुमते लोके नास्ति निष्फलता रणे || १२ कर्णभार 
२२) राजा- . . . शत्रु पश्यन्तु मे पोरा: श्रुतयरव स्वकर्ससि: । 
सिहुमन्तर्गतामर्ष थज्ञार्थमिव संयतम | प्रतिज्ञायौगन्धराथण २.१० 
२३) लिहो नकुलो व्याध: | ते महेन्त्राथ । ते० संहिता काण्ड ५, प्रपाठक ५ 
| अनुवाक २२. 
शिवाय पहा ते. ब्रा. ३.९.१ 
२४) भरतरोहूक:- अपरोक्षराज्यव्यवहारो भवानिति भ्रवीसि । समराव- 
जितेषु शत्रुषु किमाहु शास्त्रम्‌ ? 
योगन्धरायण:- वध: । 
भरतरोहक:- वधार्हा वत्सराज5चेत्किभस्मासिः स॒सत्कृतः । 
प्रतिज्ञायोंगन्धरायण ४.१८ ... 
२५) राजा-न च भम परितोषो यन्त मां वत्सराज: । 
प्रणसति गुणशाली कुञ्जरज्ञानदृप्तः ॥ प्रतिज्ञायोगंधरायण २.३ 


काऱ्चूकोय: ... ... क्षत्रधमेणोदिष्टस्ते दुहितुविवाहः । 
प्रतिज्ञायोगन्धरायण ४.२२ री 
२६) विदूषक: - ... गायंस्तावन्सनुष्यो रवतसुमनोवेष्टित इव पुरोहितो दढं 
न शोभते । चारुदत्त- ३.२... ... 


२७) नेपथ्ये ( अदवत्यामा ) 
दुर्योधनेनाततकामु केण यो युद्धयज्ञः सहितः प्रविष्ट: । 
तमेव भूयः प्रविशामि शून्यमध्वयु णा वृत्तमिश्‍वामेधम्‌॒ || ऊरुभळग ५५. 
२८) प्रथमः- . . प्राणाग्निहोमक्रतुन्‌ . . | ऊरूभडग ४ 
२९) ऊरुभडग ६, ५५. 
२०) प्रथस:- रणसंज्ञमाश्रमपदम्‌ . ., । ऊरुभडग ४, 
३१) कर्ण:- इक्ष्वाकु-शर्याति-ययाति-राम-माम्धातू-नाभाग-नगाम्वरीषा 
एते सकोशाः पुरुषा सराष्ट्रा नप्टा: शरोरेः क्रतुभिधंरन्ते || 
पञ्चरात्र १.२५ 
३२) कुन्तिभोज- यज्ञेः शुभेहेरिसमो भव लित्ययुक्‍तेः , , || अविमारक ६. १९ 
३३) रामः- ल्वेरं हि पश््यन्तु कलत्रमेतद्वाष्पाकुलाक्षेबंदनेभवन्त: । 
निर्दोबवृश्या हि भवन्ति नार्यो यज्ञे विवाहे व्यसने वने च | | 
प्रतिमा १.२९ 


| अनुक्रमणिका | ७ ळा 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे .-_ गि 
संगणकीकृत द्वारा प्राक्षपाठशाळामंडळ, वाई 


३६ 


३४) 


३५) 


३६) 
३७) 
३८) 


३९) 


ऱ्ड्र ] 


नवभारत 
लक्ष्मण:- रघुरिव स नरेरधो यज्ञविभान्तकोशो । 
भव जगति गुणानां भाजनं ाजितानाम्‌ ॥ प्रतिमा ४.१० 
अ ) कण्व-दिष्ट्या धूमाकूलितदृष्टेयेजमानस्य पावक एव 
नप न ' आहुतिः पतिता । शाकु० ४.३ 
आ) पक्युमा्‌रणकमंदारुणो$नुकम्पामुदुरेब भ्रोत्रियः । ज्ञाकु० ६.१. 
इ ) देवानामिदमामनन्ति मुनयः कान्तं क्रतुं चाक्षुषम्‌ । 
| भालविफाग्निमित्र १.४, 
परशुरामः- क्षत्रसत्रे दीक्षितानां तु चिरस्य होताय परशुरस्माकम्‌- 
अनधंराघव ४.५५ 
ब्राह्मणासो अतिरात्रे न सोमे सरो न पुर्णदर्भितो वदसत: । 
... कका 5. वे. ७.१०३ 
स्वदेहमराणि कृत्वा प्रणवं चोत्तरायणिम्‌ । , | 2 
ध्याननिमंथनाभ्यासाद्देवं पश्येज्िगूठवतः || इवेताइ१वतर २.१. १४ 
भ) विदूषक:- ञाम्‌ भवति यज्ञोपवीतेन  ब्राह्मणः चौवरेण रक्‍तपट: 
यदि वस्त्रमपनयामि भरमणको भवामि । अविमार ५.५ 
आ) विदृषकः- अहं खलु शञाक्यंभमणक इव निद्रा न लभे। 
न | चारवत्त ३.९. 
सोवीरराज:- तदस्तठछुृत्वेवाज्यधारावसिक्तो भगवान्‌ हताडन इच 
| प्रज्वलितनेत्रः । अविमारक ६.५” 


४१) अविमारकः -. . . अये अदूरे दृव्यते दवाग्निः । तस्मिन्‌ प्राणार्हीत 


करिष्यामि । भगवन्‌ अग्ने इष्टं चेदेकचित्तानां यद्यग्नि; साधयिष्यति त 
परत्रापि च से कान्ता सा भवेदेककोतंनी | अविमारक, ४.७. 


| अनुक्रमणिका | 


श्री. अ. का. प्रियोळकर 
च कली ही 
सवश्वराचा. ज्ञातापदरा 
( अठराव्या दातकाच्या आरंभीं एका पोतुंगीजानें 
लिहिलेला मराठी गद्य ग्रंथ ) 


॥ दुसरा भाग ॥ 
॥ सत्यवंत्त देवाचीया करणीया दाखबीतो पेले भानसुर्यांचें तेज ॥ 
॥ परलोकाचें भुलोकाचें आरंभ दाखवीते ॥ 

. पैल्या भागामधें पापपुंन्य कोणतें म्हणुन माणुसांस पुण्य क रायास थोर गजे आहे. 
म्हणुन ॥ सत्यवंत देव आहे म्हणुन ॥ त्यो एकच म्हणुन | सत्यवंत देव येकच 
आस्तां त्रीत्व होउनी आहे ॥ म्हणजे पिता ॥ पुत्र) स्पोरोतु सांतु येकच देव 
म्हणुन || त्याची सुमावलक्षणें कोणतीं म्हणुन ॥ ह्या सत्यवंत देवाबगर अणीक 
सत्यवंत देव नाही.म्हणुन खरें करून दाखविलें | छ | आतां कसें करून सत्यवंत 
देव सकळांस आदिकारण होउनि आहे म्हणुन दाखवितो ।॥ छ ।| अदीं सत्यवंत 
देव सर्बेश्वरा बगर अणीक वस्त व्होती || काहींच वस्त ना होउन आस्तां॥ 
सर्वेकवराला परलोक | भुलोक || अणीक त्यांत आहेता ईतुकीया बस्ता रचायाला मत 
आले ॥छंा मन आले तैसेच काहीं भावगड नास्तां साहा दिवसांमधें अवघीया वस्ता 
रचीलोया ॥ छा] कैसें करून रचिलोया म्हणुन पुसले तर ।॥ सांगतो ||| फलाणी 
वस्त होऊं म्हणुन सन आलें | तेसेंच वस्त झाली ॥ छ ॥ म्हणजे अदी परलोक 
झुलोक काहीं नास्तां रचीले तदवां ॥ अवर्घे आंदकार होता ॥ म्हणुन प्रकाळ 
होवायाला मन आलं | छ॥ त्याच क्षोणामधें प्रकाल्न झालें | छ ॥ तेसेंच वर- 
चीलं वस्ता साहा दिंवसामधें अवघीया रचिलोया | छ ।॥ म्हणजे सत्यवंत देवा 
संवेश्‍वराला अपरांपर सत्व आहे ॥ अपरांपर सत्वांला कोणयेक वस्त करायाला 
दुसऱ्याची भवती गरज नाहीं ।। देवाचें बळ देवाचें मन येक । म्हणुन त्या अपरांपर 
संत्वांला उत्तम प्रॅकारीं सर्ब बरवें | सर्व वस्ता आहेत || कोण वस्त कोण 
कार्य होयाला मन येतं । तेसेंच वस्त कार्ये होतें ॥ छ | सत्यवंत देवाची काय 


| अनुक्रमणिका | 


३८ नवभारत 


उलगडायाला रविलोया वस्तांमधें सारोखा उपमा नाहों ॥ छ || पण हें तुला 
समजायाला येक उपन्याने दाखबीतों ॥ छ || कोण येका माणसाला ख्पें | सोने || 
तांबे || दाणें | वस्त्रे | अणीक कोण येकही वस्तु नाहों ॥ पण येक उतस 
मोलाचे रत्न दिवा म्हणायाचें मागीक त्याच्या ठाई आहे ॥ तें माणीक त्याने 
विकले तर स्पें || सोनें॥ वरचील अवघें त्यास येईल || तर ईउुकोया वस्ता 
उत्म प्रकारीं त्या साणुसा ठाई आहेत म्हणुन सांगावें || छ॥ तेलेंच अपरांपर 
सर्वेश्‍वरास अपल्या हुकुसामधें उत्म प्रक्ारीं सर्वे बस्ता आहेता म्हणुन 
म्हणावें ॥छ॥ सर्देश्वराच्या अपरांपर बळामधें उतम प्रकारों सर्व वस्ता 
आहेत ॥ छ | तेसेंच सर्वेश्‍वराच्या अपरांपर जाणवाई मधे सर्व वस्ताचें 
स्वरूपे उत्तम प्रकारीं आहेत ॥ म्हणुन सर्वश्‍वराच्या जोणवाईत अणीक सत्वांत सर्वं 
वस्ता आहेता | तसेंच त्या प्रमाणीं काहो अवगड नास्तां सर्वेश्‍वराला सन आलें ॥ 
तेसेंच वस्ता झालीया ॥ अणीक येथें माणुसामधे येक सुतार येक वामलें करायाला || 
अदीं त्याच्या दुधोत बादल्याचा सुतार असावा || लाकूड असावें ॥ किकर || त्याचें 
पतनवेळ || सामर्थ ॥ हें अवघें पाहीजे ॥ नाहोंतर काहों करवत नाही ॥ छ|| पण 
सत्यवंत देवाला कोण येक कोतुकी थोर वस्त करायाला मत आलें || समन आहें 
तेसेंच क्षीणामधें होईल || अपणासधें अवघीया वस्ता उत्म प्रकारीं आहेत म्हणुन || 
अणीक अपुले मन अपुलें बळ | छ ॥ म्हणुन थंक वस्त करायाला अगीक काहों 
नलगे ॥ बेळ नलगे ॥ म्हणुन परलोक भुलोक काहों नास्तां घेळ लागे 
नास्तां|॥ मन आलें तेसेंच झालें || छ || येक पोसु करायाला || येक ह्ती 
करायाला ॥ येक साणुस करायाला काहो कष्ट लागे नास्तां || अपरांपर बळ॥ 
तेसेंच अपरांपर मन पुरे || छ || अंदीं सर्वेवराल परलोकों आगजीत निराकार 
वस्ता रचीलीया || त्या वस्तांला नांव देवदुत ।। अम्हांचा आत्मा | अम्हो मेल्या 
उपर || ज्षरीराबीण कसें असल || त्याप्रकारीं देवदुत हरीरावीण आहेत ॥छ॥ 
त्याला माणुसाहुन बुधी ॥ बळ ॥ सामर्थ आदीक ॥छ॥| ते देवडुते नीं 
पुण्यें केल्याबगर सर्वेश्‍वरास बगीतलें व्होतें || सर्वेश्‍वरास बगीतल्याबगर मोक्ष 
नाहीं ॥ छ॥ ह्या देवदुतांमधें ले सर्वेशवरास आर्गा देउन त्या वर थोर 
प्रीती होउन ॥ अपण देवाची रचणा वळखुन || वेवेगळे पुण्य करुन || त्याला 
सर्वेश्‍वराने अपल्या दयाने सोक्ष दिलें ॥ छ || त्यां देवडुतांमधें येकयेक माणुसांला 
येकयेक देवडुत राखावयास सर्वेदवराने नेमीला ॥ ते माणुसांला आगणीत उपकार 
करीत्यात | छ॥ म्हणून अम्हों त्याची भक्ति प्रीतीने करून अम्हांच्या आकांतास 


अम्हांस पावायाला विनंती करावो ॥छछछ 


| अनुक्रमणिका | व 
जड मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


सर्वेश्वराचा ज्ञानोपदेश ३९ 


॥ दुसरे तेज ॥ 
॥ भुताचे वतमान दाखबीतें ॥ 

सर्वेश्‍वरान रचिल्यां देवद्तांमधें || सर्वेश्‍वरास बगायाच्या अदीं । त्याचे 
दरुषण सोक्ष म्हणुन | ले देवद्तें गाविष्ट होउन ॥ सरवेइवराखालो राहोनाल्तां ।॥ 
सर्वेश्‍वरासारीखें होडं म्हणुन वितीळें हें देवडुरोग केल्याबदल सरवेश्‍्वरान त्यांस 
एरलोकींतुन बाहीर टाकुन नरकांत घातलें ॥ छ || असल्या गर्वीष्ट देवडुतांस नांव 
भुत || शेतान ॥ ७॥ नरक म्हणजे भोईत च्यार पाताळ आहेत || समस्तांहून 
खालीं नरक || त्यांत आंदकार ॥ विस्तो || थंड थोर आगणीत भुतशष्टकान कपाळ 
फुटायाला || डोळ्यांस जें ब्रिष्टी पडतें अवघें तें दिसायाला ॥ नाकास सोसत नाहो 
घाग लागतें || तोंडाला अवघें कडु ॥ ह्यामधें लर || जोब || वाग || चावायाला || 
अणीक कष्ट सदां भोगायास कदीं सरण नाहों ।। सदां सर्वदा सवे अपसान 
भोगत्यात || ७ || ह्यामधें समस्तांहुन थोर शास्ती ॥ सर्वेश्‍वरास कदों बगणार 
नाहीं ॥ म्हणुन खरें नरक झालें ॥७॥ तों भुते संवेश्वरावर गर्विष्ट होउन 
असल्या नरकांत पडलीं कों॥ तर स्वामी यावर ॥ माणुसांवर दाबा ठेउन ॥ 
आपण गमाविलें मोक्ष माणुसांस येईनासे उपावतंत्र करीत्यात || छ॥ ह्याबद्दल 
भुलोकीं येउन | सवेश्वर [ने| त्यांला आडवीलें नाहीं म्हणुन | माणुसांस अग्न्यान 
भरून ॥ पाप करायास ॥ पुण्ये करीना होयाला ॥ नरकांत अपणाजवळ 
पडायाला उदंड वौध्न वरीत्यात ॥७॥ भलोकीं असलें तर ॥ जी सवेंबवराने 
त्याला नरकांत भोगायाला ज्ञास्ती दिली | ती अवघी सदा भोगतें ॥छ|| 
कसले वौष्न उपाव ॥ तंत्र करीते म्हणुन पुसले तर सांगतों ॥७8|| 
माणुस सवेंड्वराखालीं राहुन ॥ मान देउन॥ नमस्कार || पुजा|॥ भंजन 
करीनासें | माणुसांच्या बुधीत अग्न्यान घालुन ॥ सत्यवंत देवाला वळख 
ना होयाला डोळ्यास द्रिष्टी पडतें ॥ अणिक वस्तांला देवपुजा || नमस्कार करा- 
याला ॥ नीजांते ब्रिष्टी पडुन अग्न्याने शीकवीतें || अणीक वहुदांव हें भुत वेगळें 
रूप घउत माणुसांस द्रिष्टी पडतें ॥ त्याला माणुसाहुन आधीक बुधी ॥ सामथं | 
बळ आहे म्हणुन ॥ अपणावर मागुसें भक्‍ती || भावार्थ ठेवायाला अपरूप आदचर्य 
करीतें ॥ अणीक माणसें पापांत पडायाला लेसोदनी उपाव करीतें ॥ दुखणे येईसें 
करीतें || त्यास विनंती करायाला॥ सग अवण येईसे केलें डुखण्यास 
शप्ती वोखद देउन बरें केलें म्हणुन दिस्तें ॥ पण वाईट केलें खरें ॥७॥ 
टं बहुदांव चेटकावरून करीतें || छ॥ हें चेटको बहुदाव कोणावर दावा ठेउन ॥ 
अणीक दावा ठेवीत्यात तें त्यांजवळ येउन ॥ माणुसास चेटक लाउन देउन ॥ 


| अनुक्रमणिका | स्की 
डौ मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामडळ, वाई 


व : :: :':'_ नवभारत 


चेटकामधे पडले ते त्यांजवळ येउन ॥ केसें ॥ तें कसें टाकावे म्हणुन पुसुन ॥ 
ह्यांला पोटास देत्यात | हेगारडी चेटक करतो त्यो भुतांच्या उपावांनी तंत्रानी 
करीतो ॥ हेंच भुताचें काम || छ ॥ पण माणुस कितुकें पाप केलें तर || भुताला 
रजमाच कदवां संतोष येणार नाही ॥ सत्यवंत देवांचे सन्मुख भुत सांडून नरकांत 
पडलें ॥ म्हणुन कधीं सुख भोगत नाही ॥ नरकात पडल्यास सर्व कष्ट झास्ती 
कदवांही सरत नाहीं || सर्व बरवें होउनी. आहे सत्यवंत देवाला बंगणार नाहो 
म्हणुन ॥ छ ॥ दुसऱ्याने समजावें ॥ संतानान कोतुके तंत्र, माणुसास केलें तर'॥ 
माणुसास पापांत पलयाला.नापुरे || माणुसाचें कबुल होवें म्हणुन || छ ॥ ह्याबदल' 
पाप सदां माणुसाचें गुन्याब सांगावें ॥ छ|॥| भुत येक बांदल्या कत्रासारीखे ॥ 
बांधीले कुत्रे भुंकतें तर || कोणत्या जवळ जात नाहीं तर ॥ त्याला चाबित नाहीं । 
त्याजवळ ग्रेला तर कुत्रे चाबील ।॥ छं.॥ तंसेंच भुत 1 तर .त्याजवळे जां 
नको | नां चावील ॥ त्याच्या तंत्र उपावाला कबुल होउं नतो || तुला पाप ॥. 
अग्न्यान येतं नाहीं ॥ छ ॥ ,आतां कोण येक माणुस कासल ॥ जर संवेइवरानें 
भुतास नरकात टांकीलें | तर भुलोकामध्ये येईना होयाला ॥ माणुसांस विध्ने 
करीनां होयाला || आडवीलें कां॥ सांगतों ॥ छ॥ म्हणजे भुलोफ जुजायाचा 
जांगा ॥ पाप पुन्यें जुजत्यात ॥ ह्या जुजात माणुसावर तीन वैरी नाहेत ॥ छ॥ 
म्हणजे भुंत ॥ सुलोक ॥ म्हणजे द्रव्य ॥ भानंतुवाची आक्या ॥ तीसरा 
वैरी झरीर ।। म्हणजे भोग ॥छ॥ हे' तीन माणुसांवर. जुंजल्यात ॥ माणुस 
कितुकें जुजला ईतुकें थोर ज्येय होईल ॥ थोर ज्ययाला थोर थोर उचितं 
मोक्ष मेळल ॥ छ ॥ मोक्षाहन थोर ' उचित नाहीं । म्हणुन तुला हे 
थोर उंचित येयाला धीराने जुजावें ॥ भुतास ॥ भुलोकास ॥ ्षरीरास 
जीवायाला ॥. सर्वेवर माणुसांस उतम मदती करतो || म्हणजे . माणुसॉस 
बुधी दीली पाप पुन्ये कळायाला ॥ पाप टाकून पुंच्ये करायाला मात दिले 1] 
अखंडीत पुन्योला मोक्ष आहे ॥ म्हणजे अखंडीत सुख ॥ पापाला नरक म्हणजे 
अखंडीत कष्ठ आहे म्हणन यंचरकोम माणुसांस जाणवीलें ॥७छ॥ त्या वर 
स्वांमी माणुसांस धोर देतो ॥ पुंन्यादीकाचीं बुंधी ॥ वेवदुतांची मदती ॥ स्वामी. 
जैजु क्रौस्ताचे पुण्यें ॥ ईतुके मदती आहे साणुसांस पुण्याचीया वारेवर जायाला 
॥ छ॥ तर भे मनाते ठेउं नको ॥ देवावर ' भरवंसा ठेव 1] भुताचा दावा फितुका- 
थोर ॥ देवाची मदती आदीक | छ |] तुला पुंन्यापर बुढ मन होतें || येक खर्रे | 
माणुसीस जीवीं मारूं नको म्हणून संर्वेवराने भुतास आडवीलें || नाही तर अवघे 
माणुसें मारील | सोंसारांत रज माणुस नाहींसें फरील ॥ छ॥ ईतुका दावा वेरी. 
माणुसांवर ठेवीला ॥ छ || अणीक जर भुत येकाद्या माणुसास मारीते ॥ देवाचीया 


| अनुक्रमणिका | 


सरवेश्वरान्ञा ज्ञानोपदेश ४१ 


रजेन. त्याच्या पापा क्ती करीतें || पण; हें. स्वराच्या भग्तास || सवंरवराच्या 
बेदकविरवासप्रमाणी असल्यांस जीवीं वाईट करायाला कदीं रजा देत नाहीं ॥ पण 
ह्यांस सुतं बहु भोत्यात ॥ छ॥ घे तर सत्यवत देवाचे वेद ॥ भुत तुला मोऊन. 
पळुन जाईल ॥ छछ 
। तीसरें तेज ॥ 
॥ वरकड वस्तांच्या रचणुकेचे वर्तमान दाखवीतें ॥ 

दुसऱ्या भागाच्या पेल्या तेजांत सर्वेदवराने परलोकी आगणीत बूधोवंत 
निराकार वस्ता रचिलीया म्हणुन त्यांत कोणतें बरवें पुण्ये करून मोक्षभरोत 
झाले म्हणुन ॥ दुसऱ्या तेजांत कोणते होकारा कृती नरकांत पडले म्हणुन 
हों भुते माणुसांस मोक्षास जाईना होयाला ॥ वर दावा ठेउन ॥ विष्त 
करीत्य़ात म्हणुन सांगीतले कीं ॥ छ ॥ आतां तीसऱ्या तेजांत परलोकीं भुलोको: 
अम्हांस द्रिष्टी पडत्यात आकार वस्ता कोणता दिवसास्धे निपजवीलोया' 
स्हणुन सांगावें ॥ छ ॥ अदीं स्वामीयाने परमंडळ भुमंडळ रचिले तदवां अवघे 
आंदकार .| अणीक पाणी भरलें होतें ॥ म्हणुन भोई दौसनां झाली ॥ छ. 
ह्याबदल' प्रकाशन होयास. सर्वेश्‍वरास मन आलें ।| आवचीत प्रकाह झालें ॥. 
तदवां आंदकार 1] अणीक प्रकाहा बिघडुन ॥ : आंदंकारालां रात्री | प्रकाशाला 
दिवस देवाने नांवाडिलें ॥ त्योंच पैला दिवस झाला ॥ छ ॥। दुसर्‍या दिवशी सर्वे- 
इवराने पाण्यामधें स्थौर जागा. केला । छ।। ऐसें करून स्थीर जाग्यावर ॥ अणी 
त्याखाली पाणी वेवेगळें झालें ॥ छ॥। तीसऱ्या विवश्लीं परमंडळाखालीं जें पाणी 
भरलें होतें ॥ तें. येकीकडे सर म्हणून स्वामी याने सांगीतर्ले ॥ भोंड कोरडी 
द्वीसाय़ाला ॥ छ.1 तसेंच. पाणी येकीकडे सरले ॥ येकीकडे सरल्या पाण्यास दर्या 
झ्हणुन: नांवाडीले॥: सोई कोरडी. दीसलो ॥ छ॥ ह्या उपर भोईवर गवत अप- 
पुल्या जीनसाचें बीं देखील उठाव म्हणुन || अणीक कार्डे अपअपल्या जीनसाचे 
फळ देखील. त्याचें बीं त्यात .पेदा भुलोकांत होयाला स्वामीयाने सांगोतलं ॥ 
तेसेंच झाले ॥| छ1"गवत ।। वृक्षें । फळें बीं. देखील निपजवीलीं || तीसरा दिवस 
झाला ॥ छ ॥ त्या दिव्ली “परसंडळावंर थोर दिवा होउं ॥ दीवस अणीक रात्री 
बिगडायाला | वेळांसे.॥ दीवसांस ॥. वरुषांस लक्षणा प्रमाण होयाला'॥ परमंड- 
ळावर जळुत भुसंडळावरे प्रकाश | होउ म्हणुन सांगीतले ।| सर्वेश्‍वरास मन जालें 
तेसेंच झाले | छ॥ दोन थोर उजवाड. सर्केवराने केले || येकाला प्रकाशन आदीक || 
स्हणंजें सुर्ये ॥ दिवस करायाला. || येकास प्रका थोडें ॥ म्हणजे चंद्र रात्रीम्धे 
प्रकाश होयाला ॥'अणी नक्षत्रे रचुन परमंडळावर ठेवीलों मुलोकास प्रकाश होयाला |; 


| अनुक्रमणिका | 


४२ नवभारत 


चौता दिवस झाला || छ || पांचव्या दिवशीं मालोळीया पाणीयामधें पोंवायास ॥ 
पांखरें आकाझादर उडायाला || थोर मासा सघर || अणीक न्हान वेवेगळ्या जीन« 
साचीया || अणीक पांखरें होउं म्हणुत स्वामीयानें सांगीतले | | छ | तेततेंच ज्ञालें || 
सासोळीया पाण्यामधें || पांखरें भुमंडळावर || जआदोक वर्तायास आशीर्वाद देउन 
सांगीतले ॥ छ 1) साहाव्या दिवशीं कुळ भोब जातीचे जीनस भोईवर रचीले ॥ 
वुधी न्होतें ॥ कुळ जोव सर्वेववराने रचीले [७छछछछडछ 
॥ चोउतें तेज ॥ 
1। माणुस नीपजबील्याचें वर्तमान ॥। 
॥ दाखदीतें ।) 

अदघोयां वस्तांस सत्यवंत देवाने रचीलीया उपर || त्याच साहाव्या 
दिवसामधें माणुस निपजविला ॥ छ ॥ अपुल्या स्वरूपासारीखे माणस रचिला 
॥ छ॥ म्हणजे सत्यवंत देव सर्वेश्‍वर येकच आस्तां त्रीत्व होउनी आहे. कौं म्हणजे 
पित्ता ॥ पुत्र | स्पौरीतु सांतु ॥ तोगजण येकच सत्यवंत देव ॥ छ॥ तेसेंच माण- 
साचा आत्मा यकच आस्तां ॥ त्याला तीन भाग आहेत || म्हणजे याद ॥ मतो ॥ 
खुद्ी | तीन आत्म्याचे भाग येक आत्मा झाला ॥ म्हणुन सत्यवंत देवाच्या 
स्वरूपासारीखा झाला | छ || पुरुश ॥ अणीक आस्त्री 'येकथेकाच्या संगाती 
होयाला रचीलों | साणसांचे हारीर सातीचे रचिके आत्मा काहींच नाहीं 
रचुन शरीरात्त येकवटिला |॥ छ॥ आस्त्री पुरुषाच्या कुडीतलें एक हाड 
काडुन || तें मासभरून || सागुसासारीखा आत्मा देउन रचिली || तीला येव 
नांव नांवाडीलें || गोत्र आदीक आढीक वर्तायास भुलोक भरायाला आक्षीर्वाद 
देला ॥ छ॥ भुलोकांत आहेत ईत्‌कीयां वस्तांची साहोबी देउन || सकळांस धणी 
केला । । छ॥ खायाला अवघे गवत दिलें || म्हणजे भाजी वेवेगळी या जीनसाची 
॥ दाण ॥ गहुं || जोधळे |॥ अणीक जें अम्ही माणुस आतां खातों तें अदी सत्यवंत 
देवान रचून खायाला हुकुम दीलें | छ॥ देवाने अवघें रचील्याउपर॥ सारें बगुन 
बहु बरें दोसलें ||| साहाही दीवसांमधें सर्वेश्‍वर परमंडळ || त्यांत आहेता ईतुकीया 
वस्ता रचुन ॥ अवघें ज्ीणगारून || शोष्टीचें काम संपादोलें ॥ छ || सातव्या 
द्विशीं थांबला ॥ म्हणून वाईट वेळा वाईट दिवस नाहो म्हणुन सांगावें ||| 
म्हणजे सोमवार ॥ मंगळवार || बुधवार ॥ ब्रेहस्पतिवार | शुक्तवार ॥ झनिवार || 
ईतुक्‍्या दिवसांमधें स्वामीयानें इतुकें बरें केलें को | तर अवघे दिवस बरे 
कोणत्या दिवसांत तर अम्हों काम करू ये ॥ | अणीक कोणत्या बही 


| अनुक्रमणिका | स्की 
र्ला मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


सर्वेश्वराचा ज्ञानोपदेशा ४३ 


अम्हांस वाईट प्राप्त झालें तर |॥ तें बाईट त्या दिवततांवहृल झालें नाहो ॥ पण 
अणीक कोणत्या कारणावरून आलें म्हणुन सांगावें || छ || म्हणजे माणुसाच्या 
बाईट गुणाने ॥ पायानें अणीक तेवेगळ्यां कारणाबद्दल झालें ॥ छ ॥ येक उपमा 
सांगतों |॥ येक साणुस क्ुकतवार दिवशीं सकाळीं रोणदाराजवळ देणें सागायास 
गेला || देणेकारास राग येउन ॥ त्याला शोव्या देऊन सारोलें ॥ देणें फारीक केलें 
नाहों म्हणून | छ॥ त्याच दिवशीं सकाळीं अणीक कोण येक माणुस रोणदारा- 
जवळ देणें मागायास गेला |] त्यास देणेंकार [ने ]संतोषान पेके देऊन धाडुन दिलें |||) 
हें दिवसाचे गुण न्हवे | पण माणसाच्या गुणा समांदाचे अंतर ॥ दिवस अवघे 
सारोखे ॥ छ |॥ काळ तेलेंच येक थंडीचे | येक बार्‍्याचें ॥ येक उनाचें ॥७ || 
तेसेंच आदित्यवार दिवस वरा || म्हणजे स्वासी इतुके रचुन थांबला म्हणुन ॥ 
आडदीत्यबार विवशीं कामधास कष्ट ना करावें || सवेंश्‍वरास भमान देयावें ॥ 
स्वानी (ने) अपुल्या सानतुवाबदल || आदीत्यवार दिवशीं कष्ट करूं नये म्हणुन 
सांगीतलें || छ ॥ अणीक स्वाझी साहव्या दिवशीं थांबला म्हणुन ऐकतोस तदवां ॥ 
सत्यवंत देवाला साहो दिवसांमधें कष्द मशागत आलें म्हणुन चोंतु नये ॥७॥ 
स्वामी कोणते कास करायाला कदवांहों. टणकत नाहीं ॥ त्याला कंटाळा येणार 
नाहों ॥ छ ॥ सातव्या दिवशीं थांबला म्हणुन ऐकतोस तर | काहों करी नास्तां 
उगाच आहे म्हणुन बिचारं नको ॥७छ) थांबला ॥ म्हणजे परलोकाची भुलोकाश्रोष्टी 
संपादिली ॥ अणीक रचीलें तें सर्बदां रोज रोज प्रतिपाळुन आहे ॥ नाहींतर 
परलोक भुलोक अवघें नाहीसें होईल ॥७ छ | 


॥ पांचवें तेज ॥। 
1 आदिपुरुषाचें वरचील वर्तसान दाखवीतें ॥ छ।। 


दुसऱ्या भागाच्या पेल्या तेजांत सदेृरवर सकळांस आदिकारण होउन || 
अदीं परलोक || 'सुलोक रचुन ॥ परमंडळावर आगणीत निराकार वस्ता || म्हणजे 
देवडुत रचिलोया म्हणुन ॥ त्या देवडुतांमधें ल॑ सवेश्‍वराखालीं राहुन ॥ पुण्ये 
करून सोक्षास पावले म्हणुन ॥ त्यांबद्दल माणसास बहु उपकार येत्यात म्हणुन | 
अणीक त्या त्या देवडुतांमधें बहुत लवेडवरास सान देईता होउन ॥ त्या पापा- 
बदल सर्वेश्‍वराने त्याला नरकांत घातलें म्हणुन || ही भूतें मागुसांस मोक्षास जाई 
नाहींसें सदा विघ्न करीत्यात म्हणुन सांगीतले ॥ छ॥ दुसऱ्या तेजांत सवेश्‍वरान 
साहा दिवसासधें अवघीया वस्ता रचिलोया म्हणून तांगीतळें कों ह्या पांचव्या 
तेजांस आदी पुरुश्ञाचें ॥ आदी आस्त्रीचें वरचील वतमान सांगावें ॥ छ|| 


| अनुक्रमणिका | म व् 
च्य मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, बाई 


४४ : । __ नवभारत 


सर्वेश्वरा (ने) माणुस रचुन ॥ त्याला भुलोकाचा धणी केला कौं तर ईतुका 
उपकार ना पुरे होउन ॥ त्याला अणोक त्यांच्या पुत्र फळांला पौडीन पीडी 
च्यार देबदानें दिलों ॥ छ॥ पैलें देवदान सर्वेशवराचें इष्ट ||. म्हणजे देव ईष्ट ॥छ| 
बरचील तींनी देवदानाहून थोर ।॥| माणुसांस देवाचें ईष्ट झाल्याउपरं ॥ ह्याहून 
त्याला कोण बरवें आंदीक नाहीं || छ ॥ ह्या देवदानावीण सर्वेईवराला माणुसांवर 
प्रोती येणार नाहीं ॥ पण देव इष्ट नाहों तर ।। त्यांवर दावा ठेउन आहे ॥ 
त्याच्या आत्म्यांत म्हापाप आहे म्हणुन ॥ ह्यां दोनमधें आत्म्यास येक चुकत नाहीं ॥ 
अखंडीत पुन्ये तर || अखंडीत पापतर | म्हणजे म्हापाप ॥छ1| अखंडीत पुन्ये आहे. 
तर ॥ देवाचें ईष्ट आहे ॥ त्या आत्म्यावर देवाची प्रीती आहे || अखंडीत 
पाप आहे तर ॥ त्या आत्म्यावर देवाचा दावा आहे. ॥छ॥ हें आदी 
देवदान अवघ्या पुण्याला स्नान बुन्याद होउन आहे | माणुस सोक्षास 
जायाला नोज मागं ॥ देव ईष्टावीण माणुसाच्यान मोक्षास जावत नाहीं ॥छ॥ 
तुला येक उपमा सांगतों | कोण येक भाणुसाला रायाचें ईष्ट आहे तर ॥ त्याला 
राजा बगुन | त्यावर संतोष होईल ॥ अणी ॥ तो रायाच्या संस्मुखी जायाला 
आवगड नास्तां ॥. त्याचें इष्ट वाट झाली | छ। दुसर्रे देवदान माणुसास दुःख 
नाहों होडन राहायाला ॥ छ ॥ त्या देवदानाची महोमा तुला बरें करुन 
समजायाला ॥ ह्या. भुलोकांत आहे. ईतुकीं बुखणें ॥ कष्ट ॥ नष्ट 
॥ धंदाकाम ॥ झगडे ॥ राजीक अवघें वाईटपण आठव करी ॥ 5 ॥ 
हें इुसरे देवदान असलें तर ॥ ईतुक्या वाईटपणा मधे रजमात्र: 
माणुसास लागणार नाहीं ॥ पण अवघें माणुसाला सुख होईल ॥ ७8 ॥ 
तीसरें देवदान | माणुसामर ना होयाला ॥छं॥ म्हणजे ॥ माणुस सर्वेश्‍वरावर प्रीती 
होउन ॥ त्याला नेसून पुजा॥ नमस्कार || भंजन ॥ अणीक पुण्ये करून ॥. 
भुलोकांत राह्याला || जीतुके काळ राहायास मन आले || राहुन ॥ त्याउपर 
सर्वेडवरास बगायाला मन येईल तदवां | संवेश्‍वरास वीनंतो करून ॥ 
सर्वेश्‍वराच्या मनासारीखें हरीर देखील मोक्षास जाणार . होता ॥ छ|॥ चोतें- 
देवदान ॥ अवघीं जीवंत माणुसाखालों राहुन || अपणे सांगतों तेसेंच करून: 
राहायाला || छ ॥ म्हणजे जे हती ॥ वाग ॥ झव ॥ सपं ॥ अणीक आहेत ईतुको- 
जीवंत माणुसाला वाईट करीनास्तां || ये तर ॥ जा तर| भाणुसान सांगीतले 
तेसेंच करणार होतीं | छ ॥ अणीक आज्ञा राग मनाखालीं राहातील ॥ छ ॥| 
म्हणजे माणुसोला येका वस्तुवर कितुकें आत्या राग बुधी प्रमाणी येयास मन- 
आलें | ईतुकें मात्र येणार होतें ॥ छ ॥ स्वामोीयाने आंदी पं पुरुषाला 


आस्त्रीला || त्याच्या संततीला पोडीने पीडी दीली ह्या उपकारांची होम कड 


| अनुक्रमणिका | 


'सर्वेधराचा ज्ञानोपदेश ४५ 


होउन 1) येक अपरूप मळ्यांत घरवंस न'राहोसें केलं ॥ छ ॥. त्या मळ्यात तुज्या 
-कोतुकीया अपरूप चांगल्या वस्ता चोंत ये ।। होतोया || छ ॥ पाणीयाचा झरा 
अपरूप. त्यांतुन चारी नद्या भुलोकासधधे व्हावयास ॥ पुषपें ॥ पांखरें || वेवेगळीया 
अपख्पं जीनसाचीं चांगलीं झाडें ॥ छ॥ त्यांम्धे समस्तांहुन दोनी अपरूप ॥ येक 
-जीवाचें ॥ म्हणजे त्याचें फळ कोणी खादलें ॥ त्याला मरण नाहीं ॥ येक वाईट बरें 
जाणवायाचें ॥ म्हणजे कोणी. त्या झाडाचे फळ खादलें |. त्याला वाईट बरें 
-कळल ॥ छ॥ ईतुको देवदानें ॥ इतुके उपकार सर्केवराने माणुसास करून | 
ःत्यास . भुलोकाची साहेबीक देउन || त्याला अणी धणी आहे. म्हणन समजा- 
याला | म्हणजे सर्वेश्‍वर ॥ असल्या सवेश्‍वर सत्यवंत देवाच्या बंदणाखाली राह्याला 
लक्षण ॥ जाणवायाच्या झाडाचें फळ मात्र खाउं नको ॥ खादलें तर मराल म्हणुन 
*ईद्यारत करून सांगीतले ॥ छछळछ 
॥ साहावें तेज ॥ | 
॥ जे देवान आदि पुरुषाला फळ खाड नको म्हणुन सांगीतले ॥ 
तें खादळें म्हणुन वर्तमान दाखवीत ।॥। ॥॥ 

पांचव्या तेजांत स्वामीयाने माणुसाला च्यार देवदानें दिलों म्हणुन ॥ त्याला 
:येका अपरूप सुखाच्या मळ्यांत घरवंसन राहीसें करुन ॥ येक झाडाचे फळ खां 
नको म्हणुन आडबीले तें खांदलें तर ॥ मराल म्हणुन ईज्लारत केलें म्हणुन 
-सांगोतलें वी |. छ ॥ तरं भाणुसाला सर्वोश्‍इवराने आडवोलें तें झाडाचे फेळ खादलें 
॥ छ॥ म्हणजे ह्या दुसऱ्या भागाच्या पेल्या तेजांत ।॥ सर्वेश्‍वराने परलोकी 
आगंणीतं नीराकार वस्ता रचिलीया म्हणुन || त्यांमधे पापाबदळ सर्केवराने 
बहुत नरकांत टाकीले म्हणुनं ॥ त्यांचें नांब भूत म्हणुन सांगीतले कीं ॥. 
-तर तीं भुते सर्वेश्वरावर ॥ अणीक माणुसांवर दावा ठेउन ॥. माणुस मोक्षास 
"जाईना होथाला उपाय. तंत्र केले | छ॥ म्हणजे भूलोकाच्या आरंभी सर्पाचे 
.आकार घेउन ॥ सुखाच्या 'मळ्यांत रोघुन । अम्हांचीया आदिमाये येवेजवळ 
.बोलन ॥ सर्वेश्‍वराने ह्या मुळ्याच्या झाडाची फळे अवंधीं तुम्हांस खाऊं नको 
ःम्हणुन आडवीलें काँ म्हणुन पुसलें | छ।| तदवां येव आस्त्री ॥ सर्केबवराने 
.आम्हांस अवघीं फळें खायास दिलीं ॥ बाईट बरें जाणवायाच्या झाडाचे फळ 
-मात्र खाउ नको ॥ खावलें तर मराल म्हणुन ॥ ईज्लारत करून सांगोतले ॥ 
म्हणुन आस्त्रीन सर्पास जाब वीलें ॥ छ ॥ तदवां भुताने तिला सांगीतले || तेसें 
न्हुबे ॥ तुम्ही खादलें तर मरणार नाहीं ।| पण बाईट बरें जाणुन देवासारोखें. 
होपाल ॥ छ॥ हें सर्वेवर जाणुन ॥ तुम्हांस खाउं नको म्हणुन सांगीतले ॥ 


| अनुक्रमणिका | 


४६ नव भारत 


तुम्ही खावा म्हणुन आदि मातेला सर्पाने प्रतिउत्तर देउन सांगीतले | छ॥ तदवां 
आदि आरस्त्री फळ बगुन | तीला बहु बरें दिसले म्हणुन ॥ हातानें तोडुन ॥ खावलें || 
अणीक आदी पुरुषाला म्हेउन खायास दिलें | त्याने खादलें || छ॥ तदवां दोग 
जणांचे डोळे उगडे झालें | सर्वेश्‍वराचें फरमाण सोडुन पापांत पडले म्हणुन वळखीलें 
॥ ७छ|| मग लाज दिसून | भ्यान पळुन जाउन || येका ज्ञाडाखालीो लपले ॥ 
अणीक ज्ञाडाचीं पाने घेउन ञ्नरीर ज्ञाकोलें | ७ || म्हणजे पापाच्या अदीं लाज 
नास्तां || कपट ना होउन बाळकासारीखें होतें ॥छ॥ म्हणून शरीर झांको 
नास्तां होते सग सर्वेश्‍वराचे त्यास पातकाचे प्राश्‍चित दिलें तदवा पाने टाकून ॥ 
मुर्खांच्या कातड्याने झांगी कडू सांगीतले ॥ ते पातका कर्ता सुख सारोखे झाले | 
छछळछ 
॥ सातवे तेज ॥ 
॥ तें सर्वेश्वरान आदि पुरुषाला ।॥। आदी मातेला पापावदळू शास्ती दिली ॥ 
॥ लाचें वर्तमान सांगुन दाखवीत ॥छ॥ 

आदी पुरुक्षाने देवाचें फरसाण सोडोल्या उपर ॥ त्या सर्वेश्वर (ने) 
बोलाउन | अम्ही आडवीलें फळ खाउं नको म्हणुन सांगीतले को ॥ तर कां 
खादलें म्हणुन पुसले | छ || तदवां आदांब पुरुषान ॥ स्वासी तुम्ही दोलोया 
तीया आस्त्रीनें फळ अम्हांस खायास दिलें ॥ अम्हो खादलें || म्हणुन सांगुन ॥ 
सर्वेदश्‍वराला प्रिती उतर दिलें | छ॥ तदवां स्वासो येव मातेस बगुन || 
फळ को खादलें म्हणुन ,पुसलें || छ॥ सर्पानें मला ठकवीलें ॥ म्हणुन 
खादलें ॥ आदी आस्त्रीने सर्वेवराला जाब दोलें | छ।| तदवां स्वामीयाने तीला 
सांगीतले || तर तुजे कष्ट अ'ही घाडवीन ॥ डुःखोंत बाळंत होज्लील ।। दादुल्या 
खालीं राहील म्हणुन प्रायशचीत दिलें ||| हावर अणीक शास्ती सांगीतले ॥छा। 


ह्या उपर आणि पुरुषाला बगुन ॥ तुजीया आस्त्रीयेची बुधो ऐकून | अम्हों जें फळ. 


खाउं नको म्हणुन सांगीतले || तें त्वां खादलें || म्हणुन धंदा काम करशील ॥ तुझया 
तोंडाच्या घामाल तुझें भोजन जेवशील ॥ भोईतुजा धंदाकामामधें बाईट होऊन || 
भोई तुला कां रे देईल ॥ अम्ही तुजें गारीर नातीन नीपजवोलें कीं ॥ तर तं मातो 
होझ्लील || म्हणुत सर्वेवरान आदी पुरुषाला पापाबद्दल शार्यी देऊन श्रापिला | 
अणीक सुखाच्या सळ्यांतुन बाहीर घातला ॥॥ छ॥ ह्यावर सत्यवंत देवान 
त्याला दिलीं होतीं च्यारी देवदानें ॥ म्हणजे सरवेश्‍वराचें इष्ट | टुःबख मरण 
ना होयाला ॥ अवघ्या भुलोकाची जीवंत अपणाखाली राह्याला || आज्या कोप 


| अनुक्रमणिका | ्दरविक 
ज्य मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


सर्वेश्वराचा ज्ञानोपदेछ् ४५७ 


बुधीखाली राह्याला ॥ च्यारी देवदानें अवघीं गमावीलों ॥ ७॥ म्हणजे पावा- 
बददल सर्वेश्‍वराचें ईष्ट आत्मा सांडुन ॥ मोक्षांत रोघ नाहों ॥ होउन नरकाला 
प्राप्ती झाला | अवघें बरवें बाहोर पडलें ॥७॥ तर बरें करून बग || येकच 
पापाचे बीख कोतुकें आहे ॥ अणीव, पापाचे भे आंतःकर्णात ठेउन ॥ सर्वे- 
इवराचें ईण्ट कदवांहीं | भुलोकाची आजा पुरवायाला सांड नको ॥ हें वाईट 
काय अवघें भुतान सर्पाचिं रूप घेउन || साया साणुसांची जाती नासायाला 
केलें ॥ ७ || भुताला अणीक कामचिता नाहीं ॥ म्हणुन सदा भाणस पापांत 
पडायाला वेवेगळे उपाव तंत्र करीते ॥७॥ म्हणजे सर्वेश्‍वराने देवट्तांस 
रचीले तदवां ॥ ७ || त्यांला थोर ग्न्याच || बळ प्रकाश स्वभावीं दीले || स्वभावीं 
जीतुकें दिलें ॥ तें पापाबद्दल काडीलें नाहों ॥छ॥| कोण त्या बस्तुस जें बरवें सुभावीं 
सर्वेश्‍वराने दोलें ॥ तें ळाडीत नाहों ॥ सुझावीं वस्तुस आहे बरवें काडीलें तर 
वस्त नव्हें ॥७॥ म्हणजे मागुसांच्या आत्म्यात याद ॥ सतो |) खुक्ली अपल्या 
सुभावाने आहेत ॥ छ ॥ ह्या तोनी आंतुलें येक काडीलें तर ॥ भमाणुसाचा 
आत्मा न्हवे || जी सबेश्‍्वराने वस्त केलो |॥ ती नाहोतें करूं्ये । पण सुभावीं 
तीया वस्तुस आहे बरवें काडोलें तर || अदीं होती वस्त ती सांगवत 
नाही ॥ वस्त न्हवे ॥ छ || तेतेंच तेसेंच जें बरवें सर्वेश्‍वरान स्वार्भाविदेव- 
डुतांस दिले ॥ पापावरउन भुज झाल्या उपर | तें काडोलें नाहो ॥७ ॥ तुला 
येक उपमा सांगतों ॥ कोण येक पातल्छाला अपल्या दलवायाने थोर इुरोग केलें ॥ 
म्हणून त्याचें ग्रस्ताई सारें व्हाढुल ॥ त्याला बंदखानींत घातला ॥७छ॥ तो 
दळवाई थोर बुधीवंत || सासथे || बळीव्द होता ॥ हें आपलें सुभाव बरवें ॥ 
वरचील बरवें अवघें काडोलें ॥ सुभाव बरवे काडवत नाहों ॥ ७ ॥ तसेंच 
भुताच्या कार्यामधें सर्वेश्‍वराने केलें म्हणुन चितावें ॥७॥ तें अवघें बुधी ॥ बळ | 
प्रकारा अणीक सुभावबरजें माणुसाच्या नष्टाला भुत लावोतें ॥७ ॥पणलह्या 
बद्दल भुताला काहों संतोष येणार नाहों || माणुसास नष्ट आलें तर पुरे ॥७॥ 
आतां कोण येक साणुस सांगेल || अम्हांच्या आदी पुरुज्लाने पाय केलें | तर 
अम्हीं त्याची शास्ती मोगावी कां । छ॥ हें तुला समजायास येक उपसा सांगतो 
॥७छ॥ थोर झाडाचें मूळ नासल्या उपरी ॥ त्याच्या खांद्या | पाले फळें अवघी 
नासत्यात कौं || तर आदी पुरुष समस्तां साजुसाचें सुळ ॥ समस्तां माणसांचे सल 
त्याच्या -मनांत सर्वश्‍वरानें ठेवीलें | छ॥। म्हणजे जर तुं आदोपुरुषा | अम्हों 
तुला सांगतों तें करतोस || तर इतुके देवदाने ॥ सुख तुला ॥ तुज्या पुत्रफळाला 
पौडीन पोडी देतों ॥ करी नां तर ॥ तुला नाहीं ॥ त्यांस नाहों म्हणुन सर्वश्‍वरानं 
ह्या प्रकारी त्याला देवदानें ॥ सुख दिलें || छ ॥ सर्वंश्‍वरानें सांगीतले तेसेंच केलें 


| अनुक्रमणिका | नसल 
4 मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञमाठशाळामंडळ, बाई 


जट _ '.-. _.. नवभारत 


"नाहीं ॥ तों देवदानें' ॥ अणींक सुख आदी पुरुषाला || अणीक त्याच्या पुत्र 
:संततीला || कोणास राहीलें नाहों ॥ छ ॥ म्हणुन आदीपुरुषाने केल्या कमफापाचें 
डाग'॥ अणीक झास्ती अपल्यां पुत्र फळांला जन्मपाप झालें | अणीक जडसें पुत्र 
बापाचें देणें नीती प्रमाणी फारीक करोत्यात || तैसेंच' अम्ही समस्त माणुस आदी 
पुरुषाचे देणें नीती प्रमाणी फारीक करितों | छ सवेडवराने सांगीतले त्यानें 
-केलें तर ॥ अम्ही तेसेंच ईतुके त्याचें वर भोगणार होतों ॥छछछ 
॥आठवेंतेज॥ 
॥ जगबुडांचें बवेमान दाखबीतें ॥ 
आदि पुरुष आदी आस्त्री पापा करु्ती सत्यवंत देवाचे वेरी होउन ॥! 
सुखाचा मळा सांडुन. || बाहीर निघाल्या उपर || त्याचे पुत्र संतती आगणीत पौडी 
झाल्या उपर ॥ भुलोकांत माणुसें भरले ॥ छ1। बहुकाळ गेल्या उपर माणुस 
बहुपापा कर्ती नासले | छ | म्हणुन माणसें अणीक- त्याच्या चाकरीला जीतुकी 
' जीव होती . ईतुकें. नासायाला सव$वरास सन आले ॥छ॥ ह्याबद्दल नोये पुन्या- 
'दीकाला सर्केवराने अपण भुलोक नासायाला 'जगबुड धांडीन' म्हणुन सांगितलें 
|) छ॥ 'म्हणुन. लाकडाचा येक थोर पेटारा. करायास सांगीतले ॥ छ || म्हणजे 


"पेटारा तीनशे ३२०० गज़ाची. लांबी ५० पन्नास गजाचें रुंद ३० तीस गज उंच ॥ 
त्यांत कोठड्या ।। अणीक' दार करु सांगीतले ॥ छ॥ सर्वेदबराने नेमोल्या प्रमाणी ।॥। 
-त्यांत नोये पुरुष || त्याची आस्त्री॥ तीग. जण लेक ॥.लेंकाचीया तीगी जणी स्त्रीया ॥ 
म्हणजे. आठ जण रीगायाला सांगीतले ॥ अणीक मोन जातीच्या जातिमधे सुद. | 
'येकं येका .जीनसाचे दाढुले सात ॥ बाईका सात | अणीक . होण जिनसाचे दोनी 
'दादुला ॥ अणीक बाईकुं ॥ नासना. होयाला अपणाजवळ पेटात ठेउं सांगीतले 
. ॥ छ॥ अपणास || अणी साऱ्या जीवांस खायास होतें तें ठेवायास सांगीतले | ।1छ॥ 
पुंण्यादीक नोये पुरुषाने || जेसें सववराने त्याला सांगीतले ॥ तेसें वेळे ॥ छ || 
सर्वेवराने नेमोलें काळ आलें तदवां थोर पाउस रात्री अणीक दिवस पडु लागला || 
भुलोक बुडाळें ॥ पाणी उंच परवतावर पंधरा गज चढले ॥छ॥ कुळजोव बडन 
मेलो.॥ पेटाऱ्यांत उतरले ते वेगळे करून | छ॥ चाळीस दिवस ॥ चाळोस रात्री उस्वास 
घेई नास्तां थोर पाउस पडला ॥ छ॥ येकड्बो पंनास | १५० रोज गेल्या उपर अवघा 
पाउस थांबला || अणीक पाणी आदुं लागलें म्हणुन पेटारा अरमेनीये 'म्हणायाच्या 
मृलकाच्या डोंगरावर लागला ॥ छ॥| नोये पुरुषाने चाळीसाव्या दिवक्ली 
म्हार कावळा अणीक खबुत्र सोडीलीं ॥ पाणी आटले कीं नाहों म्हणून 
बंगायाला ॥ छ|| खबुत्रास उतरायाला वृक्ष नाहीं मेळलें । म्हणुन दुसऱ्याने 


| अनुक्रमणिका | 


र्‍सर्वेश्वराचा ज्ञानोपदेशा ४९ 


“परतुन:- आलें ॥ -नोये(ने) त्याला .'हात- घालुन, पेटांत ठेवविलें-॥ छ1]. अणोंक 
:सातं दीवसां. उप्रांये. दुसऱयान खबुत्र सोडींलें || तें सांज वेळी उलीव--म्हणायाच्या 
'सेलाच्या झाडाचा. ढाळा. चंचीत , धरून 'पेटांत. आलें ॥छ ॥ -तदवा. पाणी आटलें 
म्हणुन . नोये . पौत्याळा कळलें, ॥ छ। अणीक सात -दिवस थांबुन || तोसऱ्यान 
खबुत्र सोडीलें ॥ तें परतुन... आलें नाहीं ॥.छ ॥ तदवां सवेृ्वरान नोये. पुरुषाला 
-बोलाउन ॥ भुलोकामधधे उतरायास सांगितलें ' ॥ छ.|| तर नोये अवघीं जीवंत 
देखील पेटारा सोडन ॥ स्वासीयान सांगीतले तसेंच भोईंवर उतरलो । छ॥ 
-'तेथें देवारा करून ॥ सवेश्‍वराला आर्या देउन पुजा केलो ॥ छ. |. सत्यवंत. देवाला 
बहु. संतोष झालें ॥.छ ॥. माणुस जाति ।| आणीक अवघों. जोवंत भुलोकामधें 
“उतरून वर्तायास स्वामीयाने आज्लीर्बाद देउन सांगीतले ॥ छ ॥ तेसेंच त्यां आठ 
'जणांबर उन ॥ अणोक त्यां जीवंतावरून ॥ सवश्‍वराचा आक्षोर्वाद त्यांस लागला 
- म्हणून ॥ अम्हों आतां भूलोकांत माणुसें ॥ आणीक जीवंत बगतो तेसेंच दुसर्‍याने 
भुलोक भरलें || छ॥ त्या उपर सवेश्‍वरानें भुलोकास | आणींक जगबुड- घाडीना 
म्हणून सांगुन ॥ ह्या वचनाचा भरवंसा स्थीर होयाला ।॥ आभाळामधें लक्षण 
*होयाला ।॥| धणु ठेउं म्हणुन नोये पुरुषाला सांगितलें | छछछ] 


.. 1... _ ॥णौबेंतेज॥  ''_ 
॥ जाती ॥-चर्ण ॥. आणीक भाशांचें-अंतर दाखवीते । 


जंगबुंड गेल्या उंपर भलोकांत॑ माणसे '1॥ अणीक जोवंत . सवेश्‍वराच्या 
आक्षीर्वादांने दुसंव्यान भरली. |.छ॥ आता कोण येका बुधीवंतास संघेह येईल छं] 
" म्हुणजे केसे. करून समस्त माणसे येकाच बापांचे'॥ येकीचं मायेचे पुत्र होंउंन 1 
" इतुकौर्या ' बैवंगळीया जातो || बेवेगळे वणे ॥. अणीक :_वेवेगळे  भाशास्त्र 
झालों ॥ छ ।। जातीची खबर ।| पॅल्या भागात दाहाव्या || अंणीक अकराव्या 
' तेजांत सांगीतली ॥ म्हणुन - येथे काहा नंबें सांगायास “गर्जे नाही ॥ छं ॥ 
चवेबेगळे वर्ण तर त्या त्या मुलंकाच्या थंड | उष्ठ या सारोखे आले ॥ छ | वेवेगछे 
आाझास्त्र हांकाराबदल आलं ॥ छ॥ म्हणजे अदी समस्तां माणुसांस आदोबापाची || 
आदी आस्त्रीयेची येकीच बोली सार्‍या भुलोकामधे. होती | छ ॥ जगबड झाल्या 
* उपर माणुसें दुसऱ्याने उदंड वर्तले | छ ॥| म्हणुन येकाच मुलकांत दिवस फाडवना 
"झाले | छ || भूलोकामधे वेवेगळ्या सुलकांत दिवस काडायाला जाण्याच्या अदी 1 
त्याचें नांव थोर होयाला ॥ बाबीलोनोये म्हणायाच्या ग्रेका मुलकाच्या जाग्यावर ॥ 
यरमंडळी पावे परीयंत्र येक गोपुर बांधायाला समस्तांस येक बुधी झांलो॥ छ॥ 
न. भा. ४ 


ह.) 


डर 
1 
भद 


| अनुक्रमणिका | 


५०2 नवभारत 


तदवां परीयंत्र समस्तांस येकच भाश्यास्त्र होतें | गोपुर बांधु लागले | ले उंच बधीत 
आस्तां | त्यामधे सर्वेश्‍वराला माणसांचा हांकार बगुन || त्यास काहों मारीनास्तां 
त्यांचा हाकार टाकायाला वेवेगळ्या भाझास्त्राची बुधी दिली ॥ म्हणुन येकानें पाणी 
मागीतलें तर ।॥। अणीक जण धोंडा आणीत होता ॥ येकाने चुना मागीतला तर ॥ 
येक पाणी देत होता ।! म्हणुन येक येकाचे भाझास्त्र कळनास्तां | त्यांमधे 
गलबल झाला ॥ छ | आरंभले तें गोपुर संपादवनां झाले |छ॥ ह्याबदल येकयेक 
भाशाचे माणसें होते ते | समस्त मेळुन येक मुल्कांत वांचायास गेले ॥ छ ॥ म्हणुन 
वेवेगळीया भाशा बदल || वेवेगळ्या वर्णा कृती माणुस वेवेगळ्या जातीचे होणार 
नाहीत || पण लोकाचाराप्रमाणी वेवेगळ्या उदीमाबदल वेवेगळी जाति झाली ||छ॥ 
म्हणजे कानड्या माणुसांमधे समस्तास येकच वर्ण थेकीच बोलो ॥ जाती 
तर वेवेगळीया आहेता || छ || म्हणजे येक ब्राह्मणाची || येक वोकल मकळाची | 
अणीक वरकड जाति भाक्ास्त्रामधें | तेसेंच वरकड चितावे ॥8॥ ह्यात तुला 
येक बुधी समजायास सांगतो || गर्व समस्तां वाईटपणाचे मुळ ॥ गर्वाबदलू देवद॒त 
नरकात पडुन भूत झाले |॥ गर्वाबदल आदि पुरुष सवेवराचें फरमाण मोडन ॥ 
च्यारी देवदानें अणीक सुखाचा मळा सांडून गेला || त्याच हांकाराच्या पापा क्त 
त्यो ॥ अणीक त्याचे पुत्र अवघे सर्वे कष्ट भोगत्यात || तेसेच हांकाराबदल अवघे 
माणुसें येकी भाझेचे अस्तां || समस्तांस वेवेगळे भाजास्त्र झालें ॥ छ॥ समस्त 
मोनजातीची || कोणत्या मुलकाची तर || येकयेक जातीची सुभावीं येकी बोली 
॥ छ॥ म्हणजे कोणत्या मुलकाचे बेल ॥ घोडे तर ॥ अवघे येक जातीचे ॥| 
अणीक बोलीचे सुभावीं || छ|॥ माणुसें मात्र हांकाराबदल स्वभाव भाक्ास्त्र मधे 
राहिले नाहोंत ॥ म्हणजे आदि पोत्या आदि मायेचें || छ।| तर हांकाराचें वीख 
बरवे करून बग | अणीक त्यावर दावा ठेउन || हाकार करूं नको ॥ हांकार 
वाईट पणाचें आदो मुळ म्हणुन | माणुसें लोकीक आचारा कतो || वेवेगळी 
जाती झाले तर ॥ स्वभावी येक जातीचे || म्हणुन येकयेकावरी सारीखो प्रोती 
असावी || येक आदी पुरुषाचे पुत्र म्हणुन |छछछ 


बदल 


| अगतिक | कळली 


"4 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे ४55 प 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


प्रा. प्र. रा. दामले 
गांधीजींचे अनुयायी 


गांधीजींसारखा असामान्य नेता आपणामध्ये तीस वर्षे कार्य करून गेला 
परंतु आजचे आपले जीवनात त्यांच्या शिकवणुकीचा मागमूसही दिसत नाहो. या 
परिस्थितीचा विचार करता मनात येते कौ गांधींची भूमिका, व मते ज्यांना पसंत 
नाहो व नव्हती त्यांचा विचार सोडला तरी ज्यांना गांधींचे अनुयायी म्हणतात व 
जे आपणास तसे समजतात ते काय करू हाके व शकले नाहोत हे प्रथम 
पाहण्यासारखे आहे. प्रस्तुत लेखात तो प्रयत्न केला आहे. 


प्रस्तुत लेखात गांधीजींचे निधनानंतर त्यांचे अनुयायी म्हणविणाऱ्या 
अधिकारपदावर असलेल्या व नसलेल्या व्यक्‍तीपैकी काहो प्रमुख व्यक्‍तींविषयी 
थोडक्यात विवेचन करणार आहे. राज्यकारभाराची जबाबदारी असूनही 
पं. जवाहरलाल हे गांधींच्या मानवतावादाचे खरे पुरस्कर्ते होते. व राहिले. 
जवाहरलाल यांमध्ये गांधोंचे मनुष्यस्वभावाचे ज्ञान नव्ह्ते व गांधीच्या विचार- 
सरणीचा एक भाग त्यांस कधीच नीट समजला नाहो. तो भाग म्हणजे खरा 
मानवतावाद हा साधेपणा व विकेंद्रीकरण हो साधने उपयोगात आणली तरच 
सुफल होईल. हे जवाह्रलालनी कधी नीट ओळखले नाहो. स्वराज्यप्राप्तीनंतर 
राजकीय संस्था म्हणून काँग्रेस बरखास्त करावी असे गांधी का म्हणत हेहो 
जवा/ह्रलाल यांस समजले नाहो. “ फेर ना फेर! वादांत जवाहरलाल कोसिल 
प्रवेशाविरुद्ध होते पण त्यातील गांधींची मूलभूत भूमिका समजावून न घेतल्यामुळे 
स्वराज्यानंतरही सत्तेच्या स्वीकारात फार मोठा धोका आहे हे ते विसरले. 
परिणामी काँग्रेसपक्ष म्हणजेच देश असे समजून भल्याबुऱ्या मार्गानी काँग्रेसची 
प्रतिष्ठा व सामर्थ्ये टिकवण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला, व अनेक अप्रामाणिक :॥ 
स्वार्थसाधू लोकांचा केवळ ते काँग्रेसमध्ये होते म्हणून पाठपुरावा केला. आंतरदेक्ीय 
राजकारणात जवाहरलालनी मुख्यतः गांधींची भूमिका स्दीकारलो इतकेच नव्हे 
तर याबाबत व आधिक नियोजनाबाबत गांधीजीपेक्षाही प्रगत भूमिका त्यांचो 
होती. परंतु मनुष्यस्वभावाचे चाणाक्षपणे निरीक्षण त्यांना कधीच करता आले 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


अनुक्रमणिका 


चे 

3:५९ 

*-«< अमृतमहोत्सवी 53-३७ 
र 5८% 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामडळ, वाई 


५्‌र क नवभारत 


नाही व त्यामुळे त्यांना य्न मिळू शकले नाही. सरदार वल्लभभाई व नेहरू 
है दोघे एकमेकास पुरक होते व काही अर्था वल्लभभाई हे गांधीचे सर्वांत जवळचे 
असे सहुकारी व साहाय्यक होते. गांधीजींच्या रांजकोय क्षेत्रातील यज्ञात त्यांचा 
मोठा वाटा होता परंतु गांघोंची वेशिष्ट्यपुणे. शिकवण व दृष्टिकोन हो वल्लभ- 
भाईना विशेष किंवा पुर्णतः. पटली असे कधीच झाले नाही. स्वराज्यस्थापनेनंतर 
सहा महितच्यात. गांधीजींचे निधन झाले, जर ते अधिक जगते तर वल्लभभाईंचे 
व त्यांचे मतभेद निकरावर आले असते असा संभव होता. देझ्याच्या हिताच्या 
दृष्टीने. वल्लभभाईंची कामगिरी बहुसोल ठरली. व ठरली . असती आणि ते पं. 
जवाहरलाल. यांच्या .अर्थो गांधीवादी नसले तरी ,ग्रांधीजोंच्या शिकवणुकीतील सत्य 
ते आपल्या व्यवहोरवाबात पुष्कळसे. . सामावून -घेत. राजेत्रप्रसाद, मोलाना 
आझाद, राजाजी ही गांधीवादी संडळी नेहरू पटेल यांच्या मानाने बुय्यम स्थाना- 
वर राहिली ब राजांजींनी तर पुढे आपला पक्षही. बदलला. काँग्रेस. पक्षात राहि- 
केले व अधिकारपदीं असलेले कांग्रेसचे. इतर. पुढारी. यांच्याबद्दह सामान्यतः असे 
म्हणता येईल कौ गांधीजोंच्या दिकवणीच्या कोठच्याही महत्त्वाच्या भागावर 
त्यांचा खरा विववास नव्हता 'व॑ नाहो. इंदिरा गांधी यांची. कतबगारो वादातीत 
आहे. परंतु साधनाची. शूचिता व. निःस्वार्यपणे केलेली गरीबाची कर्णव- ही 
त्यास खरोखर कितपत मंजूर महे ते सांगतां येत नाही. अशा घटना घडल्या 
वघड्तेआहेत. " 1.01. क 


काँग्रेस पक्ष सोडून पण आपण गांधीवादी आहोत असे म्हणवणाऱ्या. अनेक 
नेत्यांनो समाजवादी पक्षात कार्य केले. त्यातील: कांही-उदाहरणाथ डा. लोहिया 
नाथ पे, एस्‌ः एम्‌. जोशी हे प्रामाणिक व॑ःध्येयवादी आहेत परंतु राजकीय पक्ष म्हणून 
'ड्यवहार- किवा ध्येयवाद यांतील कल्ञाचीही घट्ट पकड नसल्याने या 'पक्षाची सतत 
वाताहत झाली व होत आहे. शिवाय त्यांच्यातल्या अनेकांचा बुल्िवाद उथळ व 
पुस्तकी असल्यामुळे ते जनतेपासुन -वूर- दूर चालले आहेत. व राज्यकर्त्या पक्षावर 
दौका करणे व॑ निवडणुकीच्या वेळी -जमेल त्या पक्षाशी. एकजट करणे व तोही 
अयशंस्वीपणे, एबढेच त्यांचे हातून झाले. या -मंडळोंना खरोखर समजतच नाही 
:याचे ' एक उदाहरण त्यांनी सामान्यतः' सतत जोपासलेला साम्यवादाचा - कडवा 
रोध. गांधी. साम्यवादी नव्हते हे खरे आहे परंतु ते त्याअर्थी समाजवादी नव्हते त 
स्हणजे आपणास ते तसे म्हणून घेते नसत. परतु गांधीना फाय पाहिजे होते 
थांचा विचार केला तर तें अनेक बाबतीत साम्यवाद्यांच्याही पुढे होत असे 
म्हणावे लागेल. : शिया दे. आ. वा . 


| अनुक्रमणिका | 


गांधीजींचे अनुयायी | ५३ 


, .राजकारणाचे बाहेर राहून गांधीजींचे कार्य पुढे. चालविण्याचा अनेकांनो 
प्रयत्न केला. त्यात मुख्यतः विनोबा ब जयप्रकाडा यांचा समावेश होतो. या 
दोघांपुरतेच. बोलावयाचे तर गांधींची मूलभूत भूमिका. त्यांना. ससजली असुत 
पटलो. आहे व अधिकारपद, संपत्तो यांचा लोभ सामान्य. अर्थी त्यांस नाहो हे 
सर्वास मान्य होण्यासारखे आहे. परंतु ते जे काय करू दकले व करण्याची इक्यता 
दिसते ते. प्रायः . प्रतीकात्मकच आहे. असे म्ह॒टले पाहिजे, भूदानाचा बोलबाला 
पुष्कळ झाला असला तरी जमिनी-विषयक असलेली विषमता व लक्षावधी लोकांचो 
त्या बाबतीत होत असणारी फसवणूक त्याने फारशी कभो. झाली असे म्हणता 
येणार नाही. ज्ञासनाने या बाबतीत काहो विधेयके संमत केलो आहेत परंतु या 
बाबतीत ज्ञासनात कोणाला विज्षेष भास्था नाही. काळकाढूपणा हा त्यांच्या पाच- 
बीलाच पुजलेला आहे व त्यातून निर्माण होणारे दुसरे प्रश्‍न. शासन जबाबदारीने 
हाताळत नाहो. जयप्रकाश यांनी बिहार. दुष्काळात व अज्ञा काही बिकट संकट 
प्रसंगी व.मध्यप्रदेश्ाच्या डाकूंबद्दल काहीसे नजरेत भरण्यासारखे कार्य केले परंतु 
त्यालाही फार मर्यादा आहेत. व त्यांत एक प्रकारची कृत्रिमता आहे. तात्पयं. हेच 
फो गांधींच्या शिष्यांपेकी हे दोन्ही ल्रिष्य म्हणण्यासारखे कार्य करू शकले नाहीत 
नुकतीच जयप्रकाशांशी माझी. गाठ झाली: त्यावेळी याबाबत विचारता गांधीजींची 
जनमानसावर एक प्रकारची पकड होती व त्यांना वृत्तपत्रीय पाठिंबा फार जोराचा 
होता, .नामही गांधीवादी .मंडळी- आता  वृद्ध' झालो :आहोत. आजच्या ' पंतप्रधान 
ब-म्हणून शासनातोल' व्यक्‍तीःआमची. उपेक्षा करतात अक्षी कारणे जयभ्रकाशयांनी 
सांग्रितली..त्यांचो-विचार.”केला असता लक्षाते येते की, जयप्रकाश गांधीवरदी 
असले; तरी-गोंधीजींची:'. उत्कटता; 'लढाऊवृत्ति . व:: त्यामुळे .त्यांच्यात-:-असंणारे 
सामंथ्यं ही. त्यांच्यांत नाहीत. 'जयप्रेकाजांना:- मुंबई दिल्ली या. ठिकोणी सो.भेटलो 
प्रण :प्रासादतुलंय निवासात सर्वःसोंयीनी युक्त: असे ते जोबन' जगत' होते. गांधीजींनी 
सारबेजनिक जीवनात : प्रवेश *: केल्यापासून *:ते. अश्या ' जीवनावरूंन बुद्धधाः दुर 
राहिले. स्वराज्यप्राप्तीचे. सुमारास त्यांनी, बंगाल प्रांतात हिंदू-मुस्लिसं ऐकयाकरिता 
पदयात्रा -कल्ी पार: .पाडली याचे वर्णन. !.एकलाचलोरे? यां संनुगांधीच्या 
देनंद्रिनीत'मी नुकतेच. वाचले, : थंडीकरिता .रातोवनात झोपड्यांत रहात. असता 
गरम. कापडाचा एक तुकडा मतूने त्यास. दिला- होता, तो फाटला. तेव्हा दुसरा 
सवा ने घेता-फाठफाच- शिंवूनं त्यांनी -वांपरळा..तो निधनांचे दिवसापर्यंत--रोज 
अनवाणी धुळीतूंन' चाळावयाचे म्हणून एक विवस.. थंडीत ' हातपाय धृण्यांफरिता 
त्यांना. गरम .पाणी दिले असता ते त्यांनी घेते नाही व. म्हणाले हिंदुस्थानात 
अन्न शिजविण्याकरिता सरपंण मिळंत नसता मी हातपाय धुण्याकरिता..गरमु 


| अनुक्रमणिका | 


५४ | नवभारत 


पाणी वापरणे माणुसकीचे नव्हे ते मी करणार नाही. गांधी प्रभावी का होते 
हे अश्या घटनांवरून समजते, गरीबात गरीब असे जीवन मो जगेन असे ते 
म्हणत व तसे ते जगले. कुष्टरोग्यांपासुन सर्व प्रकारचे रुग्णांची त्यांनी प्रसंग 
पडल तेव्हा जातीने निरलसपणे सेवा केली व सदासर्वकाळ आपल्या तत्वाकरिता 
पंडतील त्या हालअपेष्टा व मरणही पतकरण्यास ते तयार होते. ब म्हणून 
गांधींना लोक मानीत. न्रिटिझासारखे बलवान व चाणाक्ष राज्यकते त्यांना 
नमले व सर्व जगातील अनेक विचारवंत जगावरील आजच्या संकटात ज्याचा 
आधार वाटावा ब जो एक विचार सुचवू शकेल असा एकच नेता गांधी असे 
मानतात. ७. . ह मह 

जयप्रकाद .व विनोबा यांच्या दर्जाचे नव्हे परंतु स्वतःस प्रामाणिक गांधीवादी 
असे समजणारे अनेक कार्यकते देशात होऊन. गेळे व.आहेतहो. प्रत्यक्ष नामनिदेक्ष 
न करता विज्लेषत: महाराष्ट्रातल्या ग्ांधीवाद्यांबद्दळ मो दोन शब्द लिहितो. 

* माझ्या समजुतीप्रमाणे या गांबोजनांकडून मद्यपान बंदी, खादी, हिंद 
मुस्लिम जमातीतील बंधुभाव.. व अस्पृष्यता निवारण थाकरिता उत्कटतेने व 
धेर्यांने जसे कार्य व्हावयास पाहिजे होते तसे झाले नाही. राज्यकर्त्यांच्या होणार्‍या 
ढोबळ चुका व गरीब जनतेवरील अन्याय याचे विरुद्ध विरोधी राजकीयपक्षात न 
जाताहो अपक्ष भूमिकेवरून गांधीवाद्यांना पुष्कळ खटपट करता माली असती 
पण. त्याकरिता येतील त्या हालअपेष्टा सहन करण्याची तयारी हवी होती. गांधी 
'हे फकीर होते. ब ते आपल्यास योग्य वाटणार्‍या गोष्टी निर्भोडपणे व. घोका पत- 
करूनही आचरणात आणीत व जाहोरपणे त्यांचा पाठपुरावा करोतं, अलिकडील 
अगदी लहान गोष्ट मला आठवते त्यावरून गांधी फाय होते है या मंडळींना समज- 
लेच्च नाही अशी झ्ञंका येते. आपले झासन निधर्मी आहे म्हणून पंढरपुरच्या वाषिक 
पुजेत शासनाने साग घेऊ नये असे काही तयाकयित पुढाऱ्यांच्या झिफारसोवरून 
शासनाने ठरविले. त्यात ढोंगीपणा तर होताच कारण केत्र व राज्यसरकारातील 
सवे लहानसोठे सतत सावंजनिक प्रसंगी धामिक समारंभात “भाग घेतात व 
हौसेने त्यांचे नेतृत्व करतात पणं हा भाग सोडून दिला तरो मौ राजकारणात 
पडलो याचे कारण माझा धर्म तसे मला सांगतो; व तो ईइवराची आज्ञा असे मी 
समजतो ' असे जन्मभर सांगणार्‍या गांधोंच्या शिष्यांना था विपरीत घटनेविषयी 
नापसंती दक्षवाबी असे वाटले नाही हो भाइचर्याची गोष्ट.. मोज अशी. आहे की, 
या घटनेविषयी नापसंती व्यक्‍त करणाऱ्या व्यक्तीस व पक्षास निर्घिचाद व क 
मोठा पाठिंबा मिळाला असता व आम्हास कोणीच विचारीत नाही या रडगाण्याला 
हॉ भपवादच क्षाला असता. क ह 3. तत 


| अनुक्रमणिका | 


यगांधीर्जीचे अनुयायी ५५ 


मंबई राज्यात आता मद्यपान बंदी उठली व ही गोष्ट मोठ्या प्रौढीने 
'राज्यकतं व अनेक समाजनेते सांगत असतात परंतु ही घटना शरमेची आहे व गांधीनी 
देशोन्नतिकरिता अतिक्ाय मलभत गोष्टी सांगितल्या त्याकडे त्यांत दुलंक्ष होत. 
आहे. आज मद्यपान बंदी उठवून मिळालेला पेसा वापरून लोककल्याण साधनाच्या 
गोष्टी आहेत त्याचे विरुद्ध भूमिका-- गांधीवाद्यांनी ठामवणे घेतली नाही ब 
जोराचा विरोध, सत्याग्रह केला नाहो हो खेदाची गोष्ट होय, असा प्रयत्न या 
घटकेस यक्षस्वी झाला असता असे नाहो पण तरीही अक्षा कुतीस काही तरी नेतिक 
मल्य असते व परिणामी त्यांचे आचरण व्यथं जात नाही. खरी गोष्ट अज्नी आहे को 
मद्यपान बंदी, खादी इत्यादि रचतात्मक कार्याबद्दल उत्साहाने व उपेक्षेस व विरोधास 
न जुमानता गांधीवाद्यांनी सतत चळवळ चालू ठेवली असती तर या गोष्टी या 
'यराला कदाचित्‌ आल्याच नसत्या. पण लहानमोठे परिसंवाद घडवून आणावयाचे व 
गांधींच्या वाडमयाच्या व इतर त्यांचे जीवनाशी. निगडित वस्तंचा संग्रह करावयाचा. 
'गांधी, कस्तुरबा, इत्यादींची पुण्यतिथी साजरी करावयाची असल्या निरुपद्रवी पण 
भ्राय: प्रतीकात्मक स्वरूपाच्या गोष्टी सोम्यपणे वः एक प्रकारच्या कमंठपणे करोत 
-राहावयाचे म्हणजे गांधीवादाचे आचरण असे ही मंडळी समजली. गेल्या दहा वीस. 
वर्षांत. महाराष्ट्रात संयुक्‍त महाराष्ट्र विषयक व इतर काही वादग्रस्त प्रकरणे 
घडली. त्यात गांधीवा्यांनी अतिरेकी भूमिका घेतली नाही, हे खरे असले तरी. 
त्यांचा . समतोल हा बराचसा निष्कियत्त्वाचा भाग. होता. कोणालाच फार 
दुखवांबयाचे नाही हा. सवाळपणा. होय. हे गांघींचे. सौजन्य नाही. जसे .दिवस 
चालले आहेत तसे गांधीच्या गिकवणीपासन हे राष्ट्र अधिकाधिक दूर जात आहे. 
र्‍त्यालाः. राज्यकते, विरोधीपक्ष, राजकीय पक्षात नसलेळे व बहुसंख्य सुशिक्षित 
जबाबदार आहेतच. परंतु गांधीवाद्यांनी तरी. आपले कार्य अधिक. निष्ठेने 
-क'रांबयास . पाहिजे .होते, असे म्हटल्याशिवाय राहवत नाहो. गेले महायु व. . 
त्यानंतर ' झालेली तांत्रिक प्रगति यांनी जग. बदलते. आहे. पण: दाहाण्यांचे मते. 
म्हणून गांधीवादाची आज फधी नव्हती इतकी गरज आहे - 


अप्पा पटवर्धन, बाबा. आमटे असे थोडे अपवाद आहेतच. व त्यांचेत कार्यकाळ 
-विसरणार नाही पण अशी पुष्कळ माणसे जागोजांग व्हायला, असायला हंची होती. 
खेड्यांत राहून व असे कार्य करून त्यांनी राज्यांत इष्ट क्रांतीची तयारी केलो असती. 
आज भोधती दिसते ते अगदीच तकलादू ब उथळ आहे. सुलस्वास्थ्यात राहून 
कागदी घोडे नाचवेन कोणासही खुपणार नाही अद्या पद्धतीने सोठी कार्ये होत 
नसतात 


| अनुक्रमणिका | 


५६ : -_ , नेबभारत 
: 'आज जगभर परिस्थिती अशी आहे को, हिदुस्थानच्याच नव्हे तर जगाच्या 
अनेक बिकट समस्यांना उत्तर असलेच तर गांधोबादात आहे, असे अनेक 
पाइचांत्य विचारवंतांना वाटते. परवाच डॉ. इव्हेंन इलिच म्हणून एक प्रसिद्ध 
क्िक्षणतज्ञाचे 1)6501100118 01 5०९४३ या विषयावरील व्यांल्यान ऐकले. 
त्यांत-त्यांचा मुख्य मुह होता तो?:असा को सोक्षरता, ज्ञालेय महाविद्यालयीन 
अभ्यासक्रम वगेरे प्रचलित यंत्रणांतूनं आधुनिक समाजाचे खरे श्िक्षण होणे अनेक 
दृष्टीनी अशक्‍य आहे व जे शिक्षण त्यांना मिळते.. त्यापासून विशेष लाभ होत 
नाही. म्हणून विनोबा, गांधी इत्यादींचे भूमिकेतून अगदी नवी पद्धत व यंत्रणा 
वापरली तरच पाऊल कांही पुढे पडेल पण ते व्हायचे तर समाजाची मूल्येच 
बदलायला हेवी व गला & ठा ७एभ'॥॥1॥)४2 या ऐवजो 1 18४0 
भाठ्पट्टा एप णि याऱ५भ£' भक्षा प्रकारच्या 117७501 ने ते होऊ 
शकेल. चालंठेल्या जगरहोटीच्या चंकाला अंज्ञी कांहीतरी नवी-चालना दिल्याशिवाय' 
घोफा अटल आहे हे. गांधीना. दिसले. ते जसे आंहे-तसे ते असावे - कांही करू नये 
- या मताचे. व वृत्तीचे ते नव्हते पेण. याः वळणावर कोठ्या माग घ्यावयाला ह्वाः 
याबद्दल त्यांची विशिष्ट मतें होती. :-, _. .'-। ..: हि 

"_ गांधींचे, कार्य पुढे चालवावयाचे तर 'प्रतिकाराची 


ी र आढ चालव ची व त्यातुन उःळूवणार्‍्या 
हालांची तयारी. पाहिजे. गांधी .सोम्य होते पेण' मवाळ' नव्हते, 'निल्किय नव्हते, 
जन्मभर .ते लढतच राहिले हे लक्षात ठेवले' पाहिजे” विनोंबा-जंयंप्रकाडापोसन 
लहान मोठे सर्व गांधीवादी राज्यकत्यांशी जवास्त नरमांईने वागतात, त्यांच्या 
जुका त्यांना निर्भीडपणे सांगत -नाहीत व अन्याय अविचार होत असताही“ हे बरे 
नांही" असे बोलण्या लिहिण्या पलिकडे जाते नाहीत. आम्हा सच्चा गांधीवा्यांना- 
(आणि ज्यांत ही मंडळी. मुरारजी, ढेबर;' कूपलानी व ववचित्‌ स. का. पाटील. 
यांचाही समावेष करतात) बार्जूला टाकले जात आहे; सरकारचो यंत्रणा 'आम्हाला 
पायाखाली तुडविते, जनतेचे आम्हाला पाठवळं नाहो ही भाषा अस्सल माघी, 
वाद्यांना शोमत नाहो. आपिरिकेतील' गोरे सरकरि व हिंदुस्यांन'संरकार, व ब्रिटिश 
साम्राज्य: याविरुद्ध लढताना. गांधींना - प्रबळ_ प्रतिस्पर्धी नव्हते असे जाही व 
गांधी&कश्रीच असे निराझेने बोलळे, वागले नाहीत. _ _ 70९ 


| अनुक्रमणिका | 


श्री. बा. रा. जवाहिरे 


पक्षविराहेत लोकशाही 


१ आधुनिक लोकशाहीचे स्वरूप | 
- 7 . व्यक्तिस्वातंत्रय राखून व्यक्‍्तिविकास घडवणारी. समूहरचना किवा 
समाजरचना माणसाला आवद्यक असते. आणि अक्ला समाजरचनेची तरतूद फक्त 
लोकझ्ाहीतच उपलब्ध असते. इसवी सनापुर्वी चार पाच इतके ग्रीसमध्ये लोकशाही 
होती व ती प्रत्यक्ष लोकशाही होती. तेथील राज्ये हो शहरराज्ये. होती. आणि 
त्यामुळे त्यामध्ये सब नागरिक भाग होऊ ककत होते, सन. १७८९ मध्ये परेंच- 
राज्यक्रांती झाली व आंधुनिक जगाची लोकशाही जन्मास आली. ही. लोकज्ञाही 
शहरराज्यांची. नसून. देवाव्यापी . राज्यांची आहे; आणि म्हणून -या देशव्यापी. 
लोकज्ञाहीच्या कारभारात -स्व “नागरीक: प्रत्यक्षपणे भाग. घेऊ. शकत नाहीत.. 
छोकांना आपले प्रतिनिधी. निवडून द्यावे. लागतात -व. त्या. प्रतिनिधींनी कारभार 
पाहावा लागतो. अश्नारीतीने .हल्ली. जगात:; अस्तित्वात. असलेली: लोकघाही हो 
प्रातिनिधिक लोकशाही माहे. व; - 
,...* असेरिकन -.यादवी-युद्धः : जिकल्यानंतर: अध्यक्ष ;अन्राहाम लिकन'- यांती 
गेटस्वर्गर: येथे दितांक १९-११-१८६३ रोजी. केलेल्या भाषणात ..य़ा- लोकशाहीची, 
व्याख्या: लोकांचे/ःजोकांनी : निमिलेले ब लोकांसाठीचे राज्य. अशी केली आहे. 
लोकांची: देखील लोकल्ाहीबद्दल या व्याल्येप्रमाणेच-अपेक्षा असते .व आहे. 'तंथापि 
प्रतिनिधीनी चालवलेल्या या राज्यकारभारावर लोकांचे नियंत्रण: अपेक्षडतके नसते 
किवा. फारच कमी असते, असा अनुभव आहे आणि म्हणून * लोकॉंचे राज्य? 
- ह्या या व्याख्येतील भागांचे. प्रत्यंतर लोफझाहीबाबत पाहावयास . मिळत नाही, वः 
“ लोकांचे 'राज्य?/ हां भाग फक्त कागदावरच राहतो 0 ट्र 
पक्षाधिप्चित लोकशाही> 
याःआ्रातिनिधिक लोकशाहीची वाढ व्यवस्थितवणे- झाल्याचे उदाहरण म्हणजे 
इंग्लंड होय. तेंथे राजाची बाले घेणाव्या प्रतिनिधींना रॉयलिस्ट म्हणजे राजाच्या 
बाजूचे असे म्हणत असते. त्यामुळे राज्ञांचे समर्थक व विरोधक असे राजकारणामध्ये 


| अनुक्रमणिका | 


५८ नवभारत 


गट पडले, पुढे तेच टोरी व व्हिंग या नावानी संबोधले गेले. ' व्हिगना ! नंतर 
लिबरल म्हणू लागले. अज्ञारीतीने लोकशाहोच्या राजकारणांत राजकोय पक्ष आले. 
तसेच स्पौकरच्या डाव्या बाजूस जहाल विचारसरणीचे प्रतिनिधी बसत असत व 
उजव्या बाजूस मवाळ बसत असत. त्यामुळे डावे म्हणजे जहाल मताचे व उजवे 
म्हणजे मवाळ अगर प्रतिगामी असे समीकरणं तिर्माण झाले. आता लोकज्ञाही 
म्हणजे एक अगर अधिक पक्ष संयुक्तपणे अधिकारावर आणि एक अगर अधिक 
पक्ष विरोधकात असे आपण सरसकट लोकश्ञाहीचे स्वरूप पाहतो. 


३ पक्षाधिष्ठित लोकशाहीतील दोष व दु:खे- 


लोक्ञाहीतील नागरिकाचा महत्त्वाचा हकक म्हणजे विधिमंडळावर 
व पर्यायाने मंत्रिमंडळावर निवडून जाणाऱ्या उमेदवारांना निवडन देण्याचा. 
हे उमेदवार राजकौय पक्षाकडून उभे केले जातात. त्यात त्यांचे गण अगर 
लोककार्य यापेक्षा त्यांची जातजमात, त्यांची आथिक ताकद आदि गोष्टींना 
-अधिक महत्त्व देऊन पक्षाकडून त्यांना तिकौट दिले जाते. अद्ञा रीतीने 
उमेदवार सुद्धा राजकीय पक्षांकडून जनतेवर एकप्रकारे लादले जातात. 
इतके को अनेक वेळा उभे असलेल्या उमेदवारांपैकी एकहो उमेदवार मत 
देण्याच्या पात्रतेचा नाही असे मतदारास दिसून येते. प्रत्यक्ष मतदानामध्ये 
राजकीय पक्षांकडून अनेक प्रकारची दडपणे, धाकदपड्या व विविध प्रलोभने 
यांचा सरसकट वापर केला जातो आणि त्यायोगे प्रतिस्पर्धी अज्ञा योग्य उमेद- 
वारास निवडणूक लढवणे जवळपास अशक्य करून टाकले जाते. एकूण अज्ञा 
वातावरणाच्या व साधनांच्या साहाय्याने पक्षीय उमेदवार निवडन येतो. 
निवडून आल्यानंतर आपण आपल्या मतदारांना व मतदारसंघास जबाबदार 
आहोत हो गोष्ट त्याच्या ध्यानीमनीही असत नाही. निवडून आल्यानंतर मी काय 
काय केले हे वेळोवेळोच काय परंतु कधीही तो मतदारांना सांगायला किवा 
त्यांचेकडून सूचना घ्यायला जात नाहो. परिणामी हा लोक-प्रतिनिधी प्रत्यक्षात 
मतदार नागरिकांना जबाबदार न राहता आपल्या पक्षालाच जबाबदार राहतो व 
पक्षाच्या नियंत्रणानुसार वागतो. शिवाय निवडणुकीचे वेळो मतदारांना दिलेली 
आइवासने तो व त्याचा पक्ष सोयीस्करपणे विसरून जातात, किंबहुना ती ते 
झुगारून देतात. अक्ञारीतीने मतदार नागरिकांचे लोकज्ञाहीतील धनीपण जवळ 
जवळ तांत्रिक ब कागदावरचेच राहते आणि परिणामी व्यक्‍्तिस्वातंत्र्य व व्यक्‍्ति- 
विकास हो जी लोकह्नाहीतील प्रमुख उद्दिष्टे ती राज्यकर्त्याच्या केवळ मर्जीची बाब 
राहते. विद्षेषतः मागास राष्ट्रातील लोकशाहीची अवस्था ही अज्ञी असते. मतदार 


> पभ » 
त ुः *््र 
१८... 
अनुक्रमणिका स्वास डन | न ना र) 
शौ मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
.) 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे पै 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


'पक्षविरहित लोकशाही ५९ 


नागरिकांचे दुःख केवळ एवढ्यावरच थांबत नाहो. राजकोय व आथिक प्रश्‍नां- 
खेरीज सामाजिक, शेक्षणिक, सांस्कृतिक आदि जीवनाच्या सर्व क्षेत्रातील प्रश्‍नांवर 
राजव्हीय पक्षांचेचे आधिपत्य चालते. जीवनांतील कोणत्याही क्षेत्रातील प्रश्‍न 
अगर अडचणी सोडविण्याकरिता नागरिकांना राजकोय पक्षाचाच व राजकोय 
कार्यकर्त्यांचाच आधार व मदत घ्यावी लागते. अन्यथा प्रश्‍न सुटण्याची शक्‍यता व 
साधन नाहो. ( गोसंवर्धनाचा प्रश्‍न असो, आयुवेंदाच्या पदवी परीक्षेचा प्रश्‍न 
असो, किंवा प्रग्रस्त नागरिकांचा अगर पूरग्रस्त घरमालकांचा प्रश्‍न असो, सर्व 
बाबतीत राजकीय पक्षांचा व कायंकर्त्यांचा आधार घ्यावा लागतो. ) थोडक्यात 
म्हणजे नागरिकांचे सर्व जीवनच राजकीय पक्षाकडून नियंत्रित व नियमित केले 
जाते. हे असे का घडते व का घडावे याचा थोडा विचार केल्यास त्याचे कारण साप- 
डणे काहो दूर नाही. सत्तासंपादन हेच पक्षांच्या अस्तित्वाचे उहिष्ट असते. निवड- 
णुका आदि माफत सत्तासंपादनाचे काम करण्याऐवजी फक्त लोकशिक्षणाचे व 
जनहिताचे आम्ही काम करीत राहणार आहोत असे सांगणारा पृथ्वीतलावर 
एकही राजकोय पक्ष सापडणार नाहो; नव्हे सत्तासंपादन हो बाब राजकोय 
पक्षातून काढली तर राजकोय पक्ष शिल्लकच राहू शकत नाहो. सत्तासंपादन 
हे एकदा उद्दिष्ट ठरले को सर्वे सुष्ट व दृष्ट मार्गांनी त्याचा पाठपुरावा करावा 
लागतो, कारण सर्व पक्षांची याबाबतीत अगदी स्पर्धाच लागलेलो असते. त्यामुळे 
साधनांची शुचिता हो गोष्ट राजकोय पक्षाच्या विचारीच येऊ शकत नाहो. सत्ता 
संपादनाचे अगर सत्ता टिकवण्याचे काम करीत असताना जे काहो जनहिताचे काम 
पक्षास करता येईल अगर करावेसे वाटेल तेवढेच जनहिताचे कार्य राजकीय पक्षाकडून 
लाभ इाकते. सत्तेवर आलेली व्यक्ति अगर संस्था हो सत्तेमुळे बिघडते आणि सत्ता 
जितकी अधिक मोठी असेल तितकी ती अधिक बिघडते, असा सवंत्र अनुभव आहे. 
त्यामळे सत्तेवर पक्ष आला की, त्याचे बाबतीत अल्ली प्रक्रिया घडते. या सर्वाच्या 
मळाशी आणखी एक महत्वाची बाब सामावलेली आहे. ती म्हणजे कितीही लोक- 
झाहीवादी पक्ष असला तरी त्या पक्षामधील अंतर्गत सत्ता केवळ एक अगर दोन 
चार नत्यांच्याचा हातात असते आणि ते म्हणतील व ठरवतील त्याप्रमाणेच 
पक्षातील सर्व लोक व संस्था काम करीत असते. पक्षातील विविध पातळीवरोल 
पदाधिकाऱ्यांच्या निवडणुका अगर नेमणुका पक्षनेत्यांच्या मर्जीप्रमाणे घडत 
असतात. अक्षा प्रकारे समाजाला लोकशाही जीवन द्यावयास निघालेला राजकोय 
पक्ष हा स्वतः लोकह्याही मार्गाने जाणारा नसून हुकूमशाही मार्गाने जाणारा 
असतो; आणि म्हणून अश्या पक्षयंत्रणेकडून समाजजीवनात प्रत्यक्षतः कितपत 


लोकझ्लाहोस पोषक अश्ली वाटचाल घडणार हे उघडच आहे. अन्या या पक्षीय 


| अनुक्रमणिका | 
2-1 मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्माठशाळामडळ, वाई 


६० - __ नवभारतः 


राजकारणात आणखीही एक विशेष गोष्ट घडते. ती म्हणजे, एकदा एका पक्षाचा: 
बाईट: अनुभव आला, म्हणून सुजाण मतदार दुसऱ्या पक्षाच्या उमेदवारास निवडून 
देतो. तथापि या दुसऱया पक्षाच्या उमेदवाराचाही नागरिकास तसाच खराब 
अनुभव येतो. आणि झेवटो नागरिकाजवळ अन्य उमेदवारनिवडीचा पर्यायच उरतः 
नाही. अद्या रीतीने मतदार नागरिक हा पक्षीय राजकारणामुळे सर्वस्वी एकाकी वः 
डुंबळा असा राहतो. आणि या: सवं..दोषांचा संकलित परिणाम असा घडतो की; 
लोकशाहीची. वाटचाल व वाढ घडवण्यासाठी निघालेला राजकोय पक्ष प्रत्यक्षात 
लोकझ्याहीच्या प्रगतीच्य़ा आड येतो, व्यक्तिस्वातंत्र्य राखून. व्यक्तिविकास- साधा-. 


वयाचा या लोकशाहीच्या मुख्य उद्देशास अधिकाधिक बाधा आणतो आणि परिणामी. 
लोकशाही अधिकाधिक संकटात येते. व : 


४ उपाय - पक्षविरहित लोकशाही, संघटित लोकशाही. ! 
लोकशाहीतील - पक्षीय राजकारणाच्या. या दोषांवर. कम्युनिझम किवा अन्य 
हुकूमशाही हाच उपाय होऊ शकतो, असे कोणी म्हणेल. यावर खुलासा असा आहे. 
कौ, लोकझाहीच्या या दोषावर साम्यवाद किवा. अन्य. स्वर्याची हुकूमशाही. उपाय. 
करूच दकत नाही. पक्षाधिष्ठित, लोक्ाहीत नागरिकांना लोकप्रतिनिधोवर जरुरते 
नियंत्रण प्राप्त होत नाही, अश्ली आपली मुख्य तक्रार आहे. आणि. साम्यवादी व. 
अन्य. हुकूमद्माहीच्या समाजात तर याहून बिकट परिस्थिती असते. तेथे लोकप्नति<- 
नि्धोवर नागरिकांचे नियंत्रण व व्यक्‍्तिस्वातंत्य या गोष्ट मुळात संसतच. नाहीत 
त्यामुळे लोकझ्ञाहीतील या. दोषांचे | साम्यवादाकडून अगर_ अन्य हुकूमशाहीकडन 
निराकरण घडत चाही: ... . ् की न कि रे | 
"_ 'पक्षाधिष्ित लोकशाहीतील वरीरू वोषांवर.उपाय-म्हणून पक्षव्‌रिहित लोक-- 
झाहीचा विचार थोर तर्त्वाचतक व क्रांतिकारक मानवेंद्रनाय रांय यांनी सांडला आहे.. 
हा विचार थोडक्यात असा आहे.- समाजात * पक्ष ' हो संस्थाच असू नये. खेड्या-. 
मध्ये ब झाहूरामध्ये जनतेने ,निवडून. दिलेल्या जनतासमित्या . असाव्यात. त्या- 
निवडणुकांना उभे राहण्यास कोणासही मोकळीक. असावी. जनतासमित्यांच्या- 
हातात ' स्व स्थानिक कारभार असावा. जनतासमितीचा.. स्थानिक कारभार: 
म्हणज एक : स्थानिक- लोकराज्यच राहील. -अज्ञा रीतीने सवंत्र शहरातून. व. 
खेड्यातून जनतासमितीच्या, रूपात स्थानिक लोकराज्ये.. होतील. या जनता-- 
ससित्यांकडून अप्रत्यक्ष निवडणूक पद्धतीने तालुका जनता.समित्या, त्यातनं जिल्हाः 
जनता-समित्या. अस्तित्वात येतील.: आणि त्यातून त्याच पद्चतोने प्रांतिक -विधि- 
मंडळ व सरकार आणि केंद्रिय विधिमंडळ व सरकार अस्तित्यात.. येईल; "अप्रत्यक्ष 


| अनुक्रमणिका | 


'पक्षेविरहित लोकशाही | | ६१ 


-निवडणकांनी खालपासुनं वरपर्यन्त जाणारा एंक पिरॅमिड रॉय यांनी या बाबतोत 
-कल्पिलेला. आहे. समाजाच्या कारभाराची सुत्रे शक्यतो स्थानिक व खालच्या यरात 
-राहावीत आणि जी कामे स्थानिक अगर खालच्या पातळीवर होऊ शकत नाहीत 
तेवढीच कामे वरच्या पातळीवर सोपवावीत अक्षी यात कल्पना आहे. येथे सत्तेचे 
“विभाजन कल्पिलेले आहे. विकेंद्रीकरण नव्हे. ( डिव्ह्यूजन ऑफ पावर ) “वरच्या 
केंद्राकडे सरवसत्ता धरून, त्यांतून काहो सत्ता केंद्राने खालच्या थरांना सुपुतं 
( डेलिंगेट ) करावयाची अशी विकेंद्रीकरणाची कल्पना असते. याउलट सत्ताविभ- 
जनामध्ये, खालच्या थरास जेवढे कास व सत्ता देता येईल तेवढी प्रथम द्यावयाची 
.संतर राहिलेले काम व सत्ता वरच्या थरांना द्यावयाची अंशी कल्पना आहे. या 
'मांडणीस रॉय यांनी-रंडिकल डिनॉकसी ( मूलभूत लोकद्याही ) किवा ऑंगनाइज्ड 
-डिमॉक्सी ( संघटित लोकशाही )' असे संबोधिले आहे. संघटित लोकज्ञाहीतील 
नांगरिक पक्षावलंबी नसलेला म्हणजे सर्वस्वी स्वावलंबी, सुशिक्षित, सुजाण, स्वतःचे 
प्रश्‍न स्वतः समजणारा, ते कसे सोडवावयाचे हे जाणणारा व त्यासाठी अवशय 
अंसलेले कतंव्य व आत्मविश्‍वास असलेला असां असेल असेही धरलेले आहे. अर्थात 
अज्ञा तर्‍हेची समाजाचा व व्यक्तीचा कायापालट करणांरो समाजव्यवस्था बऱ्याच 
-दीघंक्रालाच्या प्रयत्तांनी निर्माण करंता येईल हेही. राय यांनी सांगितळे आहे. 
' आणि त्यासाठी अंसा नवा माणूस व नवी संस्थात्मक घडण या गोष्टी दीघंकालीन 
"कार्यक्रम म्हणन निर्माण करण्यावर रॉय यांनो भर दिला आहे क 


५ 'पक्षबिरहितं अर्थात संघटित लोकंशाहीकडे वाटचाल... . 
., ... परिच्छेंद.क्र. ४.मध्ये नमूव. केल्याप्रमाणे सुशिक्षित, सुजाण, व्यक्‍्तिस्वातंतरया- 
वादी. आणि स्वतःचे सविष्य:,.स्वतः : घडवण्याचा :आत्मविव्वास. असलेला व 
प्रमाणे कास. करणारा. नवा... साणस.. निर्माण... होण्याले व. त्यास , खाज. 
'कोय-पक्षांच्य़ा जोखडातून मुक्‍त करण्याने. लोकद्याहीमधील -वर.. नमूद केलेले 
दोब  निघन जातील. अंसे याबाबत विचाराअंती दिसून येते. . तथापि 
दोघेकालच्या प्रयत्नानंतर निर्माण होणाऱ्या समाजस्थितीचे हे चित्र आहे ही 
समाजस्थयिती कोणत्या. प्रयत्नांनी व कशी गाठायची हाही. तितक्याच महत्त्वाचा 
-असा आजचा प्रश्‍न आहे ल र 
- _ - राजकीय पक्षामुळे लोकहयाहीत लोकप्रतिनिधीवर नागरिकांना अपेक्षित 
नियंत्रण प्राप्त करता यत नाही, जीवनातील विविध प्रश्‍नांचे बाबत नागरिक 
“पक्षावर अवलंबित राहतात, यासुळ नागरिकांच्या व्यक्‍्तिस्वातंत्र्यावर बऱ्याच 
अ्रर्यादा येतांत- या विविध . दुखण्यासधून समाजजीवनास मुक्‍त करीत करीत 


| अनुक्रमणिका | 


६२ नवभारत 


वरील उद्देज्ित समाजस्थिती आपल्याला गाठायची आहे, हे लक्षात घेतल्यास 
यासाठी कोणत्या मार्गाने जायला पाहिजे हे लक्षात येऊ शकते. यासाठी पुढील- 
प्रमाणे प्रयत्न करायला हवेत. सर्वात प्रथम पक्षावरोल नागरिकांचे अवलंबित्व कमी 
करीत गेले पाहिजे. अर्थात याकरता नागरिकांचे विविध प्रश्‍न सोडवण्यासाठी 
पत्रकारसंघ, शिक्षकसंघ, कामगारसंघ, विविध सहकारी संस्था, शेतकरी संघ, आदि 
विषयावर विविध स्वतंत्र संघटना अगर संस्था निर्माण केल्या पाहिजेत व त्यांचे 
माफंत संबंधी प्रश्‍न सोडवण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. जसजद्या या संस्था याप्रसाणे 
काम करीत जातोल तसतशा त्या संस्था पक्क्या व सुदृढ होत जातील. आणि 
तसतसे त्या त्या प्रमाणात पक्षावरील नागरिकांचे अवलंबित्व कमी कमी होत 
जाईल. हे चालू अततानाच लोकशाहोविषयक व समाजजीवनविषयक विविध 
विषयांवर ज्ञान देणाऱ्या अभ्याससंस्था निर्माण होऊन त्यांनी त्याभ्रमाणे लोक- 
शिक्षण देत गेले पाहिजे. या दोत्ही प्रकारचे काम करीत असताना स्वतंत्रपणे 
समाजशिक्षण देणारे विचारवंत व समाजाचे प्रश्‍न सोडवण्याकरता प्रयत्न करणारे 
जनहितदक्ष व पक्षांना न बांधलेले कार्यकत समाजास लाभतोल. हे कार्यकत 
निवडणुकांमध्ये विषयवार संस्थाच्या आधाराने पक्षीय उमेदवारांच्या ब्ररोबर 
मुकाबला करू शकतील. अक्वारीतीने पक्षांचे क्षेत्रास मर्यादा पडत जातील व 
पर्यायाने क्रमाक्रमाने अपक्ष भूमिकेचे वातावरण वाढत जाईल, पक्षीय जोखडातन 
त्या त्या प्रमाणात नागरिकांची मुक्तता होत जाईल व नागरीक-स्वातंञर्य अधिका- 
धिक वाढत जाईल आणि लोकप्रतिनिधींवरील नागरिकांचे नियंत्रण निर्माण होईल 
व वाढत जाईल, विषयवार संस्थामध्ये सुद्धा दोष असू शकतात, ते त्या त्या 
संस्थांमधील सदस्यांनी प्रयत्न करून साफ करावे लागतील. राजकोय पक्ष हे 
समाजजीवनांतील सर्व क्षेत्रांना व अंगाना व्यापून राहतात, विषयवार संस्था 
ह्या जीवनांतील फक्त त्या त्या विषयापुरते क्षेत्र व्यापतात, त्यामुळे विषयवार 
संस्थांमुळे राजकीय पक्षाप्रमाणे उद्देश्ित वाटचालीमध्ये उपद्रव होण्याची शक्‍यता 
न राहता फायदाच होण्याची शक्‍यता राहोल. 


६ अपक्षता व अपक्ष उसेदवार 

या संदर्भात अपक्षता व अपक्ष उमेदवार म्हणजे निश्‍चित काथ हे समजन 
घेतले पाहिजे. अनेकवेळा अनेक उमेदवार अपक्ष उमेदवार म्हणन निवड- 
णुकीस उभे राहतात, आणि निवडून आल्यानंतर स्वत:च्या विचारसरणीस 
जुळणाऱ्या पक्षात सामील होतात किंवा आपला स्वार्थ जेथे साध्य होईल त्या 
पक्षांत सामील होतात. अशा उमेदवाराने अगर प्रतिनिधीने स्वतःला जरी अपक्ष 


| अतुकगणिक | ळी 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


नवभारत 
७५ :>*५* 


अमृतमहोत्सवी 3-३ 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामडळ, बाई 


पक्षविरहित लोकशाही ६३ 


म्हणवून घेतले तरी खर्‍या अर्थाने तो अपक्ष आहे असे नागरिक त्याला मानणार 
नाहीत व मानत नाहोत. कित्येक वेळा एखाद्या पक्षातील सभासदास निवडणुको- 
करता तिकोट नाकारलेले असते किवा त्यास पक्षाकडून तिकोट मिळण्याची 
शक्‍यता नसते व अश्टा स्थितीत तो सभासद पक्षाचे सभासदत्व सोडून देतो व 
अपक्ष म्हणून निवडणुकोस उभा राहतो. अश्ाहो उमेदवारास कोणी अपक्ष 
म्हणू शकणार नाहो. या सर्वांचा अर्थ असा को, ज्या व्यक्तीची विचारधारा 
एखाद्या पक्षाच्या विचारसरणी प्रमाणेच असेल त्या व्यक्‍तीने त्या पक्षाचे 
सदस्यत्व घेतलेले नसले तरी ती व्यकती अपक्ष ठरू शकणार नाही, कारण ती 
व्यक्ति वेचारिक व मानसिक दृष्ट्या त्या विशिष्ट पक्षाची असते. यावरून असा 
निष्कर्ष निघतो की अपक्ष म्हणजे तो कौ जो वैचारिक दृष्ट्या कोणत्याही विशिष्ट 
पक्षाच्या विचारप्रणालीचा नसून प्रत्येक प्रश्‍नावर वस्तुनिष्ठपणे तपासणी व 
विचार करून निष्कषे काढून नि्णेय होईल. विशिष्ट विषयाकरता निर्माण 
होऊन काम करणाऱ्या संस्थांमध्येच असा वस्तुनिष्ठ म्हणजे अपक्ष दृष्टिकोन 
निर्माण होऊ शकतो व वाढू शकतो अज्ञा रोतीने विषयवार संस्थांमधूनच अपक्ष 
दृष्टिकोनाचे व अपक्ष वृत्तीचे कायंकत लाभू जहकतील, हे स्पष्ट होते. अर्थात 
कोणती व्यक्ति या निकषानुसार अपक्ष आहे हे ठरवण्याचा सर्वसामान्य मार्ग 
म्हणजे त्या व्यवतीची आतापयंतची वाटचाल कल्ली झालो हे तपासणे होय. 
७ पक्षविरहित लोकशाहीवरील कांही आक्षेप : -- 

यानंतर प्रश्‍न उरतो तो पक्षविरहित लोकशाहीवरील कांही महत्त्वाच्या 
आक्षेपांचा. पहिला आक्षेप असा आहे की अखिल देश्याच्या एकूण गरजा व अडचणी 
काय आहित हे व्यक्तिगत उमेदवारास अजमावजे दक्य होणार नाहो, देशव्यापी 
पक्षसंस्थेसच ते हक्‍्य आहे. यावर स्पष्टोकरण असे आहे कौ विषयवार संस्थांमध्ये 
काम करण्याने त्या संस्थांमधील कारयंकर्त्यांच्या बोद्धिक हक्तीला व कार्यज्कक्‍तोला 
योग्य ती चालना मिळते व त्यामुळे त्यांना अज्ञा प्रश्‍नांची आवड्यक ती माहिती 
खासच घडते. भारताच्या पारतंत्र्याच्या काळात काँग्रेस पक्ष स्थापन होण्यापुर्वी 
अगर काँग्रेसपक्षाच्या सुरवातीच्या काळात अनेक काँग्रेस कार्यकर्ते काँग्रेसमध्ये 
प्रवेश्षण्यापुर्वीच बौद्धिक व कतृत्वाच्या क्षेत्रात नावाजलेले होते हो वस्त्स्थिती आहे. 
खेरीज नगरपालिकेच्या अगर जिल्हा परिषदेच्या क्षेत्रात सुद्धा निवडून येण्यापुर्वी 
संबंधीकार्यकर्त्याला त्या संस्थेसंबंधीच्या प्रश्‍नांची फक्त सदंसाधारणच माहिती 
असते. निवडून आल्यानंतर प्रत्यक्ष तेथे काम करोत असतानाच कायंकर्त्यास 
तेथील बारकाव्याची माहिती होते यावरून पक्षांच्या यंत्रणेतूनच कायंकर्त्यांची 
बौद्धिक वाढ व कतृत्वाची बाढ होते हे म्हणणे बरोबर नसल्याचे स्पष्ट होते. 


| अनुक्रमणिका | मिव 
७-4 मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


६४ नवभारत 


दुसरा आक्षेप असा संभवतो को सरकार चालवण्यास समान विचारसरणीचे 
लोकप्रतिनिधी अवइय असतात, पक्षसंस्थेमुळे एका समान विचारसरणीला बांधलेले 
कार्यकर्ते प्राप्त होतात, अपक्षपणे निवडून येणाऱ्या कायकर्त्यांमधून असे लोक- 
प्रतिनिधी उपलब्ध होणार नाहोत; हेहो म्हणणे बरोबर नसल्याचे थोड्या विचारा- 
अंती आढळून येते. नगरपालिका व महानगरपालिका, यामध्ये बहुतेक वेळा 
पक्षनिरपेक्षपणे निवडणुका होऊन प्रतिनिधी निवडून येतात आणि विषयांच्या 
सोडवणुकीकरता विविध समित्यांच्या बेठकांमध्ये वस्तुनिष्ठपणे विचार करण्या- 
करता ते बसतात तेव्हा त्यांना निवडून आलेल्या प्रतिनिधींमध्ये बऱ्याच प्रसाणात 
व बहुतांशपणे समविचार असल्याचे आढळून येते. प्रत्येक विषयाचा वस्तुनिळपणाने 
व पंथवाद सोडून विचार करायचा म्हटल्यानंतर योग्य त्या निष्कर्षालाच माणस 
यतो आणि म्हणून शेवटी अपक्ष असलेल्या लोकात अनेकजण समविचाराचे आहेत 
असे आढळून येते. याउलट पक्षरूपाने निवडून आलेल्या संडळोत आपल्या 
पक्षाच्या विचारसरणीबद्दल एक प्रकारचा पंथवादी अगर पोथिवादी अभिनिवेश 
असल्यामुळे वस्तुनिष्ठ विचाराकडे यायला यांची तयारी नसते किवा त्यांना अवघड 
जाते. 

तिसरा आक्षेप असा येऊ शकतो को विधानसभेचे मतदारसंघ तालुका पातळीचे 
व॒ लोकसभेचे मतदार संघ निम्म्या जिल्ह्याच्या आकाराचे असतात. एवढ्या 
मोठया क्षेत्रमर्यादेवर व्यक्तिगत उमेदवारास ओळखणारे विज्ञेष कोणी असणार 
नाही व एवढ्या मोठ्या मतदारसंघाच्या निवडणुकीकरता अवश्य असणारा 
पैसाही तो पुरवू शकणार नाहो, हे काम पक्षच करू इकेल. यावर उत्तर असे 
आहे की सानवेंद्रनाथ रॉय यांनी सांडलेल्या मूलभूत किंवा संघटित लोकज्नाही- 
मध्ये अगदी खालच्या म्हणजे स्थानिक जनतासमितीच्या स्वरापासन ते 
लोकसभेच्या स्तरापर्यंत अप्रत्यक्ष निवडणकांचे सत्र सांगितले आहे. यामळे वरच्या 
वरच्या स्तरात निवडून जाऊ इच्छिणारा उमेदवार आभ जनतेला ठाऊकच असला 
पाहिजे व त्याचेजवळ पेंद्याचा मोठा पुरवठा असला पाहिजे अशी गरजच राहगार 
नाही. किंबहुना हा भार्ग पत्करल्यास, प्रत्यक्ष निवडणुकासाठी तो अफाट पैसा 
अलेक गर मार्गानी राजकीय पक्ष मिळवतात व नंतर अनेक गेरसार्गांनी उधळतात, 
त्यायोगे निवडणुकांच्या कार्यास जे गलिच्छ व अनेतिक स्वरूप प्राप्त होते नाणि 
पर्यायाने योग्य ब लाथक उमेदवारांची जी संपण गळचेपी हाता त्या सवं 
गेरगोष्टीस मोठ्या प्रमाणात आळा बसेल. खेरीज पक्षविरहित लोकज्ञाही स्थापन 
होण्या अगोदरच्या काळात वरील अडचण विषयवार संस्थांच्या मदतीने निराकरण 
पावल 


| अनुक्रमणिका | स व्ि 
ब मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे व 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


यक्षविरहित लोकशाही ६५ 


पक्षविरहित लोकशाहीत सरकारच्या कृतीवर थोग्य तो अंकुश ठेवण्यास 
विरोधी पक्ष उपलब्ध असणार नाहो, असाही एक याबाबतीत आक्षेप आहे या 
वरील स्पष्टीकरण असे आहे- पक्षविरहित लोकशाहोत विरोधी पक्षाचे हे काम 
अनेकांकडून परंतु वरच्या पातळोबरून ब विधायकपगे घडेल. सरकार हे 
कोणाही विज्िष्ट पक्षाचे नसल्यामुळे संत्रिमंडळ!त नसलेले सर्दच आमदार व 
खासदार मंत्रिमंडळाच्या कृतीपधील दोघ सुकतपणाने ब विधायक भूसिकेतून 
दाखवू शकतोल. सरकार खालो ओढण्याच्या भूमिकेतून दोष भांडप्याची जी 
विरोधो पक्षाची नकारात्मक अगर विध्वंसक भूमिका असते तो त्यात सहसा 
येऊ शकणार नाही. भंत्रिमंडळासहित सर्वजण अपक्ष असल्यामुळे कोणता पक्ष 
अधिकारावर आला वब कोणता अधिकाराबाहेर राहिळा असा प्रश्‍न तेथे 
राहणार नाही. त्यामुळे सरव्ाारवर होणाऱ्या टोकेची दखल मंत्रिसंडळदेखोल 
विधायक भूमिकेतून घेईल. याखेरोज विषयवार संस्थांकडून ब वृत्तपत्नांकडून 
दोघांचे दिग्दर्शन घव विधायक सार्गदर्शन लाभेल. पक्षविरहित लोकशाहीचा 
नागरिक सुजाण, स्वतःचे प्रश्‍न स्वतः निकाली काढण्याच्या भूलिकेचा व 
आत्मविश्वासाचा, तसाच व्यक्तिस्वातंत्र्यवादी व व्यव्तिकतंव्यवबादी असेल व 
तसा तो घडवायचा आहे, हे लक्षात घेतल्यास वरील चित्र निर्माण होणे 
अशवय ताही. 


८ आजची गरज 
या विषयावरील वरील सर्व हकोकत व चर्चा लक्षात घेता खालोल गोष्टी 
प्रामुख्याने लक्षात ठेवणे जरूर ठरते: 
१) परिच्छे ३ मध्ये नसूद केलेले पक्षधिव्छित लोकशाहीचे विविध 
दोप इतके गंभीर व मोठे आहेत को व्यक्‍्तिस्वातंत्र्य राखून व्यक्तिविकास साधाव- 
चा या लोकजाहीच्या मख्य उददेशास अधिकाधिक बाधा येईल वब परिणामी 
लोकलाही अधिवाधिक संकटात येऊन विनाशाप्रत जाईल. इतकेच नव्हे, तर लोक: 


९ 
शाहो या समाजास सुद्धा जी नेतिकता ञवझ्यक असते ती नेतिकता देखी 


२) यासाठी स्थानिक लोकराज्यांचा आवडयक ती सत्ता पुरवजारी व 
व्यवितमत नागरिकांचे एकाकोपण व दुबळेपण घालवून त्याजागी जास्तीत जास्त 


करणारी संघटित लोकशाही 


ठं 


व्यक्तिस्वातंञ्यासठित व्यवित विकासाचा पाठपु 
प्रस्थापित करण्याच्या दिशेने वाटचाल करण जरूर आहे 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


क ... 
५“ 
वात, 
व नवभारत च 
“स र ७५ ऱि "4 
न्ट« ह अमृतमहोत्सवी > 
(22 वर्ष 
*₹ ८ पपतक 
अ 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामडळ, वाड 


६६ नवभारत 


३) या वाटचालींचा भाग म्हणून, राजकौय पक्षावाचून कसे चालेल अज्ली 
शांका अगर भोति प्रथम सनातून टाकून देऊन राजकोय पक्षावाचून सर्व काही 
चांगल्या रीतीने चालवता येईल असा विश्‍वास धरला पाहिजे, स्थानिक लोकराज्या- 
पासून लोकसभेपर्यंतच्या सर्वे निवडणुका अप्रत्यक्ष पद्धतीले करण्याची व्यवस्था 
सुरू करून घेतलो पाहिजे. लोकशाहीविषयक् व जीवनविषयक विविध अंगांचे 
ज्ञान नागरिकांना अपक्ष भूमिकेतून देणारी अभ्याससंडळे अगर अभ्यासवेंद्रे 
चालविली पाहिजेत. हूर एक प्रश्‍न राजकीय पक्षावर अगर राजकोय कार्यकर्त्यांवर 
अवलंबून न रहाता सोडवण्याचा प्रत्येकाने मनाशी निर्ढावा करून त्या त्या 
विदयाचा व प्रश्‍नांचा पाठपुरावा व सोडवणूक करणाऱ्या विषयवार संस्था 
बांधल्या पाहिजेत न त्या शुद्ध पायावर चालवल्या पाहिजेत. संबंधित विचारवंत 
ब कार्यकत याची जरूर ती दखल घेतील अशी अपेक्षा आहे. 


लि २८% १८% २८%>०१८१५२-७२-५२%००५२७१ 


टॅ (कोक: इतिहास आणि तत्वज्ञान 9 
ढ - लेखक - जर 
१; प्रा, सदाशिव आठवले 
(. िळिण्याच ठिकाण - ग, 
धी चटणीत , प्राज्षपाठछाळा मंडळ, वाई ग 
१ [ जि, सातारा छू 
र£€ १८५८>९५८३५७२, ८५८२ 00902८२८७8 


| अनुक्रमणिका | 
जह मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


यी 
र 1. 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे ७. 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


डॉ. रा. भा. पाटणकर 


> ९ 


2 0. स 
क्रोचेचे तोदर्यशास्त्र : १५: 


क्नोचेच्या पुल्तकांचे नाव ' इस्थेटिक : अंज सायत्स ऑफ एउकस्प्रेशन 
अँड जबरळ लिग्बिस्थिक असे आहे. आतापर्यंत त्याने आविष्काराची 
( म्हणजे एक्स्प्रेशनची ) चर्चा केलो. परंतु अजून लिस्विस्टिकविषयी त्याने 
काहीच सांगितळे नाहो. आविष्काराचे ज्ञास्त्र हेच भाषाज्ञास्त्र (लिंग्विस्टिक) 
होय असा सिद्धांत तो या (इस्थेयिकच्या अढराव्या) प्रकरणात मांडणार आहे. 
त्याच्या मते भाषेचा तात्त्विक पातळीवरून अभ्यास करताना जे प्रश्‍न सोडवावे 
लागतात ते सर्व आविष्काराचे, म्हणजे कलेचे, प्रश्‍न आहेत. यावरून असे 
ध्यानात येते कौ भाषेचे तत्त्वज्ञान व कलेचे तत्त्वज्ञान एकच आहेत. जर या 
दोन शास्त्रांमध्ये भेद असला तर आविष्कार हा भाषाक्षास्त्राचा अभ्यासविषय 
होऊ शकला नसता. भाषाक्ास्त्र भाषेचा अभ्यास करते हे सर्वांना ठाऊक आहे. 
जर ते आविष्काराचा अभ्यास करीत नाहो अते म्हणावयाचे असेल तर असे 
सिद्ध करावे लागेल कौ भाषा . आविष्कारस्वख्ष नाही. हे सिद्ध होऊ शकले 
तरच भाषाशास्त्र व सोंदर्यशास्त्र हो भिन्न शास्त्रे आहेत असे ठरेल. पण भाषेचे स्वरूप 
लक्षात घेता ती आविष्काररूप नाही असे सिद्ध करता येणे अशक्य दिलते. 
भाषेतून आविष्कार काढून टाकला तर. काय उरेल ? फक्त नाद ! पण 
जे कश्माचाही आविष्कार करीत नाहोत असे नाद म्हणजे भाषा नव्हे. खास 
आदविष्कारासाठी उच्चारिलेल्या, सौमित व संघटित केलेल्या नादांनाच भाषा 
म्हणतात. म्हणजे भाषेच्या संकल्पनेतच आविष्काराची संकल्पना अंतर्भूत झालेली 
आहे; त्यांची फारकत करणे तत्त्वदृष्ट्या चूक ठरेल. समजा अले म्हर्ले कौ 
आविष्कार हो एक महाजाती असून भाषा हो त्यात अंतर्भूत झालेलो एक विशिष्ट 
जातो आहे, व आविष्कार या महाजातीचा अभ्यास करणे सोंदर्यशास्त्राचे कास 
असून त्यातील भाषा या जातीचा अभ्यास भाषाकास्त्र करते. क्रोचेच्या म्हणण्याप्रमाजे 
हेही चूकच ठरेल. कारण या सिद्धांताप्रमाणे भाषाशास्त्र एका विज्चिप्ट खार 
जातीच्या आविष्कारांचा अभ्यात करते असे म्हणावे लागेल. पण आविष्कारांची 
जाती किंवा वर्ग यांच्यात विभागणी करता येत नाही असे क्रोचेने इस्थेरिकच्या 
चोथ्या ब नवव्या प्रकरणात दाखविले आहे. 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


६८ नवभारत 


सोंदर्यक्यास्त्र व भाषाशास्त्र यांच्यापुढचे प्रश्‍न व त्यांच्या मार्गातील अडचणी 
एकच आहेत. या दोन शास्त्रांच्या ल्वर्पाविषयी जे वाद झाले आहेत तेतुद्धा 
एकमेकांना समांतर असेच जाहेत. भाषाशास्त्र हा एक ऐतिहासिक पद्धतीने 
केलेला अभ्यास आहे को ते एक शास्त्र आहे? ते झ्ास्त्र असेल तर ते प्राकुलिक 
विज्ञालांच्या वर्गात सोडते को मानवी सनाचा अभ्यास करणाऱ्या असुभवाधिष्ठित 
विज्ञानाच्या जातीचे आहे? को त्याला मानवी चेतन्याचा अभ्यास करणारे 
एक तत्त्वज्ञानात्मक शास्त्र मानायचे ? असे प्रश्‍न भाषाक्षास्त्राविषदयी उपस्थित 
करण्यात आलेले आहेत. बरोबर हेच प्रन सोंदयंज्ञास्द्राविषयीही विचारले गेले 
आहेत. आणि दोन्ही ठिकाणी देण्यात आलेली उत्तरेही सारखीच आहेत. उदा. 
काहींनी आंतरिक्त आविष्कार ब प्राकृतिक कलाकृती यांना एकरूप मानले 
व सोंदर्य्वास्त्राला एक प्राकृतिक विज्ञान बनविले; काहींनी आविप्कारांचे 
त्यांतील मानसिक आशयांच्या अनुरोधाने वर्गीकरण केले व सोंदर्यशास्त्राला अतभवा- 
धिष्ठित पनोविज्ञानाच्या प्रांतात नेऊन बसविले; काहींनी नाविष्काराचा अभ्यास 
करणारे ज्ञास्त्र असू शकते हेच नाकारले व विशिष्ट ऐतिहासिक घटनादिकांचा 
संग्रह म्हणजे सोंदर्यज्लाल्चत असे प्रतिपादिले. यापेकी कोणालाही सोंबर्यश्ास्त्र हे 
'चेतन्याचे, सानवो सनाच्या कृतिझीलतेचे, मूल्याचे झास्त्र आहे हे लक्षात आले 
नाही. 
भाषेविषरी विचार करतानाही लोकांनी अश्ञाच चुका केल्या आहेत. 
काहींच्या मते भाषा ही उद्गारवाचकांच्या ( इंटरजेकशन ) स्वरूपाची असते. 
उद्गारवाचक नांद हा मानवी किवा पाशवी भावनांचा प्राक 
असतो. परंछु वेदनेमुळे शरीरधर्साला अनुसरून निघालेला ' आ: 
५ आः? हा शब्द यांच्यात जमोनअस्मानाचे अंतर आहे हे लोकांच्या लक्षात 
आले. पहिला ' आ: हा नुसता नाद आहे; दुसरा 'आ: ' हा सातवी भाषेचा 
एक घटक आहे. भाषा ही उद्गारवाचकाच्या स्वरूपाची असते हा सिद्धांत सागे 
पडल्यावर साहचर्याचा ( असोसिएझान ) किवा संकेताचा (कन्व्हेन्शन) सिद्धांत 
पुढे आला. सोंदयजञाल्नातही साहचर्याचा सिद्धांत माडण्यात आला होता त्याच्या 
बिर्दध कोचेने खालोल आक्षेप घतला होताः- नादिप्कार हो एकसंध असतो. 


तक आविष्कार 
असा लादू ब 


7 > 


प्रतिमांची अनेकता म्हणजे आविष्कार नव्हे. अनेकतेच्या साहाय्याने आविप्काराचे 
स्वरूप स्पष्ट करता येत नाहो. खरे म्हणजे या अनेकतेतच आविप्कार अनस्यत 
असतो. अनेकतेचे स्पष्टीकरण द्यायचे असेल तर आविष्काराची संकल्पना माहीत 
आहे, हे गृहोत धरावे लागते. कोचेच्या या विधानाचा अर्थ लावण्यासाठी त्याने 


इस्थेयिकच्या पहिल्या प्रकरणात साहूचर्यबादाची जी चर्चा केलो आहे तिचा 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे .. 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


क्रोचेचे सोंदर्यक्रास्र ६९ 


आधार घेणे आवश्‍यक आहे. तेथे त्याचा विषय प्राति ज्ञान ब संवेदना यांच्यातील 
संबंध हा आहे. काही लोकांच्या मते प्रातिभ ज्ञात म्हणजे संवेदनांचे साहचर्य 
( असोसिएज्ञन ऑफ सेन्सेशन्स ) होय. यावर क्रोचे म्हणतो कौ हे लोक ' साहचर्य 
हा शब्द दोत अर्थानी वापरतात: (अ ) स्मरणशक्ती साहचर्यांच्या साखळीने 
* वेगवेगळ्या पूर्वानभूत घटकाला तांधून ठेवते. स्सरणशवतीच्या था साहूचर्यशृंखलेला 
उहेशून ' सहुचर्य ! हा शब्द वापरण्यात येतो. आता प्रश्‍न असा वो हे पुर्वानुभूत 
घटक आले कोठून ? ते प्रातिग ज्ञानातूनच मिळालेले असणार. म्हणजे ज्या प्रातिथ 
ज्ञानाचे स्पष्टीकरण देण्यासाठी साहचर्याची मदत घ्यायची ते साहचर्यच मरातिभ 
झानावर अवलंबून असल्याचे दिसते. साहचर्यंशुंखलेतील दुवे जर प्रातिभ ज्ञानाकडून 
मिळाले नाहीत तर साहच्यंनियभांच्या साहाय्याने त्यांना एकत्र करणे ज्रवय होगार 
नाहो. काही वेळा असे म्हणण्यात थेते को हे ढुवे नेणिवेतून मिळतात. यावर 
क्रोचेचे उत्तर असे कौ हे जर खरे असेल तर आपण केवळ क्षारीरिक संवेदलेच्या, 
जड निसर्गाच्या पातळीवरच राहू. आणि या पातळीवर प्रातिभ ज्ञान प्राप्त होणे 
शक्‍य नसते. ( आ) काही वेळा ' साहचर्य हा शब्द चेतन्यमय संरलेषण 
( सिन्थेसिस ) या अर्थाने वापरला जातो. साहूचर्यवाद्यांच्या मनात हा अर्थ असेल 
तर त्यांच्या व आपल्या सिद्धांतातील भेद केवळ ज्ाव्दिक आहे असे क्रोचे म्हणतो. 
कारण प्रातिभ ज्ञानात संवेदनांच्या अनेकतेचे संदलेबषण होऊन त्यातून वेशिष्ट्यपूर्ण 
प्रतिमा जन्माला येते असे क्रोचेहो मानतो. साहचर्यवाद्यांच्या मनात वर दिलेला 
“अ? हा अर्थ असणे जास्त संभवनीय चाटते. प्रातिभ ज्ञानाच्या संदर्भात त्यावर 
क्रोचेने कोणते आक्षेप घेतले आहेत हे आपण आताच पाहिले. भाषेच्या संदर्भातही 
त्याने तेच आक्षेप घेतले आहेत असे दिसते. आविष्कार हा एकसंध असतो. तो 
अलेक संवेदनांच्या संइलेषणातून निर्वाण होतो, अनेक प्रतिसांच्या किंवा अनेक 
आविष्कारांच्या साहचर्यातून नव्हे. साहचर्थसंबंध दोन किंवा अनेक प्रतिमांसधीळ 
( म्हणजेच आविष्कारांमधील ) संबंध आहे. या संबंधाने संलग्न झालेल्या प्रतिमा 
( किंवा आविष्कार ) सुळात कोठून आल्या हा प्रश्‍त उरतोच. हे संलग्न झालेले 
घटक स्वतः आविष्काररूप आहेत, म्हणून साहचर्याने संलग्न झालेल्या अनेकतेत 
आविष्कार अन॒स्यत आहे असे म्हणावे लागते, या अनेकतेच्या साहाय्याने तिच्यातच 
अनस्यत असलेल्या आविष्कारांचे स्पष्टीकरण देता येणार नाही हे उघड आहे 
क्रोचेने साहचर्यवादाचा विचार इस्थेटिकच्या चवदाव्या प्रकरणातही केलेला 
आहे. आंतरिक कलाकृती व प्राकृतिक कलाकृती यांच्यातील संबंधाविषयी बरेच 
गेरसमज पसरलेले आहेत. साहचर्यवाद हा त्यातीलच एक गेरसमज होय. साहचयं- 
वाद्यांच्या मते कलाकृती दोन प्रतिसांच्या संयोगातून निर्माण होते : एक प्रतिमा 


अनुक्रमणिका "र 
शौ मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


७० नवभारत 


अर्थाची व दुसरी प्राकृतिक कलाकृतीची. क्रोचेचे म्हणणे असे की अज्ञा दोन प्रतिमा 
नसतातच. प्रतिमा एकच असते; व तो अर्थाच्या आविष्कारातून जन्माला येते. 
प्राकृतिक कलाळुतीला प्रतिमा म्हणता येत नाही कारण ती मानसिक नसून जड 
असते. तिच्यामुळे मानसिक कलाकृतीचे पुनरुज्जीवन दाक्य होते इतकेच तिचे 
महत्त्व, जर आंतरिक आविष्कार नसता तर प्राकृतिक कलाकृती अस्तित्वातहो 
नाली नसती. म्हणजे साहचर्याच्या नात्याने येथे जोडल्या गेलेल्या दोन्ही गोष्टींचे 
अस्तित्व आविष्काराच्या अस्तित्वावर अवलंबून आहे असे दिसते. भाषेविषयीही 
क्रोचेची होच भूमिका आहे. भाषा म्हणजे नाद व अर्थ किवा आहाय यांचे 
साहचर्य अले म्हणता येणार नाहो. कारण ताद हा जड, प्राकृतिक असल्याने 
त्याला भाषा म्हणणे चूक. ठरेल आणि एखाद्या आज्ञयाचे स्वरूप कळण्यासाठी 
त्या आदयाचा आविष्कार होणे जरूर असते. म्हणजे ज्यांच्यात साहचर्य असते असे 
म्हणायचे त्यातला एक घटक ( नाद) हा भाषा नव्हे; आणि दुसरा घटक 
( आठाय ) हा स्वतः आविष्कारावर अवलंबून असतो. यावरून असे दिसते की 
साहचर्याच्या साहाय्याने आविष्काराचे स्पष्टोकरण देता येत नाही; उलट 
साहचर्यांची संकल्पना वापरायची असेल तर मात्र आविष्कारांची संकल्पता 
गृहीत धरावी लागते. 


भाषा हो अनुक्ृतिस्वरूप असते हे मत साहचयवादाचेच अपत्य आहे. या 
मताप्रमाणे विगिष्ट प्राण्यांचे आवाज आपण ऐकतो व त्यांच्या अनुकरणातून 
आपल्याला विशिष्ट शब्द मिळतात. उदा० कुत्र्याचे भुंकणे ऐकून कुत्र्याला ' मी ऱ्ह 
नाव आणि गाईचे हंबरणे ऐकून गाईला ' हम्मा ? डड 


हे नाव देण्यात आले असावे. 
परंतु भावाक्ास्त्रज्ञांनी हे मत हाल्यास्पद म्हणून बाजूला सारले आहे. 


वरील अपसिद्धांतांच्या संकलनातून एक नवा मिश्र सिद्धांत निघाला आहे. 
या मिश्र सिद्धांताप्रमाणे भाषा काहो प्रमाणात उद्गारवाचकांची बनलेली आहे 
आणि काहो प्रमाणात अनुकरण व संकेत यांच्यातून निर्माण झालो आहे. 
एकोणिसाव्या ठातकाच्या उत्तरार्धात तात्विक विचा 


ग राला जो अवकळा आली 
होती तिला साजेसे असेच हे मत आहे असे म्हणून क्रोचेने ते बाजूला सारले आहे. 


भाषा हो मुळात आत्मिक किंवा चेतन्यपुर्ण निर्मिती आहे हे. सत्य काहो 
भाषाकास्त्रज्ञांना गवसले आहे, पण त्यांनाही साहचर्यवादाचा मोह सटळेला 
नाही. ते म्हणतात को भाषा हो मुळात आत्मिक निर्मिती असली तरी तिची 
वाढ होणे साहचर्यावर अवलंबून असते. क्रोचेच्या मते आविष्काराची चेतन्य- 
मय क्रिया व साहचर्य यांची अज्ञी सांगड घालता येत नाहो, भाषा ही 


| अनुक्रमणिका ] मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे ी 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


क्रौचेचे सोंदयेशास्त्र ७१ 


मुळात आत्मिक क्रियेतून निर्माण होते हे विधान वरवर पाहता भाषेच्या 
उत्पत्तिविषयी आहे असे वाटते. पण खरे म्हणजे हे विधान भाषेच्या उत्पत्ति- 
विषयी नसून भाषेच्या स्वरूपाविषयी आहे. जेव्हा लोक म्हणतात को भाषा 
आत्मिक क्रिपरेतून उत्पन्न झाली तेव्हा त्यांना असे म्हणायचे असते को ती 
आत्मिक, चैतन्यपूर्ण, क्तियारूप आहे. ती जर मुळात चेतन्यधुर्ग असेल तर ती 
नेहमीच चैतन्यपूर्ण राहणार. उलट जर ती मुळात साहचर्यांवर अवलंबून असेल 
तर तिचे साहचर्यावरील हे अवलंबित्व कायम स्वरूपाचे असणार, म्हणून भाषा 
मुळात आत्मिक निर्मिती असते, पण तिची वाढ साहचर्यावर अवलंबून असते 
अले म्हणणे तत्त्वदृष्ट्या चूक आहे. एका आविष्कारातून दुसरा आविष्कार 
निर्माण करता येतो अल्ला गैरसपजामुळे वरील समन्वयवादी सत पुढे आले 
असावे. एखाद्या आविष्कारातून दुसरा आविष्कार निर्साण करायचा असेल 
तर॒ पहिल्या आविष्काराला संवेदनेच्या पातळीवर आणावे लागते असे 
करोचेने इसख्थेटिकच्या डुसर्‍या प्रकरणात सांगितले आहे. असे नसते तर 
दोन आविष्कारांच्या साहचर्यात्‌ून तिसरा नवा आविष्कार जन्माला आला 
असे म्हणता आले असते. पण नवा आविष्कार अक्ला रोतीने निर्माण करता 
येत नाही. जुन्या शब्दांचे रूपांतर होऊन, त्यांच्या अर्थात बदल होऊन आणि 
मुळातल्या अर्थाची कक्षा रुंदावल्यामुळे नवे शब्द निर्माण होतात हे खरे; पण 
यावरून असे सिद्ध होत नाही कौ जुन्या शब्दात नव्या अर्थाची भर टाकल्या- 
मुळे, म्हणजे या नव्याजुन्याच्या साहचर्यातून, नवे शब्द जन्माला आले. नवे 
शब्द आत्मिक नि्मितिक्रियेमुळेच जन्माला येतात. जुन्या आविष्कारांच्या सामग्री- 
तून ते उत्पन्न होत नाहीत; त्यांना सामग्री लागते ती संवेदनांचीच. पण या 
संवेदना तथाकथित आदिभझानवाच्या नसून हजारो वर्षे सुसंस्कृत समाजात 
जगलेल्या मानवाच्या असतात. अज्ञा मानवाच्या मनात कित्येक गोष्टींची 
संचिते जतन करून ठेवलेली असतात. आतापर्यंत वापरली गेलेली भाषासुद्धा 
या संचिताचाच एक भाग असते. पण हे संचित जसेच्या तसे वापरता येत 
लाही. याच्या आधी एका संदर्भात क्रोचेने पुतळे करणाऱ्याचे उदाहरण 
दिले होते; त्याची येथे साहजिकच आठवण होते. या कलावंताला ब्राझचा 
युतळा निर्माण करावयाचा असतो. परंतु पुरेसा ब्राँझ उपलब्ध न ज्ञाल्याने 
त्याच्याकडे असलेल्या छोट्या छोट्या ब्रांझच्या पुतळ्यांचा तो उपयोग करायचे 
ठरवितो. पण हे पुतळे जसेच्या तसे वापरता येत नाहीत. त्यांना प्रथम वितळवावे 
लागते. त्यातून जो रस तयार होईल त्याचा उपयोग नव्या पुतळ्याच्या निमिती- 
साठी होत असतो. भाषिक आविष्कार करणाऱ्या आजच्या माणसाची स्थिती 


| अनुक्रमणिका | 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


मराठी रु भर र १. 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे क 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


् 


खरे नबभातर 


या कलावंतासारखीच असते. त्याला सामग्री मिळते ती बव्हंशी पुर्वाविष्काराचीच. 
पण हे पूर्वाविष्कार जसेच्या तसे वापरता येत नाहीत. ते आविष्कारासाठी वापरा 
यचे असल्यास त्यांना संवेदनांच्या पातळीवर आणावे लागते व मगच त्यातूल नवा 
आविष्वार जन्माला येतो. प्रत्येक भाषिक आविष्कार ही एक चेतन्यमय नव 
नि्भितीच असते असे क्रोचेचे मत आहे. 

भ्रातिभ ज्ञान व संकल्पनात्मक ज्ञान अक्ञा ज्ञानाच्या दोन पातळ्या क्रोचेने 
कल्पिल्या आहेत हे वाचकास आठवत असेल. या पातळ्यांमधील संबंध खालील- 
प्रमाणे असतो:- दुसरी पातळी पहिलीवर अवलंबून असते; पहिली मात्र स्वतंत्र 
च स्वयंभू अश्ली असते. क्रोचेच्या मते बरोबर अज्ञाच दोन पायऱ्या भाषेतही 
आहेत. यापेक्ती पहिली पायरी व्याकरणाची व दुसरी पायरी तर्कशास्त्राची 
आहे. तकेशास्त्र हे व्याकरणाशिवाय असूच शकत नाही; या उलट व्याकरण 
मात्र तकेज्ञास्त्राशिवाय स्वतंत्रपणे अस्तित्वात येऊ शकते, असे क्रोचे म्हणतो. तो 
येथे जेव्हा * व्याकरणा ऱ्चा निर्देका करतो तेव्हा त्याच्या मनात नाम, क्रियापद इ० 
च्या साहाय्याने कलेला भाषेचा अभ्यास नसावा. एकसंध भाषिक आविष्काराच्या 
अभ्यासाबद्दलच तो बोलत असावा. 

नास, विशेषण, क्रियापद, इत्यादी वर्गामध्ये भाषेचे विभाजन कसे होते 
हे क्रोचेने विज्वद केले आहे, समजा आपण एक चित्र पहात आहोत. त्या चित्रात एक 
माणूस रस्त्यावड्न चालला आहे असे दाखविले आहे. हे चित्र पाहिल्यावर आपण 
असे म्हणू कौ * या चित्रात एक हाळचाळ ( मूव्हमेन्ट ) दाखविली आहे. ती जर 
आवण होऊन केलेली (व्हालन्टरी) हालचाल असेल तर तिला क्रिया ( ऑँक्कान ) 
म्हणता येईल. प्रत्येक हालचाल ही कोणत्यातरी प्राशतिक बस्तची हालचाल 
असते, आणि कृतीमध्ये कती करणारा कोणीतरी कर्ता अनस्यत असती पवे डे 
चित्र एका प्राकृतिक वस्तूचे किंवा एका कत्यचिही चित्रण करते असे भन गेईल. 
हो हालचाल एका वित्रिष्ट जागी घडत आहे. ती निश्‍चित करण्यासाठी ापळात, 
पृथ्वीपासून सुरवात करून कमाने जमीन, देश, रस्ता येथपर्यंत मर व्यक य 
पृथ्वी एकच असते, म्हणून तिला व्यक्‍ती ( इंडिव्हिज्युअल) म्हणावे लागेल दग 
जमीत, देश, र्स्ता यांची अनेक उदाहरणे सापडू शकतात; म्हणून त्यांना महणती 
( जीनस ) किंवा सामान्य ( युनिव्हर्सल ) हे नाव देण्यात येते. ' आता समजा 
आपल्याससोर हे चित्र नसून “ पौटर रस्त्याने चालला आहे? हे वाक्य आहे 
त्याबद्दल आपण वर दिलेली विधाने केलो तर आपल्याला क्रियापढ ( हालचाल 


किंवा कृती ), नास ( प्राकृतिक पदार्थ किवा कर्ता ). चिड 
यादीच 2 वि न्यन 
इत्यादींच्या संकल्पना मिळतील. १, शापनाम, सामान्यनाम 


अनुक्रमणिका 
डा मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास क्क 4 
र्त व; र / 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे ३१.4९. र 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


क्रोचेचे सोंदंर्यक्ास्त्र कक 


या दोन्ही ठिकाणी आपण एका प्रातिभ ज्ञानविषयापासून सुरुवात केलो, 
व त्यातील घटकांचा ताकिक पातळीवर विस्तार केला, त्यातील तपश्लीलाला 
स्पष्टता दिली. प्रातिभ ज्ञानाच्या पातळोवर असताना आपल्यासमोर जे होते ते 
नष्ट करून आपज संकल्पनात्मक ज्ञानाच्या पातळीवर आलो. पुष्कळदा आपण 
संकल्पनात्सक पातळीवरून पुन्हा प्रातिभ ज्ञानाच्या पातळीवर जाण्याचा प्रयत्न 
करतो वब विचारतो को हालचाल, कृती इ. संकल्पनांचा आविष्कार कसा साधला 
जातो? पण असे विचारण्यात आपण एक तात्त्विक चूक करोत असतो, आविष्कार 
संबेदनांतून निर्माण होतो, संकल्पनांतून नव्हे, हे क्रोचेने इस्थेटिकच्या चोथ्या 
प्रकरणात सांगितले आहे. तेव्हा संकल्पनांपासुल निघून आविष्कारापर्यंत जाण्याचा 
प्रयत्न मुळातच उफराटा आहे. संकल्पनाच्या पातळीवरून आविष्कारांचे विदले- 
पण व वर्गीकरण केले को वाड्मयप्रकार किंवा कलाप्रकार ही सोंदयंश्यास्त्रातील 
व्याजसंकल्पना निर्माण होते. भाषेच्या संदर्भात बरोबर अश्लीच चूक होते. लोक 
एकसंध आविष्काराची पातळी सोडून संकल्पनांच्या पातळोवर जातात, आणि त्या 
पातळीवरून आविष्काराचे संकल्पनावाचक नामे, क्रियापदे इ. घटकात विश्‍लेषण 
करतात, आणि मग संकल्पनात्मक पातळीपासून सुरुवात करून ते मुळातल्या 
एकसंघ आविष्कारापर्यंत जाण्याचा प्रयत्न करतात. पण त्यांच्या पदरी अपयशच 
येते. सोंदर्यज्ञास्त्रात कादंबरी, नाटक, काव्य या वर्गीकरणाला जेवढे महत्त्व, 
तेवढेच महत्त्व व्याकरणातील नाम, क्रियापद इ. वर्गीकरणालाही असते. आपल्या 
विवेचनात क्रोचे या दोन्ही वर्गीकरणांना अजिबात थारा देत नाहो. 

आविष्कार अविइलेष्य असतो. त्यामध्ये मुळात नाम, क्रियापद वगेरे वेगळे 
घटक नसतात. नाम किवा क्रियापद यांचा विशिष्ट शब्दांमध्ये आविष्कार होतो 
व हे शब्द एकमेकांपासून अलग करता येतात असे भानणेही चूक आहे. नामादो 
तथाकथित शाब्दप्रकार असूर्तीकरणाच्या क्रियेने वेगळे काढलेले असतात. ते वेगळे 
काढताना सूळ एकसंध आविष्काराला आपण नष्ट करीत असतो. कोचेच्या मते 
एकसंघ वावय होच एकमेव भाषिक वस्तुस्थिती ( लिंग्विस्टिक रिअॅलिटी ) आहे 
भाषेचे खरे स्वरूप वाधयातच दितते. ' वावय” या शब्दाने वंय्याकरण्यांना जे 
अभिप्रेत असते ते क्रोचेला अभिप्रेत नाही. तो म्हणतो को वाक्य म्हणजे एका 
पर्ण अर्थाचा आविष्कार करणारा एक सेंद्रिय बंध ( ऑरगॅनिझम ). अश्या 
वाक्याची मर्यादा लहानमोठी असू शकते. एखाद्या वाक्यात केवळ एक उद्गारवाचक 
शब्दच असेल, तर दुसरे वाक्य म्हणजे एखादे महान काव्य असेल ! 

एखाद्या देज्ञातील वाडमयाचे वाडमयप्रकारांमध्ये वर्गीकरण झालेले नसले, 
दा वाडमयप्रकार नसला तर ते कमीपणाचे मानले जाते. 


| अनक्रमणिका | ० 
डौ मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


किवा त्यात एखा 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


छ्ष्ठ नवभारत 


त्याचप्रमाणे एखाद्या भाषेत क्रियापदासारखा शब्दप्रकार नसला तर ती शाषा 
अजून अविकसित किवा अपुर्ण आहे असे ससजले जाते. क्रोचेच्या मते ही 
दोन्ही मते पुर्णपणे चूक आहेत. 

प्रत्येक आविष्कार हा वेबिष्ट्यपूर्ण व अनन्यसाधारण असतो असे सत 
सोंदर्यशास्त्रज्ञांप्रमाणे भाषाशास्त्रज्ञांनीही मान्य केळे आहे असे क्रोचे म्हणतो. 
प्रत्यक्ष उच्चारळा जाणारा शब्द हाच खर्‍या अर्थाने शब्द असतो. तो शब्द 
एका विशिष्ट आतयाचा आविष्कार करतो. त्या आठायासाठी दुसरा कोणताही 
शब्द चालत नाहो. यावरून असे लक्षात येईल को कोणत्याही शब्दाला 
खरोखर समानार्थवाचक असलेला प्रतिशब्द असूच शकत नाहो. भाषांतराची 
अशक्यताही सोंदयंज्नास्त्रज्ञांप्रमाणे भाषाज्ञास्त्रज्ञांनी माऱ्य केली आहे. वर क्रोचेने 
“प्रत्यक्ष उच्चारला जाणारा शब्द हाच खऱया अर्थाने शब्द असतो ! असे म्हटले आहे. 
पण आपण सामान्यपणे असे मानतो को भाषेत तयार झाब्दांचा संग्रह असतो व या 
गाब्दांच्या साहाय्याने आपण आपला भाषिक व्यवहार करतो. दुसरे असे कौ 
कोशात प्रत्येक शब्दाची व्याख्या दिलेलो असते, त्याच्याशी समानार्थक 
असलेल्या प्रतिशव्दांची यादी दिलेली असते. परंतु आविष्काराच्या जिवंत 
संदर्भापासून तोडून एकत्रित केलेल्या शब्दांना क्रोचे 
तयार नाहो. त्याच्या मते खरा ज्ाव्दिक आविष्कार हा वित्रिप्ट संवेदनात्मक 
आशयातूनच निर्माण होतो; व कोणत्याही आडयाचा फक्त एकच आविष्कार 
संभवतो. आणि आशय सारखा बदलत असल्याने आविष्कारही सतत बदलत 
असतात. म्हणून कोणत्याही तयार शब्दांच्या साहाय्याने आविष्कार निर्माण होत 
नाही. आजचा सुसंस्कृत माणूस जतकानुज्षतकांचे 


भाषिक संचित घेऊनच जगतो. तो 
पुर्वाविष्कारांच्या वातावरणात वाढत असतो. म्हणन 


गन इतरांनी वापरलेल्या गब्दांचाच 
'तो उपयोग करतो असे आपल्याला वाटते. पण माणसाचा प्रत्येक भाषिक आविष्कार 
हा नवनिमितीच्या स्वरूपाचा असतो, जे शब्द पुर्वी होते ते शब्द माणूस तसेच्या 
तसे वापरतो असे कधी होत नाहो. जुना वाटणारा, कोज्ञात ग्रथित झालेला, प्रत्येक 


॥ब्द हा जेव्हा प्रत्यक्ष आविष्काराचा भाग होतो तेव्हा तो नवाच असतो. हे सव 
क्रोचेने याआधी सांगितलेच आहे. 


भाषिक आविष्काराचे विउलेषण करून 
शब्दप्रकारांचे, वाक्‍्यप्रकारांचे वर्गीकरण करणे क्रोचेला चूक वाटते. कोल्ञात द 
व्याकरणात भाषेचे जे दंभ होते ते सत्य दशन नव्हे, कारण ते एकसंध आविष्का- 
रांचे दर्शन नसते. तेथे आपल्याला मिळतात असूर्तोकरणाच्या साहाय्याने अलग केलेले, 
बौद्धिक पातळीवरून वर्गीकरण केलेले, वेगवेगळे तुकडे, या तुकड्यांमध्ये भाषा 


शब्द म्हण्न भानायलाच 


त्यातील तथाकथित घटकांचे, 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे | र 
स्य संगणकीकृत द्वारा प्राज्षमाठशाळामडळ, वाड 


क्रोचेचे सोंदर्यशास्त्र ७५ 


नसते. ती असते प्रत्यक्ष आविष्कारांमध्ये. हे जिवंत आविष्कार वाडमयीन कलाकृ- 
तींमध्ये सापडतात. या कलाकृतींच्या, म्हणजे विशिष्ट जिवंत आविष्कारांच्या, पलिकडे 
भाषा असत नाही. कोणत्याही समाजाची भाषा म्हणजे त्या समाजाची कला. ही 
कला प्रत्यक्ष कलाकृतींमध्ये देहोभूत झालेली असते. कोणत्याही समाजाच्या कलेचे 
स्वरूप म्हणजे त्यातील कलाकृतींचे स्वरूप, एखाद्या समाजाच्या वाडमयाचे स्वरूप 
काय या प्रश्‍नाला उत्तर द्यायत्रे म्हटले तर त्याच्या सर्व वाडलयाचा तपशीलवार 
इतिहास द्यावा लागतो. 

भाषा म्हणजे प्रत्यक्ष एकसंध आविष्कार असल्याने भाषेचे कोणतेही वर्गीकरण 
क्रोचेला मान्य नाही. तुलनात्मक भाषाज्ञास्त्रात भाषेचे जे ऐतिहासिक (हिस्टॉरिको- 
जिनिऑलॉजिकल) वर्गीकरण देण्यात येते त्याविषयी मात्र क्रोचेने आक्षेप घेतलेले 
नाहोत. कारण त्याच्या सत्ते ऐतिहासिक पद्धतीने भाषेचा अभ्यास करणे स्हणजे 
नुसते वर्गीकरण करणे नव्हे. खरे म्हणजे या पद्धतीत वर्गीकरणाला स्थान नाही 
असेच क्रोचेला म्हणायचे असावे. कारण तो सांगतो की इतिहासकार हा वर्गीकरण 
करीत नसतो. तो भाषा ऐतिहासिक क्रमाने लावतो. ज्या भाषा ऐतिहासिक क्रमाने 
लावता येतात त्या अलग अलग भाषिक जाती नव्हेत, असे भाषाशास्त्रज्ञ स्वतच 
सांगतात. भाषांची वंशावळ सांगणे म्हणजे एकाच भाषिक सबंधाच्या विकासाचे 
वेगवेगळे टप्पे दाखविणे होय. 

क्रोचेच्या मते भाषा हो मानवी चेतन्याच्या क्रियेतून उत्पन्न होते. हे मत 
मान्य असणाऱ्यांमध्येहो भाषानिमिती हो मानवी चैतन्याच्या कोणत्या पेलूकडून 
होते याविषयी मतभेद झालेले आहेत. क्रोचेने भाषेचा संबंध प्रातिभ ज्ञानात्मकतेश्ी 
लावलेला असल्याचे आपण पाहिले आहे. पण काही विचारवंतांच्या मते भाषा 
हो मानवी मनाच्या व्यवहारात्मकतेतून, म्हणजे त्याच्या इच्छाशक्तीसुळे, निर्माण 
होते. हे मत बरोबर नाही असे क्रोचे स्पष्टपणे सांगतो. आविष्कार हे मानवी 
चैतन्याच्या कृतिशीलतेचे पहिले फल आहे. त्यात इच्छाशकक्‍्तीला वाटा नाही. यावरून 
असेही लक्षात येईल की भाषा कशी बोलली जावी याविषयीचे पशन 
आदक्षंदर्शी व्याकरण (नॉर्मेटिव्ह ग्रामर) चुकीच्या तत्त्वावर उभ के, असते. 
भाषा कज्ञी बोलली जाते याचे वर्णत देणे व ती कशी बोलली जावी हे सांगणे 
या दोन भिन्न गोष्टी आहेत. क्रोचेचा आक्षेप डुसर्‍या प्रकारच्या, गता उपयोगा- 
बहलचे आदर्श घालून देणाऱ्या, व्याकरणावर आहे हे लक्षात ठेवले पाहिजे. असे 
आदर्श निर्माण करणे म्हणजे भाषा बोलणाऱर्‍्यांच्या इच्छाशवतीला आवाहन करण 
होय. पण आविष्कार असा इच्छाशक्तीकडून नियंत्रित होऊ शकत नाहो. म्हणून 


सुजाण लोक आद्षदर्शी व्याकरणाला नेहमीच धाब्यावर बसवितात. बंपाषरणातील 


| अनुक्रमणिका | दर िवर 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


शु 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


७६ नव भारत 


नियमांचा अभ्यात करून काही कोणी चांगली भाषा लिहू शकत नाही. पुन्हा हे 
नियस सार्वत्रिक आहेत असेही नाही; प्रत्येक नियमाला अपवाद हे असतातच. 
व्याकरणाचा अभ्यास करणे म्हणजे त्यातील नियम माहिती करून घेणे नव्हे. 
व्याकरण क्षिकण्याचा उत्तम मार्ग म्हणजे प्रत्यक्ष जिवंत भाषिक आविष्कारांची 
ओळल करून घेणे, व त्यांच्या साहाय्याने आपली अभिरुची जोपासणे. व्याकरणाचे 
नियम कल्यासाठी शिकायचे ? आविष्कार कसे निर्माण करायचे हे त्यावरून कळेल 
अशी आपली समजूत असते म्हणून ! याचा अर्थ असा को हे नियमन तंत्रासारखे 
असतात. परंतु आविष्काराचे तंत्र असू जकते असे म्हणणे वदतोव्याघाताचे 
उदाहरण ठरते. तंत्राच्या संकल्पनेला व्यवहारात्मकतेत स्थान 


आहे, .ज्ञानात्मकतेत 
नाही. आणि आविष्कार ज्ञानात्मकतेत मोडत असल्याने त्याचे 


तंत्र संभवत नाही. 
वरील विवेचनावरून हे ध्यानात येते की भाषेच्या विश्लेषणातून निघालेल्या 
घटकांच्या वर्गीकरणाला, त्याच्याबद्दलच्या नियमांना तात्त्विक पाया नाही. हे 
नियम सांगणाऱ्या व्याकरणालाही हा पाया नाहो हे ओघानेच आले. पण अश्या 
च्याकरणाला एक व्यावहारिक उपयोग आहे. त्यात दिलेल्या ठोकताळ्यांचा भाषा 
शिकणाऱर्‍्याला उपयोग होतो. शब्दांच्या वर्गीकरणाचाही असा उपयोग करता येतो. 
या प्रकारची व्यवहारोपयोगी माहिती देणाऱ्या ग्रंथांना भाषाशास्त्रीय ग्रंथ मानले जाते. 
पण अश! ग्रंथांकडे शिकण्याक्षिकविण्यात उपयुक्त ठरणारी साधने म्हणनच बघायला 
हवे. या पुस्तकांमध्ये पुष्कळ संकोर्ण माहिती गोळा केलेली असते. उदा. त्यात सानवी 
स्वरयंत्र, त्याचे अनुकरण करू शकणारे फोनोग्राफसारखे यंत्र, इंडो-युरोपियन, 
सेमिटिक इ. भाषावंशांविषयी भाषाजास्त्राने काढलेले प्रमुख निष्कर्ष, भाषेच्या 
उत्पत्तिविषयीचे कयास इत्यादी गोष्टोंविषयीची माहिती असते, तसेच 
पुस्तकातील टाइप, भाषाज्ञास्त्रीय टौपांची मांडणी इत्यादी गोष्टोंबदृळचा सल्लाही 
त्यात असतो. येथे हे सर्व विस्कळित व अपुऱ्या स्वरूपात मांडलेले सापडते. त्यात 
भाषेच्या मूलभूत स्वरूपाबद्दलचे बिवेचनही विबुरलेळे असते. या विवेचनातील 
संकल्पनांचा, मूळ उग्रम अर्थात सोंदयंक्नास्त्रात सापडतो. खरे म्हणजे भाषिक 
आविष्कारांचे मर्म सांगणारे सोंदर्यशास्त्र, शिकण्या-शिकविण्याच्या व्यावहारिक 
उपयोगासाठी तयार केलेले व्याकरण, व जिवंत भाषेचा, म्हणजे प्रत्यक्ष 
आविष्कारांचा वाऊमयीन कलाकृतींचा, इतिहास धा तोन क्षेत्रांमध्ये जे समाविष्ट 
झालेले नाही असे भाषाज्ञास्त्रीय लिखाण अस्तित्वात नाहो. 


आंतरिक कलाकृती व प्राकृतिक कलाकृती या 


ब्येशा यवान ल पकच आहेत अज्ञा गेर 
समजुतीमुळे काही सोंदर्यश्ास्त्रज्ञांनी सोंदर्यांच्या प्राथमिक 


घटकांचा ( एलेमेन्टरी 


| अतुक्रपनिका | न्न 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे ब, 
य संगणकीकृत द्वारा प्राज्षमाठशाळामडळ, वाड 


'क्रोचेचे सोंदयेशास््र ७७ 


फॉम्सं ऑफ द व्यूटिफुल) शोध घेण्याचा चुकोचा प्रथत्न कसा केला हे क्रोचेने 
इस्थेटिकच्या चौदाव्या प्रकरणात सांगितले आहे. गेरसमजामुळेच लोक एखाद्या 
.गचग्रंथाचे प्रकरण, परिच्छेद, बावय, वावयांश, शब्द इ. घटकात विश्‍लेषण करू 
लागले. बरोबर अश्लीच चूक काहो भाषाज्ञास्त्रज्ञांनीही केली आहे. ते स्वर, व्यंजने 
शब्दावयव (सिलेॅंबल ), शब्द इ. घटकांमध्ये भाषेचे विडलेषण करतात व या 
'बटकांना ते भाषेचे प्राथमिक घटक मानतात. परंतु क्रोचेचे म्हणणेअसे को हे 
भाषेचे विश्‍लेषण नसून प्राकृतिक नादसालिकेचे विउलेषण असते. त्यामुळे या 
भाषाकास्त्रज्ञांच्या हाती भाषेचे घटक लागत नसून प्राकृतिक लादाचे घटक 
लागतात. हे घटक व्यक्तिज्षाः कसल्याच अर्थाचा आविष्कार करीत नाहीत. सग 
त्यांना भाषेचे घटक का म्हणायचे ? ज्ञाब्दिक आविषण्कारात. शब्दांचा नाद अंतभूत 
असतो. वर उल्लेखिलेल्या भाषाज्ञास्त्रज्ञांनी हा नाद अर्थापासूल वेगळा केला, व 
सग त्यांचे प्राकृतिक नाद म्हणून विडलेषण व वर्गीकरण केले. भाषिक आविष्कार 
म्हणजे प्राकृतिक नाद नव्हे हे जर त्यांच्या लक्षात आले असते दर त्यांनी हो 
च्वूक केली नसती. 

गाब्दातील मूळ धातूंचा (रूट्स) शोध घेण्याच्या प्रयत्नांनाही काहीच तात्त्विक 
याया नाही. भाषाक्यास्त्रज्ञांनी असे चुकीच्या दिज्षेले प्रयत्ल का केले याची दोत कारणे 
संभवतात. एकतर त्यांनी भाषिक आविष्कार व त्याचे प्राकृतिक माध्यमातील 
बाह्योकरण यांच्यात एकरूपता कल्पिलो. डुसरे असे को तकंदृष्ट्या निरवयव 
(सिंपल) संकल्पना जशी व्यासिश्रच व सावयव (कॉम्पलेक्स) संकल्पनेच्या आधी 
येते, तज्षी लघुतम प्राकृतिक गोष्ट सावयव प्राकृतिक गोष्टीच्या आधी येते असे 
त्यांनी गृहीत धरले. व लघुतम प्राकृतिक घटक सापडल्याबरोबर आपल्याला 
लघुतम, निरवयव भाषिक घटक सापडला असे त्यांना स्वाभाविकपणेच वाटले. 
अगदी पुरातन अज्ञा भाषा निरवयवी ( मोनोसिलेंबिक ) असल्याच पाहिजेत 
असेही त्यांनी गृहीत धरले. भाषेचा ऐतिहासिक शोध घेतल्यास अखेरी 
निरवयवी धातूच सापडणार अज्ली त्यांची खात्री होती. पण हे सवं गृहोत 
धरताना त्यांनी काही अडचणींचा विचार केलेला नव्हता असे दिसते. समजा 
आपण एतिहासिक अक्त्यासाच्या मदतीने अगदी पहिल्या भाषिक आविष्कारापर्यंत 
जाऊन पोचलो. वरील भाषाशास्त्रज्ञ असे मानतात की आयतस आविष्कार हा एक 
उच्चारलेला शब्द किवा नाद असला पाहिजे. पण हे कशावरून ? तो अनुकरणा- 
त्मक असा देहिक हावभावहो असू शकेल. आणि हा हावभाव निरवयव आहे असे 
झानायचे कारण ताही. सोयीसाठी आपण घटकाभर समजू कौ नाद हाच मानवाचा 
आरद्यतम भाषिक आविष्कार होता. पण तो निरवयवी होता आणि अनेकावयवी 


| अनुक्रमणिका | प्लग 
शौ मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


छ्ट नबभारत 


( पॉलिसिलेंबिक ) नव्हता असे का मानायचे ? अनेकावयवी शब्दांचे निरवयवी 
घटकांमध्ये विद्लेषण करण्यात भाषाज्ञास्त्रज्ञांना पुष्कळ वेळा अपयश येते. अद्या 
वेळी ते आपले ज्ञान फार मर्यादित आहे, किवा आपली कुवतच कसी पडली 
असे म्हणतात. हे विशलेबणाचे काम पुढच्या पिढीतील भाषाशास्त्रज्ञ करतील अजी 
त्याना आज्ञा वाटते. पण या विश्लेषणाच्या कामात आज जरी नाहो तरी भविष्य- 
काळात केव्हातरी यज्ञ येणार आहे हो त्यांना वाटणारी आज्ञा बिनवडाची आहे. 
कारण त्यांचे सूळ ग्ृहोतकृत्यच चुकीचे आहे. ्ि 


काहो भाषाशास्त्रज्ञ शब्दांच्या व शब्दावयवांच्या सर्यादा ठरविण्याचा प्रयत्न 
करतात. पण त्यालाही तात्विक पाया नाही. त्या मर्यादा असक ठिकाणीच 
आखल्या पाहिजेत, तमुक ठिकाणी आखून चालणारं नाही असे म्हणायला 
तात्त्विक कारणे देता येत नाहोत. आदि मानवाचा, किवा आजच्या अशिक्षित 
माणसाचा, भाषिक आविष्कार एकसंध असतो. या आविष्काराचे पंडितांनी 
कल्पिलेल्या शब्द, शब्दावयव इ. घटकात विइलेषण होऊ शकते याची त्याला जाणीव- 
देखील नसते. पुन्हा वरी विभाजनाच्या आधाराने भाषाक्ञास्त्राचा कोणताच 
खराखुरा नियम उभा राहू शकत नाहो. खुद्द थाषाज्ञास्त्रज्ञांनी याची अप्रत्यक्ष 
कवुली दिली आहे. उदा. ते म्हणतात को नादळंखलेत येणारा खंड ( हायेट्स ) 
ककंदाता ( कॅकोफनी ) इत्यादींवह्दल खास ध्वनिज्ञास्त्रीय असे नियस विकहोनी 
नाहीत. त्यांच्यासाठी आपल्याला अभिर्ची आणि सोय यांच्यावर अवलंबन राहावे 
लागते. अभिरचीचे नियम म्हणजे अर्थात्‌ सोंदर्य्नास्त्रीय नियम. त्याचप्रमाणे 
शाब्दांबद्दलचे नियम म्हणजे शेलोबद्दलळचे नियम. याचा अर्थ असा को भाषिक 
आविष्काराबहदलचे महत्त्वाचे प्रश्‍न सोडविण्यासाठी ध्वनिक्षाल्त् वगेरे प्राकुतिक' 
विज्ञानांची मदत होत नाहो. त्यासाठी आपल्याला आविष्काराच्या तात्विक 
सौमांसेवर, म्हणजेच सोंद्यंज्ञास्त्रावर, अवलंबून राहावे लागते. 


इस्थेटिकच्या सोळाव्या प्रकरणात क्रोचेने सोंदर्यमल्य केवल 

ल्यूट ) आहे या मताची चर्चा केली. हे मत प्रतिपादन करणारे सोंदर्यश्नास्त्रज्ञ 
असे मानतात कौ कलाकृतींचे मूल्यमापन होऊ शकते, व त्यासाठी आपल्याला 
यल अज्ञा सूलादर्शांची ( मॉडेल ) गरज पडते. कलाकृतीचे मूल्यमापन होऊ 
दाकते या मताशी क्रोचे सहमत आहे. परंतु कलेचे मूलादर्श कलाकृतींच्या वाहे ह 
असतात हे त्याला अजिबात सामन्य नाही. भाषाझास्त्रातही मूलादर्शांची किवा 
आदर्श भाषेची संकल्पना मांडण्यात आलेली अःहे. अशी आदर्श भाषा अस्तित्वात 
असेल तर भाषिक आविष्कारांच्या विविधतेत एकता निर्माण करता येईल या 


( अब्सो- 


| अनुक्रमणिका | सद्धा 
२७ मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


व क 
[1 


[3 
द्वारा प्राक्मपाठशाळामंडळ, वाई 


क्रोचेचे सौंदयेशास्त्र ७९ 


अपेक्षेसुळे आदर्शाची संकल्पना सांडली गेलो असणार असे वाढते. अज्ञा रीतीने 
आदर्गा भाषेचा प्रश्‍न हा भाषेच्या एकतेचाही प्रश्‍न ठरतो. 


यावर क्रोचेचे म्हणणे असे को भाषा हो सतत होत असणारी नवर्नामिती 
आहे. प्रत्येक आशयाचा एकदाच आविष्कार होतो. त्या आशयाची ब आविष्काराची 
पुनरावृत्ती होत नाहो. आविष्काराच्या बाह्योकरणाच्या साहाय्याने त्या आवि- 
प्काराचे पुनरुज्जीवन करता येते हे खरे; पण ते केवळ पहिल्या आविष्काराचे 
पुनरुज्जीवन असते. क्रोचेचा अभिप्राय असा को पहिल्या आजयासारखा हुबेहुब 
दसरा आहय व पहिल्या आविष्कारासारखा हुबेहुब डुसरा आविष्कार अस्तित्वात 
येणे संभवत नाहो. संतत नदीन संवेदना येत असतात व त्यामुळे शब्दांच्या नादात 
ब अर्थात सारखे बदल घडून नवनवीन आविष्कार जन्साला येत असतात. 
भाषेचा प्रवाह सारखाच वाहतो आहे. आदश भाषेचा शोध घेणे म्हणजे जे स्वभा- 
वतः चल आहे त्याची अचलता शोधण्यासारखे वेडेपणाचे आहे. जल्ला संवेदना 
येतील तसा त्यांचा प्रत्येकाने आविष्कार करावा हे योग्य. आदर्श भाषेच्या साहा- 
य्याने भाषांचे एकीकरण करावे असे म्हणणाऱर्‍्यांनाही हे मत सनात कोठेतरी 
पटत असावे असे वाटते. कारण ते स्वतः नित्याच्या व्यवहारासाठी या 
आदर्श भाषेचा उपयोग करण्याचे टाळतात. हे साहजिकच आहे. कारण आपल्या 
संवेदनांना अनुरूप असा जो नेसगिकत भाषिक आविष्कार असतो त्याच्याऐवजी 
एका वेगळ्याच भाषेचा उपयोग केल्यामुळे सत्य विकृत होईल असे या लोकांना 
वाटत असणार. साणसाने कृत्रिम आविष्काराचा अंगिकार केल्यास तो स्वतःला 
दुरावेल. तो या ' आदर्श ' भाषेत बोलू लागला म्हणजे त्याला असे वाटेल की 
आपण बोलत नसून टूसराच कोणीतरी बोलतो आहे, आणि आपण केवळ ऐकतो 
आहोत. आपले अनुभव गंभौरपणे लोकांससोर भांडण्याऐवजी तो पांडित्यप्रदशन 
करू लागेल. आणि आपल्याला जे वाटते ते बोलप्याऐवजी तो एखाद्या नटासारखा 
दसऱ्याची भाषणे म्हणून दाखवू लागेल. एखाद्या सिद्धांताबरहुकून लिहिणे 
म्ह्णजे खऱ्या अर्थाने लिहिणे. नव्हेच. 


ज्ञापेच्या एकतेचा प्रश्‍न वारंवार डोके काढतो कारण तो कधोहो न 
सुटणारा प्रश्‍न आहे. आणि तो सुटू शकत नाही कारण तो भाषेवद्दलच्या 
एका गेरसमजावर आधारलेला आहे. भाषा हो एक सतत निर्माण होणारी गोष्ट 
आहे हे सत्य त उमगल्यामुळे काहो लोक असे मानतात को भाषा हो तयार 
स्वरूपात मिळते. शस्त्रागारात जशी शस्त्रे ठेवलेली असतात तसे कोझामध्ये तयार 
शब्द ठेवलेले असतात अशी या लोकांची समजूत असते. परंतु शब्दसंग्रह म्हणजे 


| अनुक्रमणिका | स्वर 
>: मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


«7? क 
89. 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


-८० | * नवभारत 


"भाषा. नव्हे. शब्द म्हणजे जिवंत आविष्कारातून कृत्रिमपणे अलग केलेली अमूर्त 
(अँंबस्ट्रॅक्कान्स) किंवा मसाला भरून जतन केलेली मृत झरोरे होत. त्यांनाच 
भाषा मानणे हो एक मोठी तात्त्विक चूक आहे. 


' भाषेच्या एकतेबद्दल आणि आदश भाषेविषयी इटलीमध्ये अनेक इतके मोठे 
-बाद झाले होते. त्यात दांतेसारख्यांनी भाग घेतला होता. या लोकांचा अधिक्षेप 
करण्याची आपल्याला बिलकूल इच्छा नाहो असे क्रोचे सांगतो. त्याच्या सते हे 
वाद साहित्याच्या क्षेत्रात झाले, साहित्यशास्त्राच्या क्षेत्रात नव्हे. ते वाद भाषेच्या 
परिणामकारक उपयोगाविषयोचे होते, भाषाझास्त्रीय प्रनांविषयी चे नव्हते. इटली- 
'सध्ये अनेक पोटभाषा (डायलेक्ट ) बोलल्या जात होत्या. त्यामुळे विचारविनिमयात 
-नेहमीच अडचणी येत असत. त्या दूर होऊन परस्परसासंजस्य वाढावे असे 
लोकांना वाटू लागले. त्यांच्या समोर एक व्यावहारिक गरज होती. पण या गरजेला 
-त्यांनी तात्विक, भाषाझास्त्रीय स्वरूप दिले, आणि यातून इटलीमधील सर्व 
लोकांसाठी आदर्श अशी एकच भाषा असावी अज्ञी मागणी निर्माण झाली. 
सर्वे इटालियन लोकांसाठी एक आदर्श भाषा असावी, अज्ञी भाषा असणे 
तत्त्वदृष्ट्या शक्‍य असते असे म्हणणे हे स्व मानवजातीसाठी एकच सावंत्रिक 
भाषा असावी असे म्हणण्याइतकेच चूक होते. अज्ञी सावंत्रिक भाषा जिवंत 
-आविष्कारांच्या स्वरूपाची असणार नाही. तिच्यात आविष्काराच्या स्वाभाविक 
"प्रवाहीपणाऐवजी संकल्पना आणि अमूत .यांची निइचलता येईल. म्हणजें 
ती भाषा राहणार नाही. वेगवेगळ्या पोटभाषा बोलणाऱ्या गटांमधील परस्पर- 
"सामंजस्य वाढावे ही समाजाची एक व्यावहारिक गरज आहे. ती भागवायची: 
असेल तर श्रिक्षणाचा सावंत्रिक प्रसार व्हावयास हुवा, वेगवेगळया गटात 
*बैचारिक देवाणघेवाण व्हावयास हवी. या मार्गानीच. वेगवेगळया भाषिक गटातोल 
*परस्पर-सामंजस्य वाढेल. 


क्रोचेने. आतापर्यंत भाषाझास्त्रातील प्रश्‍नांचा आढावा घेतला. हे. करीत 
असताना भाषाशास्त्र व सोंदर्य्ञास्त्र यांचे प्रश्‍न एकच आहेत. असे त्याने 
"पुष्कळ तपज्ञीलात जाऊन दाखविले. त्याच्या मते ज्यांना भाषाझास्त्राचे तात्विक 
-स्वरूप कळलेले नाही तेच लोक भाषाशास्त्र व सौंदर्यशास्त्र ही भिन्न ज्ञास्त्रे आहेत 
असे मानतात. भाषाझास्त्र म्हणजे (अ) व्याकरण, किंवा (आ) तत्त्वज्ञान, व्य र 
ब श्षिक्षणोपयोगी व स्मरणशक्‍्तीला उपयुक्त ठरतील अज्ञी साधने यांचे मिश्रण 
होय असा ज्यांचा समज आहे तेच बरील चूक करतात. परंतु भाषाशास्त्र व 
'शब्दांचे वर्गीकरण इ० करणारे व्याकरण हे एक नव्हेत असे क्रोचेने दाखविले 


अनुक्रमणिका | 


" क्रोचेचे सौंदर्यक्षासर ८१ 


आहे. वर्गोकरणात्मक व्याकरणाच्या दृष्टिकोनातून भाषेचा अभ्यास केला तर 
शक अपसमज निर्माण होतो. भाषा हो मुळात सुट्या असलेल्या पण वेगवेगळ्या 
प्रकारे एकमेकांना जोडता येतील अल्ला शब्दात असते असे आपण भान्‌ लागतो. 
यण भाषेचे खरे स्वरूप असे नाही. भाषा अविड्लेष्य अद्या जिवंत आविष्कारात, 
सेंद्रिय भाषिक संबंधामध्ये असते. सोंदयंज्ञासत्न बरोबर हेच सांगते. तत्त्वज्ञानात 
गती असलेले भाषाक्वास्त्रज्ञ जर आपल्या विषयात खूप खोलवर जातील तर 
त्यांची व तात्त्विक सोंदर्यज्यास्त्राचे अभ्यासक यांची गाठ पडणे अपरिहायं आहे 


अझ्ी क्ोचेला खात्री आहे. केव्हातरी ही दोन झ्ञास्त्रे एकमेकात पुर्णपणे विलीन 
होतील अक्ली तो ग्वाही देतो. 


क्रोचेच्या भाषाविषयक विचाराच्या संबंधात काही शंका नमूद कराव्याशा 
वाटतात. क्रोचेच्या मते प्रत्येक भाषिक आविष्कार हा चैतन्यमय नवतिमितीच्या 
स्वरूपाचा असतो. प्रत्येक माणूस आपल्या संवेदनात्मक आदायाला आकार देतो 
च त्यातून एक अनन्यसाधारण आविष्कार जन्माला येतो असे क्रोचेला म्हणायचे 
आहे. आदशंदर्ी व्याकरणाची संकल्पना त्याने व्याजसंकल्पना ठरविली 
असल्याने माणसाच्या भाषिक आविष्कारांचे नियमन करू झाकेल अक्षी कोणतीच 
गोष्ट त्याच्या भाषाविषयक विचारात उरत नाही. माणूस भाषा कसा शिकतो हे 
पाहिल्यास क्रोचेच्या विवेचनातील एक उणीब ध्यानात येते. प्रत्येक माणूस 
लहानपणापासून कोणत्यातरी एका विशिष्ट भाषिक वातावरणात वाढत असतो. 
ततो आविष्कारासाठी कोणती भाषा वापरील हे त्या वातावरणावर अवलंबून 
असते. म्हणूनच एक माणूस मराठीत बोलू लागतो, तर दुसरा इंग्रजीत, किंवा 
ग॒जरातीत, हे भाषिक वातावरण नसते तर तो कोणतीच भाषा बोलू शकला 
नसता. याचा अथ असा को माणसात भाषिक आविष्काराची क्षमता निर्माण 
होण्यात भाषिक वातावरणाच्या. संस्काराचा मोठा वाटा असतो. भाषिक संस्कार, 
होतात म्हणजे तरी काय ? भाणूस आजुबाजूला बोलले जाणारे भाषिक आविष्कार 
ऐकतो, व त्यांच्यातारखे आविष्कार साधण्याचा प्रयत्न करू लागतो. तो . इतरांनी 
बोललेली वाक्ये जशीच्या तशी पाठ म्हणून दाखवितो असा याचा अथ नाही. 
तो ती वाक्ये बोलत नाही, तर तशी वाक्ये बोलतो. इतरांच्या वाक्यांसारखी 
'पण स्वतंत्र वाक्ये बनविण्याची त्याच्यात . क्षमता असते, कारण तो पोपट 
नसून मानव असतो. मानवाच्या बुद्धीचे वैशिष्ट्य हेच कौ ती बिदिष्ट गोष्टींमागील 
सामान्य नियम आत्मसात करते ब त्याचा नव्या नव्या संदर्भात उपयोग करते. अनेक 
भाषिक आविष्कार ऐकले कौ तसा आविष्कार माणूस स्वतंत्रपणे निर्माण करू जकतो 
याचे कारण या विशिष्ट आविष्कारांमागरील तत्त्व, तियम तो आत्मसात करतो. 


न. भा. ६ 


| अनुक्रमणिका | 


८२ नबभारत 


नुसते नियम पाठ असले म्हणजे स्वतंत्र आविष्कार साधता येईल असे नाही. पण 
* नियम आत्मसात करणे म्हणज यांत्रिक पाठांतर नव्हे. या. आत्मसात करण्या'त 
नवनिरमितोक्षमताही अंतर्भूत आहे. प्रत्येक आविष्कार नवनिमितीच्या स्वरूपाचा आहे 
हा क्रोचेचा मुह्या वरोबर आहे. पण ही भाषिक नवनिभितीक्षमता भाषिक नियसांच्या 
अस्तित्वाबर, व माणसाने ते नियम आत्मसात केलेले असगे याच्यावर अवलंबून 
असते हे विसरून चालणार नाहो. यांत्रिक ठोकळेबाज व्याकरणाविरुद्ध बंड पुकार- 
ण्याच्या भरात क्रोचला भाषिक नियमांचे विस्मरण जाले असण्याची शक्यता आहे. 

भाषेत नियम असतात, व त्यांच्याकडून विशिष्ट भाषिक आविष्कारांचे 
नियमन होते याचे प्रत्यंतर आणखी एका संदर्भात येते. ज्याला नुकतेच बोलता 
यावयास लागले आहे असे मूल बोलताना चुका करते, व वडोलधारी माणते 
त्याच्या चुका सुधारतात, व नोट कसे बोलावे हे त्याला शिकवितात. : चुका करणे', 
त्या ' सुधारणे ', ' नौट बोलायला श्रिकविजे ' इ. गोष्टींमध्ये भाषिक नियमांचे 
अल्तित्व गृहीत धरलेले आहे. नियमांच्या अभावी वरीरुपेकी एकही गोष्ट अस्ति- 
त्वात येऊ हाकत नाहो. 

यावरून आणखीही एक मुद्दा निर्मान होतो. नियमांच्या आधारे ल्हान 
मुलाच्या भाषिक चुका सुधारणारे वडोलधारे लोक या नियमांना भाषिक आदर्हे 
मानतात हे उघड आहे. लहान मुलाचा एखादा आविष्कार चूक आहे याचा 
अर्थच असा को तो ञाविष्कार आदर्धी (> नियसबद्ध ) आविष्कारापेक्षा निराळा 
आहे. यावरून असे दिसते की बोलणाऱ्या व्यवतीच्या दृष्टोने पाहता भाषिक नियम 
आदर्शासारखेच आहेत. पण ती भाषा बोलणाऱ्या मानवी गटाच्या दृष्टीने पाहता 
ते नियम केवळ वर्णनात्मक ठरतात. कारण सर्व गटाला त्याचे भाषिक नियम 
बाहेरून मिळत नसतात. त्या गटातील विशिष्ट भाषिक 
अमूर्तोकरणाच्या साहाय्याने ते आपल्याला मिळतात. तेव्हा 
आहे कौ नाहो हा प्रश्‍न क्रोचे मानतो तितका सरळ दिसत नाही. व्यक्‍तीच्या 
पातळीवरून विद्यार करता ते आदशंदर्ी ठरते : पण मानवी गटाच्या पातळी- 
वरून विचार करता ते आदशंदर्शी नसून वर्णनात्मक आहे असे ठरते. 


आविष्कारांमधूनच 
व्याकरण आदरशंदर्शी 


या प्रकरणाचे ज्नीषंक असे आहे :- 
[1.25 ट तात &०5(॥०((८ 
त्यातील महत्त्वाचे उतारे खाली दिले आहेत :- 

ह हे! 8[एता6ड एटा] 1 पांडट, 1]: 18 0 
8817, ])11110301)11101] 1.1101501८, 80एता& अ0्माा 


(.०टापडां0॥: 1१९1119 0 


0110115, 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाष्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे ठ र 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


क्रोचेचे सोंदयेशास्र ८३ 


9) ८८ ०८९३७. 7॥77०08०0/१/ ५. 707100॥८ कावे 27707080071/ 
री 3 > 
0 ४॥८ 75 (॥८ 82170 ८॥४॥१५. ( इस्थेटिक, पान १४२) 

आ) भावाझ्ाल्त्रातील साहचयंबादाविषयी क्रोचे लिहितो :- . . . 500७७] 
उड एग, 100 173 ला ७ ० 101१४08, छत ण] लए 
त००5 1100 ७३७, 1111. 110800 ])1७३]3])0505 10 ७511058101. 
(0 19 ७ चांगालत, ( कित्ता, पान १४४ ) 


भाषा हो सुळात चेतन्यपुर्ण निमिती असली तरी तिची वाढ साहचर्यामुळे 

होते या मताविषयो क्रोथे लिहितो :- ... 11 छाटुणक५0 ७ 58] फएत] 
ला'8॥101, [६ पशाडी, पाच 5 100 0९1७811011; 11 11 18 85500618- 
पिला, ॥. गाडी ॥ ७. ७0ल्ा 80 ती) (006 फल्टांगापा४... 
७३]७३डलाड स्त ७०्पेपेल्लते पड तढडल्यात ७ 6 
"हायर ठा 1111033018 000 शिठर्‍ ठता, ठांए७ 7188 (0 10७ 
8511985018, फेयीला फढ ळा ळे” ०5 प शभ '91]1ए 
एित्तारड0ापा िठ 0]च लाड, एवा ळा भाचा ताता! 11:08- 
गागा; ७9 (डे 1100053 8 100 १880011076, 1. 18 ९7८वर2०ळ, 
कोठडी धळ टाळा 188 णा शात्राला1ळ] (12 1111107098581018, 
1100 01 गीऊ ॥ए०]0०0108] 10॥11171101078 1181), ॥ए॥. 0 8). 
कठ 198]! ]लाण घष्टळड पा. ६00168, त छठ 188, 50 (0 
झु, डाले इ गोधयफ िाहुड उग शांड 15एलाट 01४9111811, 
घायल ळा लाय 80 पपल ]वयाटण820. ( कित्ता, पाने ९१४४-४५ ) 
इ ) (ठल ल्ला खी गढ कत्ररॉड ठी छणल्ला 18 789117 
तटाळ] एषा घऊ ळी व्ापाडाठ दात लचा तातड... 
- ( कित्ता, पान १४६ ). 

ग 18 18180 (0 59% [1] 1168 शा 01 10011 18 ९:1)1७5560त 

गा तळ्ीग!8 छ०'तड, ऱिप]ऱए वाडीगणणा81 91018 हाय ०16215 
1021785101 13 811 ]ाताा81)]9 ७1012. ऐए०१॥ छत सलग) त, 
1100 हेळांडॉ 11 उ, ७ 6 छा3डपा१तिठीाठायाड शाततल १ 
तेरडा 3) 8018 गो टुणाडयठ अळ्य(ए, एकाला 15 1]. 


** येथे गुळात 1111])103501) हा शब्द आहे. पण तो उघड उघड च्‌क 
आहे. वावयाच्या एकूण अर्थावरून पाहता येथे 6४1)105810115 हाच शब्द 
असायला हवा. 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


८४ नवभारत 


82700८7708. 118 188 18 (0 16. एतह'5100त, 100 11 [116 एचए 
००११10) (0 छा'91110)व'5, 0. ६8 द्या 00४8111581) 6571010556 01 
9 6७01101010 11९8111118, एश्यांठ]) 110)॥त685 9]1]0७ ॥॥० 8111101108 
७50०181119 101) 811 8 छा'88 ]]0011, ( कित्ता, पान १४६ ) 


ई) गगटणाडल 8150 015600660१ 18 ॥0"'लटताला018 ता पा- 
वाळ ० ७)6 9680106 चि, णाला 10 ६101110. 1151 110 
ए०1त 15 एणा्ॉ, 18 ए९व्ीप 8001601, ६॥0 ॥]॥80 ७० ए'ए]7 
1तगा1०8] ॥४०"तड (१0 10 8४181. ( कित्ता, पान १४६ ) 


उ) आदरशंदर्शी ( तॉसॅटिव्ह ) व्याकरणाविषयी क्रोचे लिहितो :- 8110 
11108 8७81७10 ( 8॥]त ॥॥७॥७(0'8 ]601060016 ६8 ०])०३९५ (0 
77७००8] ) घे पा8 0 168310 8ए])11165 1] 1101100 
ठा ताडल०एढा््ट 01७ इललापीठ ७0) एणाला 168 11 ॥॥10 
००॥0७]0॥ 0 वले ( एठा१ा2चॉयिए७) 67777701', 68६1015110 
1110 1ए]68 0 000७ 80७८७]. ( कित्ता, पान १४७ ) 


... ७ (&8लागातूए0 0 ७ शाढ्णळत्च] १॥)0॥1॥(8 (0 8 
०0३ चेता ठतीला 1 ह्रणाड, कात एवा 0०प]त 8 (1107115100) 
छ्टा'9111181' 100, 1 110७80] र्‍ ६ 0७७]॥[तृए७ ०1 ॥गप810 
७517888101, 8७ 15 (0 छछुा खी ७ तिळ्माभाठ चढ? 


-( कित्ता, पान १४८ ) 


ऊ) भाषेची एकता व आदर्श भाषा था दोन संकल्पनांविषयी क्रोचे 
लिहितो :- 


गावे 18 8. ]2॥0)0॥8] ठा8व101, ए॥॥ 138 1९611 
15.10] ७85])16550त 15 10/ २'818कॉ.80, 588५७ ७५ 1'9])10- 
काली101 01 एत 183 चे]9तए 0060) 070तए०७ते. १७ ७एख- 
10७ 1111073018 छाश७ ॥३8 0 ठ्य ा१॥ 

०ए& 6]]॥०७ ठी 
घा, 15, 1. रि क 
ह * ० १ 00 €९श्लचाळ्फा ७३०४803. 
0 5५७७) ॥]७ 1100१6] ]द्याुपच्चछुण, []७], 


क नः व 15 10 &ळ्ञअर [10 
1111000 ण आठला, 17ए61]/0160 8]0६]:8 घाले छापत 
830०१३४ 9१०००तपर१2्ट (0 1] ०01068 पाला 


३0ए 0) ६10 ७. 


(11115 810086 गा. 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे व. 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


क्रोचेचे सौंदर्यशास्त्र ८५ 


11158 50ए], 8 15, 800ळ'तगा७१्टर ४० पांड 1111)108510118. 
-( कित्ता, पान १५० ) 
1812३४७ 18 हठ, छा द्ला'डशात्] 0 ज्ाण)8 911680 11806, 
970 18 101. 9 ७०८७॥१७7१, ७ ७0]]8७101 07. 9४'9010118, 
०! 8 ०७0१९७७1७४ ०1 ०७०॥808 11018 07 1058 एशो ७08118. 
-( कित्ता, पाने १५०-१५१ ) 


- :्ै 4 


(ल ><9€9 ६9-89 :€3€9€93-€9>€9€93 €93<€3€93€9€9893&3€9४8 
()  १९४७-१९५४ पर्यंत झाळेल्या मराठी पुस्तकांत प्रथम ७) 
] कसांकाचे साहित्य अकादमी (नवी दिल्ली) चे १) 
प रु. पाच हजार पारितोषिक प्रात्त झालेले 


नश () 
" केदिक संस्कृतीचा विकास 1 
0 ( सुधारून वाढविलेली नवीन आवृत्ती ) () 
" पृ, ६००] शि [ किंमत अत्यंत स्वल्प ") 
(0) ठखक- तर्कतीथ ल&मणक्षास्त्री जोज्ी, 0) 


७) वैदिक संस्कृतीचे बिकसित र्प म्हणजेच आजची भारतीय ७ 


र आलेल्या स्वरूपाचे बणेन या पुस्तकात प्राथान्याने केळे आहे. ९) 
() किंमत ३० रुपये (0) 


() प्रकाशक: प्राज्ञपाठशाळामंडळ वाई (जि० सातारा) ९ 
(€3€3€9€93€3€>€9>€9<€3€3€3€3€3-€9€9€9€9€9&3 


| भनुक्रमणिका | | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञमाठशाळामंडळ, वाई 


प्रा. द. ता. भोसले 


संध्याकाळच्या कविता- एक चिंतन 


गेल्या दक्षकातील मराठी कवितेची नानाविध वेज्िष्ट्ये आपणास आढळून 
येतात. व्यवतीच्या मनाला मुक्‍ततेने वावरण्यासाठी आड येणाऱ्या बंधनापासून तो 
बंधनात सापडलेल्या मनाचे आतं स्वर व्यवत करण्यापर्यंत तिचा विकास झालेला 
आहे. आत्यंतिक आत्सनिष्ठेपासून आत्यंतिक गुंतागुंत झालेल्या अनुभवांचा घाट 
सलगतया अन्‌ संपणंत: व्यक्‍त करण्याच्या धडपडीपर्यंत तिच्या विकासाच्या दिज्ला 
स्पष्ट झाल्या आहेत. भावनेपासून संवेदनेपर्यंत आणि एकेरी रूपापासुन निराकाराला 
जवळ जाणाऱ्या तरल रूपापर्यंत अनुभवांच्या विविध दिज्ञा आजच्या मराठी 
कवितेत कविमनाच्या स्वरूपानुसार व्यक्‍त होत आहेत. त्यातून 
साकार झालेल्या आहेत. कविमत आणि रसिकपन यात बाऊ 
होणारी आकलनसमज होदेखील एक दरी निर्माण करते अन्‌ हो कविता आपो- 
आप स्वतःभोवती दुर्बोधता नि गूढता ह्यांचे वलय निर्माण करते. त्याचबरोबर 
स्दतःला किती * बरोबर घेऊन कवितेत यावे आणि किती वगळून! व काय 
* वगळून * उरावे याविषयीची कल्पनाच आजच्या कवितेत तळापासून वदल्लेलो 
असल्याने आजची कविता एक स्वतंत्र विषय बनलेली आहे. 


च काही उणीवा 
संयीन दृष्टीले निर्माण 


या साऱ्या गोष्टोंचा मुद्दाम उल्लेख करण्याचे कारण स्ह्ण 
* संध्याकाळच्या कविता ' वाचताना या गोष्टींची प्रखरतेने जाणीव 
तेची वर सांगितलेली सारी वंदिष्ट्ये तिच्या खास अंगभूत गूढतेसह अन धूसरतेसह 
ग्रेसच्या कवितेत आपणास आढळतात. त्यांची सुटी सुटी स्वतंत्रपणे कविता आस्वा. 
दताना ज्या आस्वादोत्तर काव्यमय प्रतिक्रिया मनावर उमटल्या होत्या; त्यापेक्षा 
संग्रहरूपाने आणि त्यातही असलेल्या गटरूपाने जेव्हा या कविता पापणी उघडी 
ठेवून आपण वाचतो; तेव्हा त्या कवितेचे अपूर्वत्व विज्ञेष लक्षात राहते. अका 
वित्रिष्ट आंतरिक सूत्राने संबंधित अक्ला गटवार कवितांच्या मागे असलेली प्रेरणा 
व वृत्ती सवच कवितांवर प्रतिबिबित झालेलो आहे. हा कवी सुखदुःखाच्या पलिकडे 
जाऊन आपल्या पिकलेल्या दृष्टीने आणि ज्ञांत वत्तीने जीवनाचे सम्यक्‌ ल्प न्याहाळतो 


जे कती ग्रेसच्या 
होते. नवकवि- 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


र र्‌ रग मक अ, 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे ह मकती. 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


संध्याकाळच्या कविता- एक चिंतन ८७ 


आहे. त्याचे ते न्याहाळणे तत्कालीन सुखडुःखाच्या भडक व उन्मनस्क प्रतिक्रियेतून 
जन्माला आलेले नसते. डुःवाची व्याकुळता वा सुखाची उत्सुकता जीवनाला 
पुरतेपणी अभिमुख वरू ज्ञकत नाहो याची ह्या कवोला पुरेपुर खात्री असावी. 
त्यामुळेच तो कमालीचा तटस्थ राहून जीवनाला तदात्म करीत आहे. त्यातही 
ग्रेसचे व्यक्तिमत्व आणि मत असे आहे को, “ स्वतःतून स्वतः गळत जाण्यावर 
त्यांचा विज्षेष रोख असतो. त्यांचे हे गळणे विफलतेतून अथवा उदासोनतेतून 
साकार झालेले नसते. असे स्वतःतून स्वतः अलग होण्याने त्यांच्या मते आपण 
आतून शुद्ध-शुदध बनत जातो. बाहेरच्या ' मी ' ने आतल्या “सो ' ला न्याहाळत, 
वळवत गेलो कौ, बंधतमुवत व परिपूर्णतेच्या आसपास जातो असा त्यांचा विश्वास 
आहे. ” उदा० 

इवास शिपुन उत्सवाला चाललो हो लोचने 

सी पुढे अन्‌ त्यापुढे त्‌ असृताच्या राउळी 

अथवा 

झाड डुलतां-डुलतां करुणेच्या दिगंतपार लयोत 

बिलीन व्हावे ! माझ्या हातांना तळवे नाहोत आणि 

तुझ्या पायांना बाटा नाहीत... .. . 

अथवा 

मावळत्या संधिप्रकाशात मी शून्यपणे 

बसून आहे. 

मागचे आणि पलोकडेचे मला 

काहीच दिसत नाही 

शेवटच्या काही क्षणासारखे स्मृतीचे 

दिवे अंधुक झाले आहेत. 
- यासाठी एकट्याने न थांबता अनंताच्या प्रवासाची सिद्धता ठेवली पाहिजे असे 
त्यांना जाणवते. एकलेपणाची- त्यातहो विरवतपणाची जपणूक करोत गर्दीतून 
गर्दीच्या पलीकडे गेलो को; जीवनाचे कधी त पाहावयास मिळणारे नवेच रूप 
आपणास जाणवते. त्याला कक्षा तसतात. त्याला क्षितिजाचा परोघ नसतो असे हे 
अमर्याद रूपाने जाणवणारे जीवन ग्रेस थरथरत्या अनुभूतींना स्थिर करून एकाच 
दष्टिक्षेपात लीलया पाहू शकतात. मातीवर टेकवलेल्या पायापासून ते झ्ेवटच्या 
बिद्रपर्यंत 1! यया पाहण्यात खूप खूप एकाच वेळी येते. सत्य-स्वप्न, वास्तव-भास 
आणि जाणीव-नेणिवेच्या सीमारेषांवर उभे असलेले संवेदनांचे लोभसवाणे मोहोळ ! 


| | अनुक्रमणिक | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


८८ नवभारत 


हे सारेच त्यांच्या एकात्मरूपात आणि एकाच अभेद्य आकारात निर्माण होते. 
त्यामुळे हौ कविता प्रथमदर्शनी फोडता न येणाऱ्या एखाद्या टणक खडकासारखी 
वाटते. त्यातच ग्रेस एकाच दृष्टिक्षेपात बाह्य जीवनाच्या ' आत असलेल्या 
जीवनाच्या तळापर्यंत जात असतात. गतीने जात असतात. तेवढा परोघ व गती 
तुम्हा-आम्हाला एका दृष्टिक्षेपात कधीच लाभत नाही. अन्‌ स्वाभाविकच 
कविता वाचल्यानंतर आपली विविध प्ररणातून निर्माण होणारी अस्वस्थता 
वाढते. पांढरे हत्ती ', ' अथ ! ' प्राथना ', यासारख्या कविता वाचल्या म्हणजे याची 
आपणास प्रचीती येण्यासारखी आहे. 

दिवस-रात्रीच्या काटक्यांवरून केवल्याच्या दारी निजलेल्या अस्तित्वाच्या 
शोधात जाणाऱ्या या कवीला स्वाभाविकच मरणकल्पनेचे मनस्वी आकर्षण आहे. 
त्यांच्या अनेक कवितात या मृत्यूचे गूढ व अनाकलनीय रूप साकार झालेले आहे. 
मृत्यूविषयो त्यांची भावना सामान्य नाही. मृत्युकल्पनेला चिकटलेले दःख, भय, 
नेराइ्य आणि अगतिकता त्यांच्या कोणत्याच कवितात आढळत नाहो. ग्रेस मत्पचे 
रूप पाहण्याऐवजी अरूपाला आणि त्यामुळे इंद्रियावर उमटणारा थिजून घट्ट झालेला 
भाव पाहतात. मृत्यूची साचेबंद कल्पना त्यांच्या कवितेत कोठेच व्यक्त होत नाहो. 
दुःखद जीवनाचा हातातून निसटलेला अटळ व दारुण शेवट अश्ली सत्यविषयी 
त्यांची कल्पना नाही. त्यांच्या मते मृत्यूने नेत्रासभोवतालची वतुळे विज्ञाल होतात, 
प्राणावर मुक्तीचा प्रलयगंध चडतो, कधी न पाहिलेला भव्यस्पर्शाचा पहिला प्रहर 
असुभवता येतो (सावली. पृ. ४७) . आपल्यातून क्षितिज वाहात जाते, (नाद पृ.४४) 
एवढेच नव्हे तर मृत्यूचे एकारलेले रूपही त्यांना भावत नाहो. हा मृत्य गंध 
ओतीत असतो. चंद्रकिरणातुन प्रत्ययाला येत असतो. गूढ व घट्ट तमात विरत 
जाणाऱ्या सावल्यातून आपल्याला स्प करीत असतो. कधी मूकतेतून उभविलेल्या 
शब्द-स्पर्शाच्या पलोकडील थंड अनुभूतीतून त्यांना मृत्यूचा अनुभव येत असतो. 
क्षणाक्षणाला निराकाराच्या रूपातून स्वच्छ व सरळ अनुभूतोश्िवाय प्रत्ययाला येणाऱ्या 
तरल-सुक्ष्म संवेदना त्यांना सृत्यूचे श्‍वास जाणवून देत असतात. किवा चराचरातील 
चेतन्यप्रद व सोंदर्यमय वस्तुजातांच्या पलीकडील मृत्यूचा बावर त्याच वस्त- 
जाताच्या साक्षात्काराबेळी प्रतीत होत असतो अन्‌ तोही चेतन्यप्रद व सोंदर्यमय 
स्वरूपात ! म्हणूनच अस्तित्वाच्या शोधात मरणाला ते विशेष किमत देतात 

ग्रेसेची मरणविषयक हो कल्पना खरोखर री 
पावला-पावलाला थंड मनाने मृत्यूचे दर्शन घेत जीवना 
शोधातून लाभलेल्या आनंदाचे तोरण बांधणारा 


> 1 कदी आहे. त्यामळे 
भोतीपोटो धोटपणान केलेले मृत्युचित्रण त्यांच्या ह्‌ आहे. त्यामुळेच 


कवितात नाहो. मृत्यूमुळे 


| अनुक्रमणिका मराठीचा विकास; महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


संध्याकाळच्या कविता- एक चिंतन ८९ 


समाप्त झालेल्या जीवनाचे तात्त्विक चिंतन त्यात येत नाही. अथवा मृत्यू म्हणजे 
“ वसंत माझा मजवरती फुलणार” अज्ञी भाबडी भावनाही नाहो. थिजून 
घट्ट झालेल्या उदासोनतेचा त्यांच्या मरणकवितात आविष्कार झालेला असला 
तरी ती उदासीनता व तिची जातकुळी मराठी कवितेत तरी नवीन आहे. त्यामुळेच 
जोवनाची खंत नाहो. मरणाचे भय नाही, व तात्त्वितेचा खल नाहो, तर कवो 
दूर उभा राहून जणू एखादो गोष्ट सांगावी इतक्या तटस्थपणे आणि सहजपणे तो 
* मरणरूप ' व्यक्‍त करीत असतो. 


माझ्या हातून मुठभर माती आवकाज्यावर पडे 

घराघरांना मरणफुलांची गंधित भूल जडे...... 
-अशी हो मरणानी पुष्पभूल ते व्यक्त करतात. 

मृत्यू आणि संध्याकाळ यांचे एक अतूट व अदृव्य नाते ग्रेस कवीला नव्यानेच 

जाणवत असते. तमाने झाकलेली आणि सूर, ज्ब्द गोठवून स्थिर झालेली संध्याकाळ 
पाहिली को, त्यांना मृत्यूचे रूप * भावत असावे. विइवाला लपेटणारी गूढ-गहून 
संध्याकाळ त्यांना मृत्यूचे गूढ-गहन रूप दाखविते. या गडद संध्याकाळच्या वाता- 
वरणात मृत्यू पुन्हा पुन्हा जन्म घेतो. वाहत्या अंधाराबरोबर तो अनंतातून वाहात 
येतो असे त्यांना वाटते. तर कधी गडद अन्‌ घनभारी संध्याकाळ भवताली पसरताच 
मनाला अकारणच उदासोनता घेरते. दूर दुर गेलेले दुःख घर करून राहते. प्राण- 
पक्ष्पांची व्याकूळ करणारी फडफड जिवाची अधिक तगमग करून टाकते. ग्रेसला 
दिवसाची अपरिहार्य अवस्था म्हणजे रात्र अथवा संध्याकाळ वाटत नाहो. त्यांच्या 
कवितेत आलेली संध्याकाळ कविमनाला वेगवेगळी रूपे दाखवून अनंताचा ध्यास 
अस्तित्वात अधिकच भिनवून टाकते. हो धूसर-गूढ संध्याकाळ आपल्या थंडगार 
अंधाराचे कुंभ घेऊन शरीराला सकंप करीत आली म्हणजे कवीला आईपासून 
चुकलेल्या वासराप्रमाणे सैरभैर होते. आपण जतन करून ठेवलेल्या प्राणांचे पक्षी 
दूर कुठेतरी अनंतात आपणाला नकळत प्रवासासाठी भिरभिरत आहेत अन्‌ त्यामुळ 
आपला जीव आधारहीन बनतो असे त्यांना वाटते. अेकाको प्राणांच्या उदास लाटा 
जीवनाला जडलेला एक ददेभरी ज्ञाप वाटतो. 

संध्याकाळी सुका उभा मी मला सतीचा ज्ञाप 

कुठे पाहतो ? अस्थीवरती सरसर चढती साप......! 
-ग्रेस कवीला संध्याकाळचे आणि तमाने माखलेल्या रात्रोचे अतीव आकर्षण आहे. हे 
आकर्षण कधी संवेदनांतून, कधी भावांतून, कधी प्रतिमांच्या धूसर आविष्कारांतून 
पदोपदी प्रत्ययाला येते. संध्याकाळचे जबरदस्त. आकर्षण एकोकडे मनाला जडलेले 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


कढ नवभारत 


असते. आणि त्याच वेळी त्या साक्षात्कारातून त्यांचे भौतिक भावजीवनहो 
विस्कटले जाते. संध्याकाळच्या विविध रंगांचा मनावर होणारा शिडकावा 
सोंदर्याची भावपोबक कारंजी निर्माण करण्याऐवजी त्या संध्याकाळच्या वाब्दातीत 
स्पंदनामुळे इवासाची ल्य बिघडवून टाकतो. मुक्‍त आणि तृप्त जीवाला पेटवून 
वक्तो. त्या दाहकतेचे कारकत्वही सापडत नसते. जगण्यातील आणि सुखी 
जीवनातील निरथेंकता हा शिडकावा प्रखरतेने जाणवून देतो आणि मग त्यांचे 
मन त्या संध्याकाळच्या रंगांचा केफ ब आस्वादता त्यातून अंधुकपणे मिळणाऱ्या 
शब्दातीत स्पंदनाचा भागोवा घेण्यासाठी आतुर होते. त्याला पिस्ते बनते. 
थोडक्यात, संध्याकाळची विविध रूपे स्वप्रज्ञेला प्रतीत झालेल्या जीवनस्वरूपा- 
पलिकडे प्रतीत व्हाथला हवे अज्ञा अगोचर स्वरूपाचा ध्यास घेऊन सनाची 
सुस्थित घडी विस्कटून टाकत असतात. म्हणून त्यांची कविता अकाच वेळी 
धुंदहो करते अन्‌ वाचकांना अस्वस्थही बनविते. 

अंधार आणि दुःख हे ग्रेसच्या भावजीवनाला पुन्हा पुन्हा आकषित करणारे 
दोन घटक : अंधाराशी दुःखाचे व दुःखाशी अंधाराचे अक नवे नाते ते जोडतात. 
मनातल्या अनामिक दुःखाचे बाह्य प्रतीक स्हणूनच ते अंधाराचा आश्रय करतात. 
त्यामुळेच हा अंधार कधी पेटून निघालेला असतो तर कधी थिजून घट्ट होतो. कधी 
थंडगार बनतो तर कधी उकळत असतो. झाडांच्या सावल्या आणि तमाच्या 
लाटा एकमेकात कालवल्यावर त्याला एक दाट साय येते अन्‌ मगच ते 
बाह्या रूप धारण करते. 'त्राम्त पडलेल्या घनभारी अंधाराचे अदृइ्य हात जेव्हा 
जोवनाभोवती आवळले जातात तेव्हा त्यांचे लोचन आपोआप भरून येतात. सन 
उदास बनते. पृथ्वीवर अवतरणाऱ्या तभाला जसे घर नाही. आकार नाही. तसे 
कवीला या अंधारानुळे आपल्या अस्तित्वाचे स्वरूप जाणवते अंधारादी सावली 
अंगावर पडताच आपण एूर्णत: अनाम आहोत. एकटे आहोत, रितते-रितते ज्ञालो 
आहोत; आपणाला सावरणारे आपणच एकाकी पार हरवून गेलो आहोत असे 
त्यांना जाणवते. 

किंबहुना ग्रेसची सारी कविताच अगोचर अक्ष 
झालेली आहे. अत्तित्वाची आठवण विसरू म्हटले जरी 
येत नाहीं. चराचरातील अनेक गोष्टी स्मरण देतात 9 
त्वाच्या धामाकडे फरफटत नेतात. तज्ञी तिथपर्यंत जाण्य 
मनाची उभारी कशोबज्ी तयार जाली तरी मार्गात 
करतात. प्रथमदर्शनी डोळस वाटणाऱ्या वस्तूच पुढे 
काटे पेरतात हे लक्षात येताच मनाला दुःखाचा आश्रय 


दुःवाचे 


अस्तित्वाभोवती साकार 
त्या प्रतिभेला विसरता 
बोटांशी धरून त्या अस्ति- 
[साठो आवडथक असणारी 
येणाऱ्या अडचणी नाउसद 
पुढे अस्तित्वाच्या मार्गावर 
करावा वाटतो, त्या वस्तु- 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास ७ ०4 र्ष 
डौ --पसर्शर्पिशिणणश णशा र्त र, ₹.९/ 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे क. अर ही... 
र संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


संध्याकाळच्या कविता- एक चिंतन ९९ 


सह प्रवासास निघाले तरी दोलाचल मनःस्थिती, प्रारब्धाचे धुके, देहाचे मध्येच 
निर्ाग होणारे बंड, दूरचा प्रवास, ज्षिणलेली नजर अन्‌ ' त्या! ठिकाणचा शोध 
घेऊनही न लागलेला ठिकाणा पुन्हा विन्मुख करतात आणि मग अनंत आकाशाचा 
सव्य पसारा वघितल्यावर पंख थकलेल्या भोरतम पिलाने अस्तित्वाला कोशा- 
प्रमाणे असलेल्या बाह्यजीवनाची किंमत कळताच वाडेल त्या वस्तूचा आधार 
घ्यावा; तसे त्यांचे मन पुन्हा दुःखाच्या कोशात प्रवासाचा ज्ञीण विसरण्यासाठी 
खुशाल प्रवेश करते. अद्या प्रकारे दुःख जीवनाच्या इवासात अभावितपणे येऊन 
मिसळते. 

ग्रेसची जवळ जवळ सारीच कविता दुःखाच्या उदास मळभेने झाकाळून 
गेडेली आहे, खिन्न आणि व्याकूळ दुःखाच्या छायेत सापडलेल्या शब्दांचा आक्रोश 
साऱ्या कवितेत व्यापुन उरलेला असतो. हे व्यापून उरणारे दुःख अपेक्षाभंगातून 
निर्माण झालेले नसते. समाजाने निर्माण केलेल्या सोयी-सवलतोंना वंचित झाल्याने 
निर्माण झालेले नसते. वेयवितक सुखाच्या स्वप्नाला उसलण्याएर्वीच मरण लाभते 
म्हणून ते दुःख अवतरत नाहो. अथवा सामाजिक विषमतेमुळे निर्माण झालेल्या 
पाक्षांनी व्यवितत्वाला आवळले गेल्याने ते दुःख करीत नाहीत. या दुःखाची जातच 
निराळी आहे अनिश्चित जीवन, आहे त्या ' जीवना? च्या पलिकडे जाण्याची विलक्षण 
ओढ, प्रारब्धाची हुळकावणी, समष्टीच्या व्यष्टीला व देहाच्या आत्म्याला पडणाऱ्या 
सर्यादा; ' त्याला ' पाहुण्या ची अनिवार अभिलाषा; आणि त्याची न मिळणारी 
आमंत्रणे; त्या अभिलाषेसाठी हाती असलेल्या साधनांची मर्यादा या व यासारख्याच 
इतर अनेक कारणांनी कवितेच्या शब्दांना व भावांना दुःख घेरून टाकते. मांस, 
रक्‍त व कातडीच्या सृण्मय व क्षुद्र घरात निद्रिस्त झालेल्या जिवाला “ती साद 
कशी येत नाही इथपासून तो आलेल्या सादेला आयुष्य पाठोशी बांधून 


एंकायला ी 
व्य करूनही ब अज्ञानाच्या पारावर डोळ्यांच्या 


एका लकेरीत तरंगत जाण्याचे दि ऱ 
पणत्या पेटवून प्रतीक्षा केली तरी अनोळखी संदेश न आल्याने ेगाधूली हॉडात 
स्फुंदणाऱ्या दुःखापर्यंत सार्‍या अवस्था त्यांच्या कवितांत चत, 'झालित्यी मातत 
म्हणूनच त्यांच्या कवितेतील दुःख खऱ्या अर्थाने दुःसच कसत. 0 ता 
असतो. ती एक प्रतीक्षा असते. अंतिम शाइवत सुखाचे ते बाह्मातसुळ शबलित 
झालेले एक रूप असते. असे हे दुःख जीवनाच्या अन्तर्बाह्य काता तात्या 
आवदयक असते अशीच कवीची धारणा दिसते. या दुःखात मत सजग बनते. 
आत्मा विशद्ध वनतो, त्याला केवल्याच्या दारी निजलेल्या अस्तित्वाची ओढ 
लागते. म्हणून हे दुःख ते ममतेने जोपासतात. त्याला उराशी धरूनच ते 
< क्षितिजाच्या कडेकडेने उगवणारा एकेक तारा ” शोधत बसतात. 


| अनुक्रमणिका | व न्कि 
शौ मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


> बळ 
अ. 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


९२ नवभारत 


अनंताचे साक्षी असणारे निसर्गाचे लाघवी रूप ग्रेसच्या कवितांत अनेकदा 
येते. पण त्यांच्या कवितातील निसर्ग गूढ व धूसर असतो. आपणाला शूढ 
बनवितो. खित्नतेची आणि ओदासिन्यतेची एक घट्ट जाळोदार बीण हा निसग 
परिधान करतो. त्यामुळे बोरकर, पाडगावकरांच्या कवितेतील रंग-रूप-रसाने 
भिजून चिंब झालेला निसर्ग जसा आपणास उत्साही मनाने बोलावीत असतो 
तसले ललित आसंत्रण ग्रेसच्या निसर्गाकडून मिळत नाही. अथवा अनिलांच्या 
“ सांगाती ' मधील * दशपदी'तील निसर्ग जसा मनात एक सौंदर्याचा, असुप्त 
भावकोष तयार करतो तेहो स्वरूप या निसर्गाला नाहो. या निसर्गाला लाभलेले 
व्यक्तित्व लाघवी असले तरी नित्यपरिचयाचे नाही. बाह्यरूप नित्यपरिचयाचे 
भासत असले तरो त्याने गूढरम्य व अतक्‍्ये रंग दृष्टीपेक्षा मनालाच अधिक 
भावत असतात. त्यांच्या कवितेतील निसर्ग मनाशी निगडित असतो. एक 
सलग देखणे चित्र म्हणून तो क्वचितच अवतर 


तो. किंबहुना परमेइवराचे 
' प्रत्यक्ष ' म्हणून तो कधी कधी अवतरतो; तर कधी खोल जीवनाकडे झेपावताना 


एक साधन म्हणून आधार देण्यासाठी उभा राहृतो. कधी मनात दाटलेल्या संमिश्र 
गूढ, अगोचर अज्ञा चेतन्यदायी संवेदनांचा गुच्छच साकार करण्यासाठी निसर्गातले 
विविध घटक अकमेकात कालवून प्रतिमांच्या रूपाने अवतरत असतात. तर कधी 


प्रेषिताची भूमिका घेऊन स्वत:च्या गुढ व्यक्तिमत्त्वादारे सामान्य मनांना भारावन 
सोडून अनंताचे पिसे जडविण्याचे कामही हा निसर्ग करीत असतो. 


अनेकदा कवी ग्रेस दृष्टीला भावणारे, आकषित करणारे निसर्ग सोंदर्य 
साकार करण्याऐवजी त्या सोंदर्याचे सारे जातिवंत सोंदर्यघटक एकमेकात ' पयूज ! 
करून “ प्रत्यक्ष * सोंदर्याच्या पलिकडे असणारे पण न दिसणारे असे पर्यत्सुक 
सोंदयं उभे करीत असतात. त्यामुळेच त्यांची कविता रूढ झालेले साचे मोडन पुढे 
पुढे झेपावत असते. हे जे दृष्टीच्या क्षितिजापलिकडे असणारे व एकाच वस्तच्या 
सोंदर्याचा साक्षात्कार न घडविणारे सोंदर्य तेही त्याच्या जात्या स्वाभाविक 
रूपात अवतरत नाहो. त्याला कबी अनेक पातळ्यावर साकार करोत असतो. 
आणि त्यामुळेच हो कविता पचायला जड जाते. उदा० 

वाकल्या दिशा फुलून स्निग्ध रंग सावळा 

या फुलात या सुरात चंद्र घालतो गळा 

पावले अशी सलिल नादती कुठून नाद ? 

मो क्षितीज वाहतो तरी जुळे न शब्द, गीत. 


अथवा 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे र 
राज्य संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञमाठशाळामडळ, वाड 


य्लंध्याकाळच्या कविता- एक चिंतन ९३ 


रंगाच्या रसनेत सूर्य बुडाला अंधारले सागरी 

बेटांचे जळाबब फक्त हलते माझ्याच प्राणांवरो 

घोड्यांचे पथ दक्षिणेत मिटले गेले सखतोबती 

एकाव्ही नभ प्राक्तनात शिरता रक्‍तात येते भिती ......... 


- या अनामिक व अगोचर अश्ा सोंदयंभ्राप्तीची उत्सुकता व कातरता त्यांच्या 
कवितेत उभी राहते. बाह्य सोंदर्यांच्या साक्षात्काराने ती उत्सुकता अल्पक्ा 
प्रमाणात तृप्त होण्याऐवजी अधिकच वाढविली जाते. म्हणन ग्रेसचे मन “या! 
निसगंसोंदर्याच्या पंखावर बसून “ त्या ' सोंदर्याच्या प्रदेशात विहार करण्यास सदा 
आसुसलेले असते. 


* संध्याकाळच्या कवितेत ' अधून-मधून प्रीतीचे मंदसांद्र सूर तरंगताना 
जाणवतात. पण त्याचे वेगळेपण असे को त्यांच्या कवितेतील प्रीती एक भावना 
म्हणूनही अवतरत नाही; व अनुभव म्हणूनही नाही. प्रेममय जीवनाचा एखादा 
भूतकालीन सुवर्णक्षण स्मरणोत्थित प्रतिभेने शब्दांकित केलेला आहे असेही आढळत 
नाहो. इथे प्रीतीला भक्तीचे वलय आहे. आणि भवतोला प्रोतीची उत्कटता : 
प्रीतीचेच भक्तीत ख्पांतर होत असताना त्या ख्पांतराच्या प्रक्रियिचा जो एक 
अनिमिष क्षण असतो; तोच ते. नानाविध प्रतिमांच्या कळ्या-पाकळ्याद्वारे व्यक्‍त 
करतात. तरीही प्रीतीचा एक रंगहीन, थंड अनुभव अतिशय तटस्थ वृत्तीने ते 
व्यक्‍त करतात. कविमनावर प्रीतीचा होणारा ज्ञारीर परिणाम येथे जाणवत नाही. 
स्वाभाविकच वाचकांच्या मनोवृत्ती उतट व उत्कट बनत नाहीत. त्यातच या कविते- 
तील प्रेयसी पुन्हा निराकार असते. किंबहुना ती साऱ्या अर्थाने कविमनाला प्रणयिनी 
भासतच नाही. प्रणयाचे धुंद रंग मनावर उधळून जीवनाची लज्जत वाढविण्या- 
ऐवजी त्याच्या कवितेतील प्रणधिनी कवीचा आत्मा सतत जागता ठवण्यास ती 
निमित्तमात्र कारणीभत ठरते. म्हणजे आत्म्याच्या जागृतीसाठी आणि विशुद्धतेसाठो 
प्रोतीचो आव्यकता आहे असेही नाही; त्या विकासाला तो एक निमित्त असते. 
प्रीतीतनच भक्‍ती आणि जीवनाची अनासक्ती त्यांना जाणवते. परमेश्‍वराच्या 
पायाशी जाऊन विसावताना आवद्यक असलेल्या मूल्यांचा विकास प्रीतीमुळे 
साधतो एवढीच प्रीतोविषयी त्यांचे भावना : कित्येकदा तर कवितांतून येणारा 
“तू ओळखताच येत नाही.ह्या 'तू'लाते रमणीरूपात व ईशरूपात पाहतात. 
* घर सारख्या कवितेतून तर (पृ. ६० ) कवी 
मनाने ' तिच्या ' तूनच ' त्याला ' पाहुण्याचा प्रयत्न करत असतो. 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


सोकळ्या ब स्वच्छ झालेल्या 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


९४ नवभारत 


* स्मरणशिल्प ' या सदरात त्यांच्या असलेल्या कविता (1१10))) ' रिच्‌ 
आहेत. परमेश्‍वराची आणि अस्तित्वाची एक अभेद्य कल्पना करून त्यांची अभि- 
व्यवती केलेली आहे. परमेइवराकडे ओढ घेणारे सन हे भवसंसारानुळे व्याकूळ 
बनून शरण आलेले नाहो. जीवनावरील विडबास उडालेला असल्याने घाबरलेल्या 
सनाने परमेश्वराच्या पायाचा आश्रय ध्यावा असेही झालेले नाही, त्याचा शोध 
घेणे, वेध घेणे हे एक त्यांच्यादृष्टीने जीवनाचे अंगीकृत कार्य आहे. स्वतःच्या 
रूपाची चोकट छेहून आणि प्राणांचे मोल देऊन मुदती विकत घेण्याच! त्यांना जणु 
झापच जडलेला आहे. हे जीवन, त्यातील हो भौतिकसुखे हे रंग-गंधाचे निसर्गलाघव 
यांचा आस्वाद घेत घेतच आयण त्या पलिकडे गेले पाहिजे. आत वडून. स्वतःला 
शोधल्याजरिवबाय परमेइवराचा शोध व्यर्थ होय हेही त्यांच्या कवितांतून पदोपदी 
प्रत्ययाला येते विबहुना मरणाचे, अस्तित्वाचे व ईश्‍वराचे अक अविभाज्य ख्पच्त 
ते आपल्या कवितातून उभे करतात. म्हणून त्यांची कविता अध्यात्मभाव व्यवत 
करणारी असली तरी पारंपरिक अध्यात्माच्या चोकटीत बसणारी नाही! एको- 
कडून तो भावकविता झाहे. अन्‌ इसरोकडून चेतव्य आणि संवेदना व्यवत करणारी 
जीवनसूक्ते आहेत. 


ग्रेसची कविता वाचल्यावर मन थवक होते. विस्मित बनते. त्यात व्यक्‍त 
झालेल्या अनुभूती व संवेदना एका कोणत्याच साच्यात बसत नसतात. ती प्रसंगनिष्ठ 
नाहो. स्थिर वा साचेबंद नाही. जीवनातील अतिशय संपक्‍त अनुभव शब्दांच्या 
कोषात ते इतका ठासून ठासून भरतात को त्या अनुभवाला मूळचे रूप उरतच 
नाही. पण तो विरूपही होत नाही. विविध जातींचे, विविध पातळीवरील विविध 
स्वरूपाचे आवाहन करणारे, परिचित व अपरिचित अज्ञा संमिश्र अनन्यसाधारण 
अनुभवांना ते त्यांच्या अंगभूत छटासह्‌ आपणाकडे सरळ खेचून घेतात ञाणि अंगभत 
प्रकृतीला साजेशा शब्दांत लोलया ओवून टाकतात, त्यातून एक वरवर परिचित 
पण तसे अपरिचित असणारे अन्‌ अनुभव, संवेदना आणि त्याही पलिकडील 
सलाचे अबोध-बोधनेच्या सीमेवरील ' थरथरणे! ते थक्क करून सोडणाऱ्या 
ललित गुंफणीतून समोर ठेवतात. अनेकदा तर भावना, संवेदना आणि वेदना 
यांची गतिमान, चेतन्यशील मूस ते तयार करतात आणि तो थरथरत अवतरणारी 
मूल इतज्या विलक्षण वेगाने वर येते की तो वेग व ज्ञपाटा आपणास पेलता अन 
पचवताही येत नाहो. त्यातच मनातील कमालीच्या तरल संवेदनांचे मोहोळ 
त्याच्या जविकृत स्वरूपातच व्यक्‍त करण्यासाठी ते शब्दांना हवे तसे सोलन 
काढतात. आपणाला हवा तो अर्थ त्यात भरतात. अपरिचित, तलम आणि 


डा तलमाोनेंच दोलन 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे » र 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


संध्याकाळच्या कबिता - एक चिंतन ९५ 


लवचिक प्रतिमांचे एक मोहक झुंबर अंगभूत नादा-सुरासह्‌ साकार करतात. 
त्यासाठी ते अनेक भाषिक प्रयोग करतात. नास आणि विज्षेषणांची युती करून ते 
वेगळ्याच अर्थाने बापरून दाखवतील; तर अनेकदा दोन-दोन - तीन-तीन 
विज्ेषणांचा पुंजका एकाच विज्षेण्याला वापरून मनातील संमिश्न घ नादरंगाची 
तरल संवेदना साकार करण्याचा यशस्वी प्रयत्व करतील. त्यांच्या संवेदनांच्या 
अभिव्यवतीसाठी येणाऱ्या प्रतिमा सुट्या व अर्थानुसारी येतच नाहीत. त्या साऱ्या 
प्रतिमा एकमेकांना कवेत घेऊन नृत्य करीतच अवतरतात आणि मण्याच्या नाळे- 
प्रमाणे येतात - मावळतात. तेवढ्यापुरते त्यांना अर्थगर्भ व्यवितित्वही असते. पण 
देबटपर्यंत त्या प्रतिमा वेगवेगळ्या भाववाही संवेदनांचे प्रतिनिधित्व करीत 
असल्याने प्रथमदर्शनी त्यांचा आस्वाद तृप्ततेने घेता येत नाही. कदाचित याच 


गोष्टीमुळे प्रा. प्रल्हाद वडेर यांना ग्रेस हा जब्दात फसलेला कवी वाटत 
असावा, 


आज खरे याहिलेतर ग्रेसच्या कवितांइतकी उंची असणारा कवी नाही. 
त्यांची कविती हो मराठी कवितेच्या विशुद्ध सोंदयज्लोधाच्या ब साक्षात्काराच्या 
अंतिम पायरीवर उभो आहे. त्या कवितेत जीवर्नाचतनाचे भावरूपापलिकडील 
संवेदन व स्फ्रण आहे. त्याचा पुन्हा एक कोरलेला साचा नाही. जीवनाच्या 
सच्च्या र्पाजवळ जाऊन त्याचे सच्चे स्वरूप व्यवत करीत असतानाच पारलोकिक 
व परिपुर्ण जीवनाचा ध्यास घेणाऱ्या, एक अनासिक सोंदर्यपिपासा असलेल्या 
भावाप्रभूच्या प्रतिभेला जाणवणारे हे एक स्वप्न आहे ! हे स्वप्त शब्दात 
पकडणारा ग्रेससारखा समथ प्रतिभावंत फार व्वचितच पाहावयास मिळतो ! 


| अनुक्रमणिका | व 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


फराक्षफाडशाळायंडळ यंसकाळा 


१, घर्मकोडझा- व्यवहारकाण्ड भाग १ ते ३ किंमत 
साधी बांधणी ८०-०० 
कापडी बांधणी १०४-०० 
२, घर्मकोचा - उपनिपत्काण्ड भाग ९ ते ४ 
साथी बांधणी १५०.०० 
कापडी बांधणी १८९.०० 
३, धर्मकादा- संस्कारकाण्ड भाग १ ठा ४५.०० 
कापडी बांधणी ७३-०० 
४. मीसांसाकोण भाग १ ते ७ संपूर्ण ) त 
५, कोपीतकित्राह्मणारण्यकविषयकाठा ६-०० 
६, बाड्ागमाथसग्रह २०.०० 


७. भोंदिक सस्कृतांचा बिकास (ुथारून वाढविठेळी आवृत्ती ) 
( तकंताथ लक्ष्मणक्षाख्री जोशी) ३०.०० 


८. नवमानवतावाद्‌ दळ 
९, मानवाचा आदश ३.०० 
१०, चावोक - इतिहास आणि तत्वज्ञान 
( प्रा. सदाशिव आठवले ) ३.०८ 
११, गीता-प्रवेश (डॉ. गा. वि. देवस्थळी ) २.५० 
१२, महाराष्ट्रातील दुष्काळ व त्यावरील उपाययाजना 
(श्री. चा, अ. दाभोलकर ) रवाळ 
१३, सिंधु संस्कृती, क्रग्बेद ब हिंद संम्कती 
(श्री, प्ररा दशमुख ) छद 
१४. हतहासाचे तत्वज्ञान (प्रा, सदाशिव आठवडे । क न्ो 
१५, लाकशाहांचे धाके (श्री. पन्नालाल सुराणा) की 
९३, भारतोय ख्रीथमोचा आदशे ( सो, कमल पाध्ये शिना 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकास महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे म 
संगणकीकृत गिक्‌त द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


रिल्टटुत, (४०. ॥॥ 11 1332 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


[ह 2:0७. “८६202. “2 याट पळ याळ व्यय पळ वया > 2022 “2८0. “०0-02. “व्य... "यर “य 20ळ “टकर “याट: “८ 2-0. ६2:9०. &८2>0०> |.) र 

शं ब; र्् 

। प्रथम पासूनच किर्लोस्कर एंजिने 1: 

4 त्यांच्या उत्तम दर्जाबद्दल १ 1: 

रा प्रसिद्ध आहेत. शै 1: 

र) देशातील आणि परदेद्यातील र हक 
असंख्य ठोतकरी व इतर प्राहक / धि 


ह 2“ 


न्न 
ष्य 
>> 3 


यांच्याकडे वापरात असळेली 
एंजिने हे याचे प्रतीक आहे. 


आतां भारतीय मानक संस्थेने (51) देखील 
प्रमाणपत्र देऊन, हे मान्य केले आहे, 


प 


६ 


५. 
--“्> 


शिर22 > य 
| अनुक्रमणिका | 


र्ट 
ष्र 
4 


किर्लोस्कर एंजिन- शेतकऱ्याची पहिली पसंती 
किर्लोस्कर ऑईल एंजिन्स लि. 
१३,लक्ष्मणराव किर्लोस्कर रोड, खडकी, पुणे ३ 


(&) एंजिनसाठी किर्लोस्कर ऑईल एंजिन्स, लिमिटेड यांनी 
या ट्रेडमार्कच्य़ा उपयोगाचा अधिकार नोंदविलेला आहे. 


2 सिय प्प 


> 


>. 
प्न 


२९ ५- 
“५५-४५. 


०५८1 
वा 


गठण & 83/1९0-7315- 1 


बका काण पाण यत्ता व्यक याप याल 


पढ 


संगणकीकृत 


'सगण 


